सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ६ ] 


गुरुवार , दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ 


. 


[ किंमत : १८ रुपये ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


। 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे | भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा (भाग एक - अ , चार- अ , चार -ब व - आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी - 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित - समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा , 
असलेले नियम व आदेश . 

जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ७५५ 

आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


८०६ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


पोलीस अधीक्षक यांज कडून 
नियमनात्मक आदेश । 

वरीष्ठ अधिका -यांना दिनांक १६ जानेवारी २०१२ रोजीचे ०० . ०० ते .. 

दिनांक २० जानेवारी २०१२ रोजीचे २४ .०० वाजे पावेतो खालील प्रमाणे. . . 
जा . क्र . जि . वि . शा ./९५३/ २०१२ उस्मानाबाद जिल्ह्यात दिनाक १७ । अधिकार प्रदान करत आहे . 
फेब्रुवारी २०१२ रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक , 

१) सडकांवरील किंवा सडकेने जाणा - या मिरवणुकीतील किंवा 
निवडणूकीची मतमोजणी आठ तालुक्याच्या ठिकाणी होणार आहे . तसेच . 
दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१२ रोजी शिवजयंती उत्सव ( तारखेनुसार ) 

जमावातील लोकांनी कोणत्या रितीने चालावे , त्यांनी त्यांची वर्तवणुक किंवा 

वागणुक कशी ठेवावी याविषयी निदेश देणे . 
साजरी होणार आहे . 

२ ) अशा कोणत्याही मिरवणुका ज्या मार्गानी जाव्यात किंवा ज्या मार्गानी 
तरी वरील सण / उत्सव, निवडणूक जिल्हयात शांततेत पार पडावेत व . . 

जाऊ नयेत ते मार्ग विहीत करणे . 
कोणताही अनुचित प्रकार न घडता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी . 
जर, तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली तर त्या परिस्थितीवर तात्काळ ३) सर्व मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी व उपासनेच्या सर्व जागांच्या 
मात करता यावी, म्हणुन मी श्री . “ रविंद्रसिंह सं परदेशी " पोलीस आसपास उपासनेच्या वेळी वकोणत्याही सडकेवरुन किंवा सार्वजनिक जागी 
अधीक्षक , उस्मानाबाद मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३६ : किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी, गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा 
प्रमाणे उस्मानाबाद जिल्हयातील सर्व पोलीस उप -निरीक्षक व त्यापेक्षा निर्माण होण्याची क्यता असेल, अशा सर्वठिकाणी अडथळा होऊ न देणे . 


.. 


औ. भाग १- ९९ 


७५५ 


७५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

२०१५ : माघ १७, शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
४ ) सर्व रस्यावर , नद्यांचे घाटांवर सार्वजनिक ठिकाणी, स्नानाचे कपडे येत असून त्यांना उपकोषागार कार्यालयातून दिवाणी न्यायाधीश क . 
धुण्याचेठिकाणी जागेमध्ये बंदोबस्त व सुव्यवस्था राखणे . कोणत्याही स्तर , वडवणी यांचेन्यायालयातील कार्यालयीन कामासंबंधीच्या रक्कम 
रस्त्यात सडकेजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविणे 

काढणे, भरणे तसेच आवश्यक त्या देयकावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार 
आणि शिंगे कर्कश वाद्य , वाजविणे यावर नियमन करणे , अगर त्यावर 

प्रदान करण्यात येत आहेत . 
नियंत्रण ठेवणे. 

श्री . दे. दिग्रसकर , 

जिल्हा न्यायाधीश-१ , बीड . 
५ ) सक्षम अधिका- यांनी या अधिनियमाच्या कलम ३३, ३४ ३७, ते 

बीड , ३ फेब्रुवारी, २०१२ . 
४२, ४५ या कलमान्वये केलेल्या कोणत्याही , नियमनात्मक आदेशाचे अधीन 
असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 
६) जो कोणी वरील नियमनात्मक आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन 

जिल्हा न्यायवाण यांज कडून 
करेल तर तो मुंबई पोलीस अधिनियम कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . पहा - श्री . आर . एस . कानडे, दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , व 

रविंद्रसिंह सं . परदेशी 

न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग गेवराई यांचे पत्र क्रमांक ५२६ / २०१२ , दिनांक 
पोलीस अधिक्षक ,उस्मानाबाद . ३१ जानेवारी २०१२ . 

आदेश 
उस्मानाबाद , १० फेब्रुवारी , २०१२ 

क्रमांक / प्र. शा ./ १०१४/ २०१२.जिल्हा न्यायाधीश - १ बीड आदेश देत 
आहेत की , आर . एस . कानडे, दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर गेवराई यांना 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१२ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१२ रोजीची ( ०३ ) 

दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १९ . २० फेब्रुवारी २०१२ रोजीच्या शासकीय 
जिल्हा व सत्र यानालय, यांजकडून 

सुट्टीच्या फायदयासह मंजूर करण्यात येउन मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
पहा :- १) श्री . प. प्र. केस्तीकर दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर,वडवणी देण्यात येत आहे . 
यांचे पत्र क्रमांक ३५८/ २०१२ दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१२ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 
कार्यालयीन आदेश 

खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . आर . 

एस . कानडे, हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश 
का . आ . बी .-२ क्रमांक प्र . शा / . / २०१२ .जिल्हा न्यायाधीश- १ 

क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, गेवराई म्हणून त्यांच्या मुळपदी 
बीड आदेश देत आहेत की , श्री . प . प्र . केस्तीकर , दिवाणी न्यायाधीश 

काम करीत राहिले असते . 
क . स्तर, तथा न्यायदडाधिकारी प्रथम वर्ग वडवणी यांना दिनांक ८ 

वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . आर . एस . 
फेब्रुवारी २०१२ ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०१२ या (३ ) दिवसांची अर्जित 

कानडे, यांना त्यांच्या मुळपदी दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , व 
रजा मंजूर करण्यात येउन मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, गेवराई म्हणुन नियुक्त केले जाते . 
आहे . 

वरील रजेच्या कालावधीत श्री . आर . एस . कानडे, सह दिवाणी 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१च्या नियम ३९ ( २ ) न्यायाधीश क . स्तर, गेवराई यांच्या न्यायालयाच्या संपुर्ण कामाचा कार्यभार 
( ब) खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, गेवराई यांच्याकडे ठेवण्यात येत आहे ... 
प.प्र . केस्तीकर, हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी वरील रजेचा कालावधी सह दिवाणी न्यायाधीश क . सतर , गेवराई 
न्यायाधीश क , स्तर , वडवणी म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . यांना गेवराई येथील उप कोषगार कार्यालयातुन दिवाणी न्यायालय , क . 
__ वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री प . प्र . केस्तीकर , स्तर , गेवराई न्यायालयातील कार्यालयीन कामकाजा संबंधाच्या रक्कम 
यांना त्यांच्या मुळपदी दिवाणी न्यायाधीश क , स्तर , वडवणी म्हणुन नियुक्त . 

भरणे, काढणे तसेच आवश्यक त्या देयकावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार 
केले जाते . 

प्रदान करण्यात येत आहेत . 
वरील रजेच्या कालावधीत श्री . प . प्र . केस्तीकर दिवाणी न्यायाधीश 

श्री . दे . दिग्रसकर 
क . स्तर , वडवणी यांच्या न्यायालयाचा संपुर्ण कामाचा कार्यभार श्री . 

जिल्हा न्यायाधीश, १ बीड 
एम . ए . शिंदे दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , धारुर यांच्याकडे ठेवण्यात . बीड ३१ जानेवारी , २०१२ .. 


अनुसूची 


निरंक 


०२ हे . 


ता. सेल 


२२ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ ७५७ 

४ ( नमुना क ) 
भूसंपादन अधिनियम १८९४ क्र . १ / २०१५ ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासनास या सोबतच्या अनुसूचीतील स्तंभ १, २, ३, ४, आणि५, मध्ये 
जिचा/ ज्यांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे अशा जमिन/ असा 
जमिनी ( यापुढे जिचा/ याचा निर्देश “ उक्त जमिन/ जमिनी ” असा 
करण्यात आला आहे .) उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ६ मध्ये अनुक्रमे उक्त 

जिल्हा/ सर्वे नंबरआवश्यकता जामिनी ज्या अधिक 

गतबरअसलेल्या कोणत्या कार्यालयात आसलेले 
जमिन समोर/ जमिनी समोर निर्दीष्टित करण्यात आलेल्या सार्वजनिक तालुकागद 

जमिनीचे कामासाठी नकाशे अंदाजा 
प्रयोजनासाठी ( सार्वजनिक प्रयोजनासाठी त्यात यापुढे त्यांचा/ ज्यांचा 

अंदाजे क्षेत्र संपादन आराखडा क्षेत्र 
निर्देश सार्वजनिक प्रयोजन/ प्रयोजने असा करण्यात आला आहे ) 

चौ . मी ./ हे . करणे आहे पहावयास हे . आर . 
आवश्यक आहे/ आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे. 

आर. त्याचे नांव मिळेल 
त्या आर्थी आता भूमी संपादन अधिनियम १८९४ ( १८९४ चा 

कार्यालयाचे 
१ ) यात यापूढे ज्यांचानिर्देश “ संपादन अधिनियम " असा करण्यात 

नांव 
आला आहे. हा महाराष्ट्र राज्यास प्रयुक्त असतांना त्याच्या कलम ४ - 
च्या उपबंधान्वये याव्दारे असे अधिसुचित करण्यात येत आहे की , 

जि . परभणी 
उक्त जमिन/ जमिनी उक्त सार्वजनिक - प्रयोजनासाठी / सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे/ आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव 

गांव 

७९आर 
आहे. मौ. निपाणी टाकळी ता . सेलू गट क्र . २२ क्षेत्र २ हे ७९ आर । 

निपाणी 
उक्त जमिन मध्ये/ जमिनींमध्ये हितसंबंध असणा- या सर्व 

टाकळी 
व्यक्तिंना याव्दारे अशी ताकीद देण्यात येत आहे की , उक्त संपादनाच्या 
प्रयोजनासाठी, उक्त जमीनवर / जमिनींवर नेमण्यात आलेल्या 
कोणत्याही भूमापकाच्या किंवा अन्य व्यक्तिंच्या कामात त्यांनी अडथळा 
किंवा व्यत्यय अणू नये. ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या तारखे नंतर 
जिल्हाधिका- यांची मंजूरी न मिळविता विक्री, भाडे 
पट्टी, गहाण, अभिहस्तांकन , देवाण- घेवाण याव्दारे किंवा अण्यप्रकारे उक्त 
जमिन/ जमिनींचेविल्हेवाट लावण्या संबंधात करण्यात आलेले कोणतेही 
करार किंवा त्यासंबंधात करण्यात आलेला कोणताही खर्च किंवा 
सुधारणा याकडे उक्त जमिन/ जमिनींच्या अंतिम रित्या संपादन 

ज्याआर्थी जमिन संपादन करणे आवश्यक 
करण्यात येतील . 

आहे किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ते 
अशा भागासाठी भरपाई निश्चित करणारा अधिकारी संपादन योजन 

कारा सपादन प्रयोजन: - निम्न दुधना प्रकल्प उजवा कालव्याचे 
अधिनियमाच्या कलम २४ ( सातव्यांदा ) आन्वये दुर्लक्ष करील . उक्त बांधकामासाठी 
सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी- सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन / दिनांक : १५/ ०१/ २०१५. 
जमिनी आवश्यक आहे/ आहेत. याबद्दल महाराष्ट्र शासनाची औरंगाबाद 
विभागाच्या आयुक्तांची खात्री होईल तर संपादन अधिनियमाच्या 

स्वाक्षरीत/ 
कलम ६ अन्वये अशा अर्थाची एक अंतिम अधिसुचना महाराष्ट्र शासन 

एस. एच. मावची 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , 
राजपत्रात लवकरच प्रसिध्द करण्यात येईल . संपादनाचे काम जर 

परभणी. 
अंशत: किंवा पुर्णत: सोडून देण्यात येईल, तर ती वस्तूस्थिती महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात रितसर अधिसुचित करण्यात येईल . 

उक्त जमिनीची/ जमिनींचे नकाशा/ नकाशे उक्त अनुसूचित 
नमूद करण्यात आलेल्या अनुक्रमे उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या तपशीला 
समोर उक्त अनुसूचिच्या स्तंभ ७ मध्ये निर्दिष्टत करण्यात आलेल्या 
कार्यालयात/ कार्यालयांत कार्यालयीन वेळात पाहण्याकरीता उपलब्ध 
आहे / आहेत . 


निम्न 
दुधना 
प्रकल्प 
उजवा 
कालव्याचे 
बांधकामासाठी 


उपजिल्हाधिकारी 
( 
भूसंपादन 
) 
, 
परभणी 
| 


७५८ 

__ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
- अंतिम अधिसूचना 

अॅरम्युजमेंट पार्लर्सना, खेळ किंवा कोणत्याही नावाने 

ओळखण्यात येणारे कोणतेही गेम्स आणि नेट कनेक्टिव्हिटीच्या 
जिल्हादंडाधिकारी नांदेड . . ऑम्युजमेंट अॅणडजबट , त्याचप्रमाणे, ( प्रत्यक्ष किंवा कॉम्प्युटरच्या 
५ दिनांक : 

/ व्हिडिओच्या पडद्यावर दाखविले जाणारे /किंवा व्हिसीडी/ डिव्हीडी 

प्रक्षेपण यंत्रणेमार्फत किंवा अशा कोणत्याही किंवा तत्सम 
क्रमांक / आरबीडेक्स / ईएनटी / सायबर कॅफे नियम / २०१४ यंत्रणेमार्फत ) कोणतेही खेळ किंवा कार्यक्रम यांच्या स्वरुपात 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ मधील कलम - ३३ मनोरंजनाची तरतूद करणार्याख कोणत्याही जागेला बोलिंगअॅसलीज 
मधील पोटकलम ( १ ) चा खंड ( डब्ल्यू ) ( डब्ल्यू - ए ) व ( वाय ) यांना व कार्ड रुम्स यांना आणि तसेच , वरीलपैकी कोणत्याही 
पंरतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , वर्णनाच्या मनोरंजनाची तिकीट देऊन किंवा प्रवेश की किंवा 
जिल्हादंडाधिकारी नांदेड हे , (सिनेमा व्यतिरिक्त इतर ) सार्वजनिक ज्याचे पैसे आधी द्यावे लागतात अशी टोकन्स देऊन किंवा निःशल्क 
मनोरंजनाच्या प्रयोगांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यांचे नियंत्रण करणे, याबाबत तरतूद करणारा कोणताही क्लब , सोशल क्लब , स्पोर्ट क्लब , हॉटेल, 
नियम १९६० या नियमावलीमध्ये आणखी सुधारणा करण्यांसाठी 

खाद्यगृह विश्वस्त व्यवस्था किंवा नोंदणीकृत संस्था , मुंबई दुकाने व 
पुढील नियम करीत आहेत . 

संस्था अधिनियम १९४८ , मुंबई दुकाने व संस्थानियम १९६१ चे 
प्रकरण - १ 

कलम ६ अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या सिनेमा , गाणी , मनोरंजन 
प्रारंभिक 

सिडी डिव्हीडी विक्रेते , मोबाईल शॉपी यांना सुध्दा लागू असतील . 
१ ) संक्षिप्त नांव : 

मुख्य नियमांच्या नियम - २ मध्ये पूढील खंड दाखल करण्यांत 
१ ) या नियमांना , सिनेमा व्यतिरिक्त सार्वजनिक येईल . 
मनोरंजनाच्या जागांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यांचे नियंत्रण करणे व 

( ड - १ ) " खेळ " - याचा अर्थ हाताने किंवा अन्य प्रकारे 
सायबर कॅफे या संगणकावरील खेळास परवानगी देणे यासंबंधिची नियंत्रित करता येणारा व चालविता येणारा कोणताही व्हिडीओ 
( सुधारणा ) नियमावली - २०१४ असे संबोधण्यात येईल. ( व त्याचा खेळ, गेम किंवा ज्या जागा सार्वजनिक मनोरंजनाच्या किंवा 
उल्लेख यापुढे मुख्य नियमावली असा करण्यात येईल ). करमणुकीच्या जागा म्हणून वापरण्यात येत आहेत किंवा वापरण्याचे 

२) या नियमांना अन्यथा निर्देशित केले नसल्यास , नांदेड योजण्यात आले आहे अशा कोणत्याही जागेमध्ये परवाना धारकांकडून 
जिल्हयातील सिनेमा व्यतिरिक्त , सार्वजनिक मनोरंजनाच्या पुरविण्यात आलेले व जेथे आम जनतेला प्रवेश असेल असे , 
जागामधील सायबर कॅफेअंतर्गत संगणकीय खेळ , सायबरकॅफे , इंटरनेट कोणत्याही नावाने ओळखले जाणारे मनोरंजन किंवा खेळ, असा 
किंवा आंतरनेट कनेक्टीव्हीटी खेळ / डाऊनलोडींग, पत्ते , गाण्यांच्या , असून त्यामध्ये पुढिल गोष्टीचा समावेश होतो - 
मनोरंजनाच्या सिडी -डिव्हीडी विक्री दुकान , मोबाईल शॉपी यांचा ( एक ) “ डायव्हर्जन " याचा अर्थ आर्थिक लाभाकरिता , 
समावेश असेल व त्यांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यांचेवर नियंत्रण करणे वाणिज्यिक उपक्रम चालविण्याच्या उद्देशाने पुरविण्यात येणारे पूल , 
या बाबी समाविष्ट असतील . 

बिलियर्डस , बोलिंग ॲललीज , मनोरंजनाचे साधन ( रवीपली ) 
( १ ) शासनाने प्रस्तावित केलेल्या पोटनियम ( १ ) मध्ये : म्हणून सायबर कनेक्टिव्हिटी, कार्ड रुम्स यासारखे कोणतेही खेळ 
सायबर कॅफे मजकूरानंतर पूल गेम पार्लर्स कॉम्प्युटरगेम्स ,व्हर्चुअल व असा कोणताही तत्सम कार्यक्रम मग तो आनुषंगीक समजण्यात 
रिअॅलिटी गेम्स पुरविणारे मनोरंजन पार्लर्स , सायबर कॅफेज , नेट येवो वा दुय्यम समजण्यात येवो . 
कनेक्टिव्हिटी गेम्स , बोलिंग अॅनलीज , कार्ड रुम्स , सोशल क्लब्ज , ( दोन ) सायबर कॅफे याचा अर्थ, जेथे पैसे घेऊन किंवा 
स्पोर्टस क्लब्ज , सिनेमांच्या , गाण्यांच्या , मनोरंजनाच्या सिडी - त्याचा आनुषंगीक किंवा मोफत दुय्यम कार्यक्रम म्हणून किंवा नेट 
डिव्हीडी विक्री दुकान , मोबाईल शॉपी हा मजकूर समाविष्ट कनेक्टिव्हिटी , श्राव्य किंवा दृश्य संगीत , किंवा कार्यक्रम प्रक्षेपण 
करण्यात येईल . 

किंवा मनोरंजन म्हणून संगणकावरील खेळ यांची तरतूद केलेली 
( २ ) पोटनियम ( २ ) मध्ये : सायबर कॅफे या असते अशी जागा , असा आहे . 
मजकूराऐवजी पुढिल मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

( तीन ) संगणकीय किंवा सायबर गेम्स पार्लर याचा अर्थ, 
कोणत्याही जागी , मुख्य कार्यक्रम म्हणून किंवा आनुषंगिक वा जेथे प्रवेश फी घेऊन किंवा तिकीट देऊन मनोरंजनासाठी संगणकावरील 
दुय्यम कार्यक्रम म्हणून केले जात असतील अशा ध्वनिमुद्रिकांवरील खेळांची तरतूद करण्यात येते किंवा प्रवेश फी घेऊन किंवा न घेता , 
नृत्यांच्या , भारतीय शास्त्रीय नृत्यांच्या किंवा इतर प्रकारच्या नृत्यांच्या आर्थिक लाभासाठी वाणिज्यिक उपक्रम चालविण्याच्या हेतूने , 
कार्यक्रमांना तसेच मेळे व तमाशे यांना त्यांच्या बाबतीत लागू आनुषंगिक किंवा दुय्यम कार्यक्रम म्हणून, संगणकावर किंवा नेट 
होतील तसेच ते पूल गेम्स पार्लर्सना , कॉम्प्युटर गेम्स , व्हर्चुअल कनेक्टिव्हिटी, श्राव्य किंवा दृकश्राव्य संगीत किंवा कार्यक्रम 
रिअॅलिटी गेम्स पुरविणायाँ 

प्रक्षेपण 


__ औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ 

७५९ 
आणि मनोरंजन म्हणून संगणाकावरील खेळांची तरतूद ५. तसेच या नियमाच्या नियम - १ मधील 
करण्यात येते - अशी जागा असा आहे . 

पोटनियम - २ मध्ये दिलेल्या मनोरंजन प्रकारपैकी , ज्यांचे कडे 
( चार ) सायबर गेम ( खेळ ) याचा अर्थ, संगणकावर २५००० चौ . फूट पेक्षा कमी नाही अशी स्वतः च्या मालकीची 
आणि किंवा इलेक्ट्रॉनिक चिप्सवर चालणारे व ज्यात पूर्वरचित जागा आहे व त्यातील बंदिस्त क्रिडा प्रकारासाठी १५०० चौ . फूटाची 
आणि / किंवा प्रक्रिया योजित ( प्रोग्राम्ड /व्हिडीओ) खेळ असतील पक्की इमारत आहे असे सोशल क्लब्ज , स्पोर्टस क्लब्ज , या 
असे , कोणतेही यांत्रिक उपकरण / यंत्र मग असे खेळ अशा यांत्रिक स्वरुपातील न्यास (विश्वस्त व्यवस्था ) गृहनिर्माण संस्था , हॉटेल व 
उपकरणावर खेळताना आणि / किंवा त्यासाठी अशी उपकरणे खाद्यगृहे ज्यांच्या व्दारे त्यांच्या सदस्यांसाठी चालविले जाणारे कार्ड 
चालविताना कोणत्याही कौशल्याची आवश्यकता असो वा नसो - रुम्स् , बोलिंग अॅयलीज , पूल पार्लर , स्नकूर्स / बिलियर्ड टेबलस , 

( पाच ) सोशल क्लब किंवा न्यास याचा अर्थ, मुंबई या प्रकारच्या मनोरंजनाची तरतूद करण्यात येते . 
सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , १९५०, ( सन १९५० चा स्पष्टीकरण : - या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, गृहनिर्माण संस्था 
मुंबई अधिनियम २९ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेला व आपल्या याचा अर्थ , महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था अधिनियम , 
जागेत कोणत्याही प्रकारच्या मनोरंजनाची तरतूद करणारा कोणताही १९६० ( १९६१ चा महाराष्ट्र २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेल्या 
क्लब किंवा न्यास , असा आहे . 

संस्था असा आहे. 
( सहा ) सिडी डिव्हीडी पार्लर याचा अर्थ, ज्या ठिकाणी ( क ) खंड ( ज ) मध्ये, सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागी 
सिनेमा , अल्बम गाणी, मनोरंजन , नाटक यांच्या चित्रीत केलेल्या या मजकूरानंतर किंवा नियम - २ च्या खंड ( आय ) खाली व्याख्या 
सिडी, डिव्हीडी भाडे तत्वावर , खरेदी विक्रीने केल्या जातात अशा करण्यात आलेल्या कोणत्याही जागेवर हा मजकूर समाविष्ट करण्यात 
प्रकारची मनोरंजनाची तरतूद करणारा न्यास भारतीय प्रतिलीप्याधीकार येईल . 
अधिनियम १९५७ व भारतीय प्रतिलीप्याधिकार नियम २०१३ चे प्रकरण - दोन - नाहरकत प्रमाणपत्र 
पालन केल्या जाते , ज्याची नोंदणी मुंबई दुकाने व संस्था अधिनियम 

( No Objection Certificate ) 
१९४८, मुंबई दुकाने व संस्थानियम १९६१ चे कलम ६ अन्वये 

३ . मुख्य नियमांच्या नियम ३, पोटनियम - (२ ) मध्ये , 
केली गेली असते व असा आहे . 

( ब ) रुग्णालये, आणि शैक्षणिक संस्था या मजकूराऐवजी , 
( सात ) मोबाईल शॉपी याचा अर्थ, ज्या ठिकाणी भारतीय 

शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये , मंदिरे , धार्मिक स्थळे , व जाहिर झालेली 
प्रतिलीप्याधिकार अधिनियम १९५७ ( खछअखछ उजझधठखऋढ 

शांतता क्षेत्रे ( SILENT ZONE) हा मजकूर दाखल करण्यात 
उढ १९५७ ) चे परिपुर्ण पालन केल्याजाते , ज्या ठिकाणी इंटरनेट 
व्दारा , ऑनलाईन अथवा ऑफ लाईन , सिनेमाची गाणी , सिनेमा , 

- प्रकरण नऊ - ( Premimises Licence) . 
ऑडीऑ गाणी , छायाचित्र व तत्सम मनोरंजनाची तरतुद 

४. मुख्य नियमावलीत नियम ११० मध्ये 
वापरकर्त्याच्या भ्रमणध्वणीवर ( मोबाईल वर ) डाऊनलोड करुन 

- जागेचा मालक , कुळ किंवा ताबाधारक या शब्दा नंतर , 
देण्याची ईलेक्ट्रोनिक यंत्रणेची सोय असते व ज्या संस्थेच्या नोंदणीचा 

रहदारीच्या रस्त्यांवर , बोळामध्ये किंवा कोणत्याही सार्वजनिक 
दाखला मुंबई दुकाने व संस्था अधिनियम १९४८ अंतर्गत केला 

ठिकाणी कार्यक्रम करण्यात येत असेल त्याबाबतीत , तसेच जाहिरात 
गेलेला असतो . 

करण्यांसाठी किंवा अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी कोणत्याही 
. ( आठ ) हॉटसपॉट , व्हायफाय याचा अर्थ, सायबर कॅफेमध्ये 

गटाकडून , भागीदारी संस्थेकडून किंवा व्यक्तीकडून मोफत , देणगी 
वापरकर्त्यास त्यांचे लॅपटॉपवर , भ्रमणध्वनीवर किंवा संगणक व 

देऊन , पास देऊन किंवा खर्च पुरस्कृत करुन मेळा , रास , गरबा , 
संगणकीय साधनसामुग्रीवर संकेतांक देऊन वापरण्यासाठी उपलब्ध 

समुह नृत्याचा कार्यक्रम किंवा धांगडधिंगाण्याचा समारंभ यांच्या 
करुन देणे असा होतो . 

बाबतीत , परवाना प्राधिकरणाची लेखी पूर्व परवानगी मिळविण्यात 
( ब) खंड( आय ) मध्ये अखेरीस पुढील मजकूर जादा दाखल 

येईल. हे शब्द समाविष्ट करण्यात येतील . 
करण्यात येईल 
आय १ ) विविध खेळ खेळण्याची तरतूद असलेला 

५.मुख्य नियमावलीत नियम १११ मध्ये 

सायबर कॅफे किंवा वास्तवाभासी खेळाचे पार्लर या साठीचा 
आनंदमेळा 
२ ) कॉम्प्युटर गेम्स , व्हर्चुअलरिअलिटी गेम्सची दारे नमूना डी - ( AA) मध्ये अर्ज करावा लागेल हे शब्द समाविष्ट 

करण्यात येतील. 
करमणूक करण्यांसाठी तरतूद केलेली असते अशी कोणतीही 

६ .मुख्य नियमावलीत नियम - १११ मध्ये - - 
३ . मनोरंजन म्हणून कॉम्प्युटर आणि किंवा नेट 

कार्यक्रमासाठी / करमणूक केंद्रासाठी जागेचा अनुज्ञप्ती ( 

Premimises Licence ), जागेची अनुज्ञप्ती नमुना डी शब्दापुढे 
कनक्टिव्हिटीव्दारे मनोरंजन करण्यांसाठी तरतूद करणारे सायबर कॅफेज 

आवश्यकतेनुसार डी - १ या नमुन्यात हे शब्द समाविष्ट करण्यांत 
४. तसेच मनोरंजनासाठी कॉम्प्युटर / डिजिटल व्हर्सटाईल 

येतील . 
डिस्क / कॉम्पॅक्ट डिस्कच्या पडद्यावर दृश्य दाखविणार्या सर्व जागा . 


येईल . 


जागा 


औ . भाग १ - १०० 


७६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
.. - प्रकरण - अठरा - फी 

२ ) पोटकलम - ३ मध्ये रुपये १० / - ऐवजी रु. ५०० / - प्रति 
७. मुख्य नियमांच्या नियम २१५ मध्ये खालील प्रमाणे कार्यक्रम हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल 
मजकूर समाविष्ट करण्यांत येईल 

३ ) पोटकलम - ४ मध्ये रुपये ५ / - ऐवजी रु. ५०० / - कार्यक्रम 
१ . पोटनियम - १ मध्ये स्थायी किंवा स्थायीवत हा मजकूर समाविष्ट करण्यांत येईल . तिकीट , पास , गेस्टकार्ड 
स्वरुपाच्या इमारतीच्या नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी रुपये १५ / - देऊन दाखविले जाणारे किंवा आर्थिक लाभाच्या उद्देशाने 
ऐवजी रु . ४५० / - व दुय्यम प्रतीसाठी रुपये २ ऐवजी रु ३५० / - व्यावसायिक तत्वावर आयोजित करण्यांत आलेले दांडिया किंवा 
हा मजकूर समाविष्ट करण्यांत येईल . 

गरबा किंवा त्याच प्रकारचे समूह नृत्याचे कार्यक्रमाच्या 
२ . पोटनियम - २ मध्ये अस्थायी किंवा तात्पुरत्या बाबतीत 
स्वरुपाच्या इमारतीच्या नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी रुपये १० / - ऐवजी ( अ ) खुल्या मैदानातील प्रत्येक प्रयोगाला - रु. ५००० / 
रु . ४०० / - व दुय्यम प्रतीसाठी रुपये २ ऐवजी रु. ३५० / - हा ( ब ) बंदिस्त किंवा खुल्या श्रोतृगृहातील प्रत्येक प्रयोगाला 
मजकूर समाविष्ट करण्यांत येईल . 

रु. ३००० / 
( ड ) खंड ( ड ) मधील - - 

.. ११. मुख्य नियमांच्या नियम २२० मधील 
( एक ) उपखंड ( एक ) मध्ये २० रुपये या मजकूरा ऐवजी , १. पोटनियम - अ मध्ये रु. १५ ऐवजी रु . १०० / - हा मजकूर 
४०० रुपये हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

दाखल करण्यांत येईल . 
( दोन ) उपखंड ( दोन ) मध्ये १० रुपये या मजकूरा ऐवजी, २ . पोटनियम - ब मध्ये रु. १० ऐवजी रु. ५० / - हा मजकूर 
३५० रुपये हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

दाखल करण्यात येईल . 
( ई ) खंड ( ई ) मध्ये - 

३. पोटनियम - क मध्ये रु. ५ ऐवजी रु . ५० / - हा मजकूर दाखल 
( एक ) १ रुपये या मजकूरा ऐवजी , ३५० रुपये हा मजकूर 

करण्यांत येईल . 
दाखल करण्यात येईल . 

४. पोटनियम - २ मध्ये रु. २ ऐवजी रु. ५० / - हा मजकूर दाखल 
( दोन ) २ रुपये या मजकूरा ऐवजी , ३५० रुपये हा मजकूर 

करण्यांत येईल. 
दाखल करण्यात येईल . 

प्रकरण - १८ सर्वसाधारण 
( फ ) हा खंड नव्याने समाविष्ट करण्यांत येईल - - (एक ) १२ .मुख्य नियमांच्या नियम २२३ मध्ये पूढील खंड समाविष्ट 
सोशल क्लब्ज , स्पोर्टस्क्लब्ज यांच्या व्दारे चालविले जाणारे, अथवा करण्यात येईल . तसेच श्रोतृगृहाची आसन क्षमता , घेण्यांत 
खाजगी व्यवस्थापना मार्फत चालविले जाणारे ज्यांची नोंद मुंबई येणार्या खेळाची संख्या व तिकीटदर ठळकपणे दिसतील अशा 
दुकाने व संस्था अधिनियम १९४८ , मुंबई दुकाने व संस्थानियम 

ठिकाणी प्रदर्शित करण्यांत येतील . 
१९६१ चे कलम ६ अन्वये केली गेलेली असो अथवा नसो अशा प्रकरण २० व २१ खंड ( अ ) नव्याने समाविष्ट करण्यात येईल . 

१ - सायबर कॅफे , सायबर गेम्स पार्लर , व्हर्चुअल रिअलिटी सिनेमा व्यतिरिक्त , सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागांना अनुज्ञप्ती 
गेम्स पार्लर , सायबर गेम पार्लर बाबत ०१ ते १० संगणकां पर्यंतच्या देणे व त्यांचे नियंत्रण करणे व सायबर कॅफेस परवानगी देणे 
संचास एक युनीट मानण्यात येईल . अशा प्रत्येक यूनिटसाठी वार्षिक यासंबंधिची ( सुधारणा ) नियमावली - १९६० मधील प्रकरण 
फी रुपये महानगरपालिका क्षेत्रात रु. १५००० / - व सर्व नगरपालिका १९, २० , व २१ मधील अटी व शर्थीचे अनुज्ञप्ती धारकाने पालन 
व ग्रामिण क्षेत्राकरीता रु. १०००० / -- आकारण्यांत येईल . एक युनिट न केल्यास व अनियमीतता केल्यास , त्या त्या वेळी अस्तीत्वात 
जास्त झालेल्या सायबर कॅफे मधील प्रती संगणक करीता रु २००० / असलेल्या अनुषंगीक नियमांमध्ये असलेल्या दंडात्मक तरतुदी व 
- एवढी जास्तीची वार्षिक फी आकारण्यात येईल . 

फौजदारी स्वरुपाच्या कार्यवाही या अनुज्ञप्ती धारकास लागू 
२ - मोबाईल शॉपी व सिडीडिव्हीडी विक्री अथवा भाडे 

असतीलच त्या शिवाय 
तत्वावर देणार्या- संस्था दुकानांकडील अनुज्ञप्तीसाठी महानगरपालिका १ अनुज्ञप्ती करीता लावण्यात आलेल्या फीसच्या तीन पट दंड . 
हद्दीतील दुकानांकरीता वार्षिक फीस आकारणी महानगरपालिका 

आकारण्याची शास्ती येईल . 
क्षेत्रात रु. ७५०० / - व सर्व वर्ग नगरपालिका व ग्रामिण भागांकरीता २ एका वर्षात ( माहे जानेवारी ते डिसेंबर ) सदरील अनुज्ञप्ती 
रु . ५००० / - एवढी फीस प्रती वर्षी आकारण्यात येईल . धारकाकडून अनियमीततेसह अनुज्ञप्तीतील अटी व शर्थीचे उल्लंघन 
११. मुख्य नियमांच्या नियम २१८ मधील 

तीन अथवा तीन पेक्षा अधिक वेळा झाल्याचे निदर्शानास 
१ ) पोटकलम - २ मध्ये रुपये ५ / - ऐवजी रु. १०००/ - आल्यास अनुज्ञप्ती कायमची रद्द करण्याची शास्ती जिल्हाधिकारी 
वार्षिक हा मजकूर समाविष्ट करण्यांत येईल - तथापि कोणत्याही 

तथा जिल्हादंडाधिकारी यांना असेल. 
संस्थेच्या मदत उभारणीसाठी करण्यांत येणार्या - नाटक , ऑर्केस्ट्रा , 
वाद्यवृंद कार्यक्रम , व्यावसायिक नृत्य , इ. करमणूकीचे कार्यक्रमासाठी 
रु . १००० / - प्रती कार्यक्रम सादरीकरण शुल्क आकारण्यात येईल . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ 

७६१ 
: नमुना डी - : AA 

आपणांस विनंती की आवश्यक ती अनुज्ञप्ती मंजूर करण्यांत 
( ( सिनेमा व्यतिरीक्त इतर ) सार्वजनिक मनोरंजनाच्या प्रयोगांना यावी. अनुज्ञप्ती मधील सर्व अटी व शर्तीचे मी पालन करील . 
अनुज्ञप्ती देणे व त्यांचे नियंत्रण करणे निमय १९६० ) 
दिनांक : 

. आपलाविश्वासू 

( नाव व सही ) 
जिल्हादंडाधिकारी, नांदेड 


प्रति , 


| 


विषय : - सायबर कॅफे परवाना मिळणेसाठीचा अर्ज . 

: अर्ज -नमुना - डी () : 
महोदय , 
मी निम्न स्वाक्षरी कर्ता/ कर्ती श्री . / श्रीमती - - - - - - - सायबर कॅफे किंवा तत्सम आस्थापनांच्या संबंधात 

- -- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - -- -- - - जागेकरिता अनुज्ञप्ती मिळण्यासाठी अर्जाचा नमुना 
- - - - - - याव्दारे विनंती अर्ज करतो | करते की , , 

-- - - - - - - - 

दिनांक - - -- - 
- - - - या ठिकाणी 

मा .जिल्हादंडाधिकारी, 
नावाने चालवावयाच्या 

नांदेड 


प्रति , 


- -- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रती 


विषय : - सार्वजनिक ठिकाणी इंटरनेट / इंटरनेट जोडणी 
- - - या प्रकारच्या मनोरंजन केंद्रासाठी अनुज्ञप्ती मिळणेसाठी याव्दारे ( कनेक्टीव्हीटी ) ची सेवा पुरविणार्याइ सायबर कॅफे किंवा तत्सम 
अर्ज करीत आहे. त्याबाबतचा तपशिल पुदिलप्रमाणे आहे . आस्थापनाकरिता जोडणी अनुज्ञप्ती देण्याकरिता अर्ज . 
१ ) अर्जदाराचे संपूर्ण नांव पत्ता व वय :- - - 

महोदय , 

मी / आम्ही खाली स्वाक्षरी करणार / करणारे श्री / श्रीमती / 
कुमारी - - - - - - - 

- - - - - - - सायबर कॅफे / संगणक 

आणि / किंवा वास्तवाभासी खेळ (व्हर्चअल रिऑलिटी गेम ) 
२ ) सध्याचा व्यवसाय 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम २ ( ९ ) अन्वये सार्वजनिक 

मनोरंजनाच्या जागेची व्याख्या केल्याप्रमाणे याचा / याचेमालक , 
मनोरंजन कार्यक्रमाचे नेमके स्वरुप -- - - - - - - मेसर्स - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - यांच्या नावाने पुढील पत्त्यावर जागेची 

अनुज्ञप्ती मिळण्याकरिता अर्ज करु इच्छितो / इच्छिते . ही जागा 
३ ) सायबर कॅफे मशिनची संख्या - - - 

माझ्या | आमच्या मालकीची आहे. सदरहू जागा भाडयाने / 

भाडया पटटयावर / संमतीने परवानगी घेतलेली आहे. सविस्तर 
४ ) लागू असलेल्या कागदपत्रांच्या जोडण्यात आलेल्या पूर्वक तपशिल पुढील प्रमाणे आहे. (एकापेक्षा अधिक अर्जदार 

असल्यास , प्रत्येक अर्जदाराचा तपशिल पुरविण्यात यावा ) . 
१ ) दुकाने व आस्थापना अनुज्ञप्ती 

२ ) जागा अर्जदाराच्या मालकीची असल्यास अर्जदाराचे पूर्ण नावं , अद्याअक्षरे पूर्ण लिहावी : 
मालकीबाबतची कागदपत्रे / जागा भाडयान घेतली, असल्यास , 
भाडेपत्र / संमती पत्र 

व्यवसाय 
३ ) प्रस्तावित सायबर कॅफेच्या जागेचा नजरी नकाशा . 
___ ४ ) १०० मीटरच्या अंतराच्या आत असलेल्या पित्याचे / पतीचे नांव व पत्ता 
धार्मिक, शैक्षणिक संस्था व रुग्णालय दर्शविणारा जागेचा नकाशा 

५ ) मनोरंजन केंद्र स्थायी स्वरुपात उभारणे असल्यास वय ( जन्मतारिख ) 
बांधकाम व्यावसायिकाने प्रमाणित केलेला नकाशा ( ब्ल्यूप्रिंट ) 

६ . नगरपालिका / ग्रामपंचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्र राष्ट्रीयत्व 
वरील कागदपत्राच्या प्रती यासोबत जोडल्या आहेत . अन्य कोणतीही 
कागदपत्रे आवश्यकता असल्यास ती साद र करण्यांविषयी मालकाचा इ - मेल पत्ता 
कळविण्यात आल्यावर तीही सादर करण्यात येतील . 

७. मी चालवीत असलेल्या मनोरंजन केंद्रांस मुंबई करमणूक 
करअधिनियम १९२३ अन्वये कलम ४ (२ ) ( ब ) निर्गमीत केला 
जातो त्यासाठी मासिक करमणूककराच्या तीनपट रक्कमेची राष्ट्रीयकृत 
बँकेकडील सुरक्षाठेव या अर्जासोबत सादर करीत आहे . 


- 


७६२ 


। 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
अ ) सायबर कॅफे आस्थापनेचे पूर्ण नांव व पत्ता : 

४ . अर्जदाराची स्वत : ची मालकीची जागा 

असल्यास मालकीचे दस्तऐवज . 
ब ) दूरध्वनी क्रमांक : 

५ . जागा निवासी असल्यास, जागेच्या 
क ) फॅक्स क्रमांक : 

मालकाचेकिंवा सोसायटीचे ना हरकत 

प्रमाणपत्र 
ड ) सायबर कॅफेचा ई - मेल पत्ता : 

६. जागा भाडयाने असल्यास भाडे पत्र 
इ ) सध्या किती शाखा / केंद्र अस्तित्वात 
आहेत ? या नमुन्यात तपशिल द्यावा . 

७ . व्यवस्थापकाचे / चालकाचे / 
( आवश्यक असल्यास सविस्तर । 

कर्मचा -यांचे नांव , पत्ता व इतर तपशिल 
माहितीसह वेगळा कागद जोडावा ) 

८ . आस्थापना जर कंपनीची असेल तर 
फ ) जागेचे एकूण क्षेत्र 

कंपनीची नियमावलीची प्रत . 


ग ) प्रस्तावित टर्मिनल संख्या 


अ ) सदरहू जागा अर्जदाराच्या मालकीची . 
आहे की / भाडेपटटयाची आहे ते नमूद | 
करा 


९. अर्जदारास सदरहू अनुज्ञप्तीवर स्वाक्षरी 
करण्यास व अनुज्ञप्ती प्राधिकरणाकडून ते 
प्राप्त करण्यास ज्या ठरावाव्दारे प्राधिकृत 
करण्यात आले त्या ठरावाची प्रत / 
अधिकार पत्र . 


ब ) जर जागा भाडेपटटयावर घेतली 
असेल तर भाडेपत्र सादर करावे. 


१०. आय. एस . पी . ला प्रदान केलेल्या 
चालू देयकाची प्रत सोबत जोडणे 
आवश्यक आहे . 


दूरध्वनी ग्राहकांचे नाव व पत्त्यासह 
सायबर कॅफेमधील सर्व दूरध्वनी क्रमांक 
( आवश्यक असल्यास वेगळा कागद जोडावा ) 


११ . अग्निशामक यंत्रणा कार्यान्वीत केली 
असले बाबत प्रमाणपत्र चालु वर्षाचे. 


अर्जदार / मालका व्यतिरिक्त अन्य कोणी 
व्यक्ती सायबर कॅफे चालविणार 
असल्यास त्या चालकाचे नांव व पत्ता . 


इतर कोणतेही दस्तऐवज आवश्यक असल्यास ते 
आम्हांला कळविल्यानंतर लगेचच सादर करण्यात येतील . 
वरील दस्तऐवजाच्या प्रती यासोबत जोडलेल्या आहेत . 
जागेची अनुज्ञप्ती कृपया देण्यात यावी अशी विनंती करण्यात 
येत आहे. अनुज्ञप्तीच्या शर्तीचे मी पालन करीन . 


या अर्जासोबत जोडावयाच्या दस्त 
ऐवजांच्या प्रती 


आपला विश्वासू , 


- 


- 


१. दुकाने व आस्थापना अनुज्ञप्ती 


( पूर्ण नांव व सही ) 


२ . भागीदारी पेढी असल्यास भागीदारी 

विलेखाची प्रत . 


३ . जागा भाडयावर / भाडेपटटयावर 

असल्यास , भाडयाची पावती. 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ 

७६३ 
:: नमूना - डी : 

नमुना डी - १ : 
(नियम ९३ पहा ) 
क्र . २०../ आरबी / डेस्क - १/ करमणूक कर 

( नियम ९३ ) 
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड 

परवाना क्रमांक .. 
दिनांक : 

जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय नांदेड 

दिनांक 
: जागेची अनुज्ञप्ती : 
जिल्हाधिकारी नांदेड , हे सिनेमा व्यतिरिक्त सार्वजनिक . 

जागेची अनुज्ञप्ती : 
मनोरंजनाच्या जागांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यांचे नियंत्रण करणे व जिल्हादंडाधिकारी नांदेड , हे सिनेमा व्यतिरिक्त सार्वजनिक 

सायबर कॅफे या संगणकावरील खेळास परवानगी देणे मनोरंजनाच्या जागांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यांचे नियंत्रण करणे व 
यासंबंधिची ( सुधारणा ) नियमावली- २०१४ मधील मधील नियम सायबर कॅफे या संगणकावरील खेळास परवानगी देणे यासंबंधिची 

१९२ व्दारे प्रदान करण्यांत आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , ( सुधारणा ) नियमावली - २०१४ यामधील नियम १९३ व्दारे प्रदान 
श्री . - - - - - 

- - - - - - - - - - केलेल्या शक्तीचा वापर करुन उपरोक्त नियमात निर्धारित केलेल्या 

यांना - - शर्तीच्या व निबंधाच्या अधीन राहून श्री . --- - - - 

- - -- - - - - 
-- - - ------ -- - -- दिनांक - - -- - ---- - - - - - - - यांना - - - - - 
- - - - - ते दिनांक - - - - - - - - - या कालावधीत - - - याठिकाणी - - --- 
सकाळी १०. ०० ते रात्री ११. ००. वाजे पर्यन्त , - - - - दिनांक - - - - - -- - - - ~ -~ ~ ते दिनांक 

___ - या कालावधीत सकाळी ११. ०० ते रात्री .. . वाजे पर्यन्त 
- - - - या ठिकाणी 

, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - -- -- - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - यानावाने - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - यानावाने 
चालवावयाच्या किंवा घ्यावयाच्या , मनोरंजनाच्या चालवावयाच्या किंवा घ्यावयाच्या , मनोरंजनाच्या कार्यक्रमासाठी 
कार्यक्रमासाठी / प्रकारासाठी , प्राधिकृत अनुज्ञप्ती याव्दारे प्रकारासाठी , प्राधिकृत अनुज्ञप्ती याव्दारे देण्यांत येते . 
देण्यांत येते . 

सदर अनुज्ञप्ती , उपरोक्त नियमातील तरतुदीस तसेच खालील नमूद अटी व 
सदर अनुज्ञप्ती , उपरोक्त नियमातील तरतुदीस अनुसरुन निलंबित शर्तीस अनुसरुन निलंबित अथवा रद्द करण्यांच्या अधीन असेल . 

अथवा रद्द करण्यांच्या अधीन असेल . 
व्हिडीओ गेम | सायबर कॅफे , प्लेस्टेशन इ. संगणकीय खेळाच्या 
बाबतीत १ .मशीन / संगणक संख्या 

२.मशीन प्रकार 


. 


- -- 


- 


H 


। 


- - - - - - - - - - - 


। 


। 


१ ) सायबर कॅफेचे नांव व वर्णन :- - - - - - 
२.) युनिटची / टर्मिनल ची संख्या : ए - - - - - 
: अनुज्ञप्तीच्या अटी व शर्ती : 

१ . सर्व संबंधित विभागाच्या विविध अनुज्ञप्त्यांमध्ये / ना - हरकत 
खेळांचे प्रकार / स्टॉलची संख्या / ( * लागू नसलेले खोडण्यांत प्रमाणपत्रांमध्ये घालून दिलेल्या सर्व शर्तीचे, विशेषतः सार्वजनिक 
यावे ) 

सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून , सर्व वेळी कटाक्षाने पालन करण्यात यावे 
आज दिनांक 

रोजी माझ्या 

२.ग्राहकांना मोकळेपणाने , सुरक्षितपणे आणि अडथळयाविना ये 
सही शिक्या निशी दिली. जा करणेसाठी पुरेशा संख्येतील आत येण्याचे व बाहेर जाण्याचे 

दरवाजे संपूर्ण वेळ चालू स्थितीत असावेत. ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण 

नियमात निर्धारित केलेल्या शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे. 
जिल्हा दंडाधिकारी नांदेड ३. आस्थापनेच्या भागातील रहिवाशांना व सर्वसाधारणपणे जनतेला 
नुतनीकरणाचा तपशील: 

कोणत्याही प्रकारे उपद्व होता कामा नये. . 


नूतनीकरणाचा दिनांक 


नूतनीकरणचा कालावधी 


परवाना प्राधिकाऱ्याची स्वाक्षरी 


७६४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
४. अनुज्ञप्तीधारकाने वाहने उभी करण्याची ( पार्किंगची ) आवश्यक १६. दुस - सा पक्षी , ज्यांनी इंटरनेट राजशिष्टाचार पत्ता ( एक किंवा 
नी व्यवस्था करावी किंवा त्यांचे ग्राहक कोणत्याही प्रकारची अनेक ) वाटून घेतले असतील , जे त्यानंतर एकाच वेळी कित्येक 
वाहतुकीची समस्या निर्माण करण्यास कारणीभूत होणार नाहीत स्थानिक यंत्रावर वाटले गेले असतील , अशा सायबर कॅफेनी इंटरनेट 
याची दक्षता घ्यावी . 

राजशिष्टाचार असणारी असाधारण वास्तविक इंटरनेट राजशिष्टाचार 
५ . सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागा (सिनेमा व्यतिरिक्त ) आणि मेळे नकाशा दर्शविणारी एक इलेक्ट्रॉनिक रोजवही ठेवली पाहिजे . सायबर 
व तमाशा यासह सार्वजनिक मनोरंजनाच्या कार्यक्रमाच्या जागा कॅफेच्या चौकशीच्यावेळी प्राधिका - याकडून मागणी करण्यात 
यांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यावर नियंत्रण करणे नियम १९६० यांचे आल्यावर विनिर्दिष्ठवेळी कोणत्या यंत्रावर कोणत्या इंटरनेट 
आणि त्यामध्ये नमुद केलेल्या शर्तीचे पालन करण्यास अनुज्ञप्तीधारक राजशिष्टाचार पत्त्याचे वाटप केले होते हे सायबर कॅफे चालकास 
कसूर करील तर ही अनुज्ञप्ती निलंबनासाठी किंवा रद्य करण्यासाठी सांगता आले पाहिजे . 
पात्र असेल. 
६ . स्थानिक रहिवाशांकडून किंवा अभ्यांगताकडून त्यांना त्रास / आज दिनांक . . . . . रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
धोका / जोखीम निर्माण झाली असल्याबद्यल कोणतीही तक्रार दिली . 
आल्यास ही अनुज्ञप्ती निलंबित किंवा रद्य करणे यासारखी कारवाई स्वाक्षरीत 
केली जाण्यास पात्र असेल . 
७. कोणत्याही व्यक्तीस या जागेमध्ये कोणतेही मद्य ( अल्कोहोलयुक्त ) 

जिल्हादंडाधिकारी नांदेड 
पेय , गरम किंवा थंड पेय किंवा अन्न पदार्थ विकण्यास मुभा असणार 
नाही. 

:: नुतनीकरणाचा तपशील: : 
८ . अनुज्ञप्ती धारकाने कोणत्याही स्वरुपात जुगाराला चालना / नूतनीकरणाचा दिनांक 

नूतनीकरणचा कालावधी 
प्रोत्साहन देता कामा नये किंवा त्याकडे कानाडोळा करता कामा 
नये . 

परवाना प्राधिकाऱ्याची स्वाक्षरी 
९ . ज्या कार्यक्रमात किंवा खेळामध्ये श्रोतृवर्गास किंवा जनतेस 
जोखीम , क्षती / हानी किंवा धोका पोहचू शकतो किंवा जो 
श्रोत्यांना किंवा अनुज्ञापन प्राधिकरणास आक्षेपार्ह वाटतो अशा 
कोणत्याही कार्यक्रमास किंवा खेळास अनुज्ञप्ती धारकाने परवानगी 
देता कामा नये . 
१०. अनुज्ञप्ती धारकाने नमुना एक नुसार वापर कर्त्यांची प्रत्यक्ष रोज 
वही आस्थापनेत सुस्थितीत ठेवणे आवश्यक आहे . 
११. चालू असलेल्या सर्व यंत्राचा दर्शनी भाग च्बाहेरीलछ बाजूस 
असावा म्हणजेच सायबर कॅफेच्या सामाईक मोकळया बाजूकडे 
तोंड करुन असावा . 
१२. सायबर कॅफेच्या कक्षिका संपूर्णपणे बंद केलेल्या नसाव्यात . 
१३ ) सायबर कॅफे किंवा कॉम्प्युटर गेम्स किंवाव्हर्चुअलरिऑलिटी 
गेम्स याच्या बाबतीत , नेट कनेक्टीव्हिटीच्या सहाय्याने अश्लील 
किंवा संभोगवर्णनपर पोनोग्राफिक दृश्ये दाखविली जाणार नाहीत 
किंवा अश्लील व संभोगवर्णनपर बीभत्स विषयाची माहिती असेल 
असे खेळ खेळण्याची तरतूद केली जाणार नाही याबद्दलचे अर्जदाराचे 
हमीपत्र . 
१४. पार्टीशन | कक्षिका असतील तर अशा वेळी पार्टीशनची उंची 
जमिनीच्या पातळी पासून साडेचार फूटापेक्षा जास्त नसावी आणि 
कक्षिका वरच्या बाजूने खुल्या ठेवण्यात याव्यात आणि तात्पुरत्या 
किंवा अन्यथा बंद केलेल्या नसाव्यात . 
१५ . आय . एस . पी . कडून कोणत्या यंत्राला कोणता इंटरनेट 
राजशिष्टाचार पत्ता दिला आहे हे दर्शविणारी यादी त्यांनी दर्शनी 
ठेवणे आवश्यक आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ 

- अंतिम अधिसूचना 


७६५ 


जिल्हादंडाधिकारी नांदेड 

दिनांक : 
क्रमांक / आरबीडेक्स / ईएनटी / सायबर कॅफे नियम / २०१४ . 
- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ मधील कलम - ३३ मधील पोटकलम ( १ ) चा खंड ( डब्ल्यू )( डब्ल्यू - ए ) व ( वाय ) 
पंरतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , जिल्हादंडाधिकारी नांदेड हे , (सिनेमा व्यतिरिक्त इतर ) सार्वजनिक 
मनोरंजनाच्या प्रयोगांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यांचे नियंत्रण करणे , याबाबत नियम १९६० या नियमावलीमध्ये आणखी सूधारणा करण्यांसाठी 
पुढील नियम करीत आहेत . 


प्रकरण - १ 

प्रारंभिक 
१ ) संक्षिप्त नांव : 
१ ) या नियमांना , सिनेमा व्यतिरिक्त , सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यांचेनियंत्रण करणे व खेळे मेळे व तमाशा 
यासह ( सायबर कॅफे वगळुन ) सार्वजनिक मनोरंजनाच्या प्रयोगांना , सादरीकरणास परवानगी देणे यासंबंधिची ( सुधारणा ) नियमावली 
२०१४ असे संबोधण्यात येईल . ( व त्याचा उल्लेख यापुढे मुख्य नियमावली असा करण्यात येईल ) . 


२ ) या नियमांना अन्यथा निर्देशित केले नसल्यास,नांदेड जिल्हयातील, सिनेमा व्यतिरिक्त , सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागा , खेळ 
मेळे, तमाशा यासह पूल खेळ , पूलपार्लर्स , बोलींगों ली , पत्ते खेळण्याच्या खोल्या ( कार्डरुम ) , सोशल क्लब , स्पोर्टस (क्रिडा) क्लब , 
कॅब्रे कार्यक्रम ,( अयम्युझमेंट पार्क ), नृत्यालय , डिस्को / थेक , खेळ मेळे व तमाशा, यांचा समावेश असेल व त्यांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यांचेवर 
नियंत्रण करणे या बाबी समाविष्ट असतील. 
( १ ) शासनाने प्रस्तावित केलेल्या पोटनियम (१ ) मध्ये : 
( २ ) पोटनियम ( २ ) मध्ये : मेळे व तमाशे यांना या मजकूराऐवजी पुढिल मजकूर दाखल करण्यात येईल . कोणत्याही जागी , 
मुख्य कार्यक्रम म्हणून किंवा आनुषंगिक वा दुय्यम कार्यक्रम म्हणून केले जात असतील अशा ध्वनिमुद्रिकांवरील नृत्यांच्या, भारतीय 
शास्त्रीय नृत्यांच्या किंवा इतर प्रकारच्या नृत्यांच्या कार्यक्रमांना तसेच मेळे व तमाशे यांना त्यांच्या बाबतीत लागू होतील तसेच ते पूल गेम्स 
पार्लर्सना , कॉम्प्युटर गेम्स , व्हर्चुअल रिअॅलिटी गेम्स पुरविणाऱ्या अॅम्युजमेंट पार्लर्सना , खेळ किंवा कोणत्याही नावाने ओळखण्यात 
येणारे कोणतेही गेम्स आणि कोणतेही खेळ किंवा कार्यक्रम यांच्या स्वरुपात मनोरंजनाची तरतूद करणाऱ्या कोणत्याही जागेला बोलिंगोंलीज 
यांना व कार्ड रुम्स यांना आणि तसेच, वरीलपैकी कोणत्याही वर्णनाच्या मनोरंजनाची तिकीट देऊन किंवा प्रवेश फी घेऊन किंवा ज्याचे 
पैसे आधी द्यावे लागतात अशी टोकन्स देऊन किंवा निःशुल्क तरतूद करणारा कोणताही क्लब , सोशल क्लब , स्पोर्ट क्लब , हॉटेल , 
खाद्यगृह विश्वस्त व्यवस्था किंवा नोंदणीकृत संस्था , मुंबई दुकाने व संस्था अधिनियम १९४८, मुंबई दुकाने व संस्थानियम १९६१ चे कलम 
६ अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या सिनेमा , गाणी, मनोरंजन सिडी डिव्हीडी विक्रेते , मोबाईल शॉपी यांना सुध्दा लागू असतील . 


होटल, 


. 


मुख्य नियमांच्या नियम - २ मध्ये पूढील खंड दाखल करण्यांत येईल . 


( ड - १ ) “ खेळ " - याचा अर्थ हाताने किंवा अन्य प्रकारे नियंत्रित करता येणारा व चालविता येणारा कोणताही व्हिडीओ खेळ , गेम किंवा 
ज्या जागा सार्वजनिक मनोरंजनाच्या किंवा करमणुकीच्या जागा म्हणून वापरण्यात येत आहेत किंवा वापरण्याचे योजण्यात आले आहे 
अशा कोणत्याही जागेमध्ये परवाना धारकांकडून पुरविण्यात आलेले व जेथे आम जनतेला प्रवेश असेल असे , कोणत्याही नावाने 
ओळखले जाणारे मनोरंजन किंवा खेळ, असा असून त्यामध्ये पुढिल गोष्टीचा समावेश होतो - 
( एक ) “ डायव्हर्जन " याचा अर्थ आर्थिक लाभाकरिता , वाणिज्यिक उपक्रम चालविण्याच्या उद्देशाने पुरविण्यात येणारे पूल, बिलियर्डस , 
बोलिंग ऑलीज , मनोरंजनाचे साधन (रवीपली ) म्हणून सायबर कनेक्टिव्हिटी , कार्ड रुम्स यासारखे कोणतेही खेळ व असा कोणताही 
तत्सम कार्यक्रम मग तो आनुषंगीक समजण्यात येवो वा दुय्यम समजण्यात येवो . 
( दोन ) व्हर्चुअल रिअॅलिटी गेम्स पार्लर याचा अर्थ जेथे, आर्थिक लाभाकरिता , वाणिज्यिक उपक्रम चालविण्याच्या उद्देशाने खेळाडूंना 
तिकीटावर किंवा फी घेऊन किंवा खेळाची चिन्हे (प्लेइंग टोकन्स ) खरेदी केल्यावर संगणकाच्या साहाय्याने पूर्वरचित आज्ञावली 
( प्रोग्राम ) व्दारे खेळले जाणारे खेळ , खेळले जातात असे पार्लर्स असा आहे . 
( तीन ) बोलिंग अॅ ली याचा अर्थ, आर्थिक लाभाकरिता , वाणिज्यिक उपक्रम चालविण्याच्या उद्देशाने , जेथे प्रवेश फी घेऊन किंवा 
तिकीट देऊन किंवा खेळाची चिन्हे देऊन , खेळ खेळले जातात अशी बंदिस्त जागा. 


७६६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
( चार ) ( पाच ) ( सहा ) ( सात ) पत्ते खेळण्याच्या खोल्या ( कार्ड रुम्स ) किंवा पत्यांचे क्लब्ज याचा अर्थ, जेथे फक्त सोशल 
आणि क्रिडा क्लब्ज यांच्या सदस्याकरिता , त्याच्या मनोरंजनार्थ, पत्यांच्या खेळाची तरतूद करण्यात येते अशा जागा . . 
( आठ) कॅम क्लब याचा अर्थ, जेथे फक्त सोशल आणि क्रिडा क्लब्ज सदस्यांकरीता , त्यांच्या मनोरंजनार्थ तरतुद करण्यात येते 
व मुंबई जुगार कायद्याचे उल्लंघन होत नाही अशी जागा . 
( नऊ ) सोशल क्लब किंवा न्यास याचा अर्थ, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , १९५० ( सन १९५० चा मुंबई 
अधिनियम २९ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेला व आपल्या जागेत कोणत्याही प्रकारच्या मनोरंजनाची तरतूद करणारा 
कोणताही क्लब किंवा न्यास , असा आहे . 
( दहा ) सिडी डिव्हीडी पार्लर याचा अर्थ, ज्या ठिकाणी सिनेमा , अल्बम गाणी , मनोरजन , नाटक यांच्या चित्रीत केलेल्या 
सिडी,डिव्हीडी भाडे तत्वावर , खरेदी विक्रीने केल्या जातात अशा प्रकारची मनोरंजनाची तरतूद करणारा न्यास ज्याची नोंदणी 
मुंबई दुकाने व संस्था अधिनियम १९४८ , मुंबई दुकाने व संस्थानियम १९६१ चे कलम ६ अन्वये केली गेली असते व भारतीय 
प्रतिलीप्याधीकार अधिनियम १९५७ व भारतीय प्रतिलीप्याधिकार नियम २०१३ चे पालन केल्या जाते , असा आहे . 
( अकरा ) मोबाईल शॉपी याचा अर्थ, ज्या ठिकाणी भारतीय प्रतिलीप्याधिकार अधिनियम १९५७ (INDIAN COPY 

RIGHT ACT १९५७ ) चे परिपुर्ण पालन केल्याजाते , ज्या ठिकाणी इंटरनेट व्दारा , ऑनलाईन अथवा ऑफ लाईन , 
सिनेमाची गाणी , सिनेमा , ऑडीऑ गाणी , छायाचित्र व तत्सम मनोरंजनाची तरतुद वापरकर्त्याच्या भ्रमणध्वणीवर ( मोबाईल 
बर ) डाऊनलोड करुन देण्याची ईलेक्ट्रोनिक यंत्रणेची सोय असते व ज्या संस्थेच्या नोंदणीचा दाखला मुंबई दुकाने व संस्था 
अधिनियम १९४८ अंतर्गत केला गेलेला असतो . . 
( ब) खंड ( आय ) मध्ये अखेरीस पुढील मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल 


आय ? ) विविध खेळ खेळण्याची तरतूद असलेला आनंदमेळा 
२ . तसेच या नियमाच्या नियम - १ मधील पोटनियम - २ मध्ये दिलेल्या मनोरंजन प्रकारपैकी , ज्यांचे कडे २५००० चौ . फूट 
पेक्षा कमी नाही अशी स्वतः च्या मालकीची जागा आहे व त्यातील बंदिस्त क्रिडा प्रकारासाठी १५०० चौ . फूटाची पक्की इमारत 
आहे असे सोशल क्लब्ज , स्पोर्टस क्लब्ज , या स्वरुपातील न्यास (विश्वस्त व्यवस्था ) गृहनिर्माण संस्था , हॉटेल व खाद्यगृहे 
ज्यांच्या व्दारे त्यांच्या सदस्यांसाठी चालविले जाणारे कार्ड रुम्स् , बोलिंग ॲ लीज , पूल पार्लर , स्नकूर्स / बिलियर्ड टेबलस , या 
प्रकारच्या मनोरंजनाची तरतूद करण्यात येते . 
स्पष्टीकरण : - या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, गृहनिर्माण संस्था याचा अर्थ, महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 
चा महाराष्ट्र २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेल्या संस्था असा आहे . 
( क ) खंड ( ज ) मध्ये , सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागी या मजकूरानंतर किंवा नियम - २ च्या खंड ( आय) खाली व्याख्या 
करण्यात आलेल्या कोणत्याही जागेवर हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 


प्रकरण - दोन - नाहरकत प्रमाणपत्र ( NO OBJECTIONCERTIFICATE) 


३ . मुख्य नियमांच्या नियम ३, पोटनियम - ( २ ) मध्ये , 
( ब ) रुग्णालये, आणि शैक्षणिक संस्था या मजकूराऐवजी, शैक्षणिक संस्था , रुग्णालये, मंदिरे , धार्मिक स्थळे , व जाहिर झालेली 
शांतता क्षेत्रे ( डळशपी नेपश ) हा मजकूर दाखल करण्यात येईल , 

- प्रकरण नऊ - ( PREMISES LICENCE) 
४ . मुख्य नियमावलीत नियम ११० मध्ये 
- जागेचा मालक , कुळ किंवा ताबाधारक या शब्दा नंतर , रहदारीच्या रस्त्यांवर , बोळामध्ये किंवा कोणत्याही सार्वजनिक 
ठिकाणी कार्यक्रम करण्यात येत असेल त्याबाबतीत , तसेच जाहिरात करण्यासाठी किंवा अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी 
कोणत्याही गटाकडून , भागीदारी संस्थेकडून किंवा व्यक्तीकडून मोफत, देणगी देऊन , पास देऊन किंवा खर्च पुरस्कृत करुन मेळा , 
रास , गरबा, समुह नृत्याचा कार्यक्रम किंवा धांगडधिंगाण्याचा समारंभ यांच्या बाबतीत , परवाना प्राधिकरणाची लेखी पूर्व 
परवानगी मिळविण्यात येईल . हे शब्द समाविष्ट करण्यात येतील . 


५ . मुख्य नियमावलीत नियम १११ मध्ये 
सायबर कॅफे व संगणक किंवा वास्तवाभासी खेळ खेरीज इतर सर्व करमणूक कार्यक्रम | मनोरंजन कार्यक्रमा च्या अनूज्ञप्तीसाठी 
नमूना डी - ( A ) मध्ये अर्ज करावा लागेल हे शब्द समाविष्ट करण्यात येतील . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ ७६७ 

६. मुख्य नियमावलीत नियम - १११ मध्ये -- - कार्यक्रमासाठी / करमणूक केंद्गासाठी जागेचा अनुज्ञप्ती ( PREMISES .. 
LICENCE) जागेची अनुज्ञप्ती नमुना डी शब्दापुढे आवश्यकतेनुसार डी - १ या नमुन्यात हे शब्द समाविष्ट करण्यांत येतील . 


प्रकरण - दहा 

. सादरीकरणाचे परवाने 
७. मुख्य नियमांच्या नियम १२१ मधील पोटनियम ( २) , मध्ये , सादरीकरण परवाना नमूना - ई मध्ये असेल ज्याव्दारे नाटक ,गायन , 
तमाशा, मेळा , रास , नृत्य , इ. मनोरंजनाच्या कार्यक्रमास परवानगी दिली जाईल , या मजकुरानंतर , पुढील मजकूर समाविष्ट 
करण्यांत येईल . प्लेईंग कार्डरुमसाठी सादरीकरण परवाना नमूना - ई - १ मध्ये असेल 


प्रकरण - चौदा 
सर्कस खेळा करीता विशेष नियमावली 


HAM 


८ . मुख्य नियमांच्या नियम १४९ मध्ये पोटनियम ( ३) नंतर पुढील पोटनियम जादा दाखल करण्यात येईल : पोटनियम - ४ सर्कस 
चालविण्याच्या परवान्यासाठी अर्ज करणारी प्रत्येक व्यक्ती , सर्कशीचा मालक किंवा त्याचा एजंट किंवा सर्कशीचा आयोजक 
किंवा व्यवस्थापक कोणत्याही प्राण्यांना क्रुरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९६० (१९६० चा ५९ ) याच्या 
तरतुदीचे उल्लंघन करणार नाही असे हमीपत्र सादर करील . 

- प्रकरण - अठरा फी 
९ . मुख्य नियमांच्या नियम २१५ मध्ये खालील प्रमाणे मजकूर समाविष्ट करण्यांत येईल 
१. पोटनियम - १ मध्ये स्थायी किंवा स्थायीवत स्वरुपाच्या इमारतीच्या नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी रुपये १५ / - ऐवजी 
रु . ४५० / - व दुय्यम प्रतीसाठी रुपये २ ऐवजी रु ३५० / - हा मजकूर समाविष्ट करण्यांत येईल . 
२. पोटनियम - २ मध्ये अस्थायी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपाच्या इमारतीच्या नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी रुपये १० / - ऐवजी 
रु . ४०० / - व दुय्यम प्रतीसाठी रुपये २ ऐवजी रु . ३५० / - हा मजकूर समाविष्ट करण्यांत येईल . 


१०.मुख्य नियमांच्या नियम २१६ मध्ये खालील प्रमाणे मजकूर समाविष्ट करण्यांत येईल 
( अ ) - मुळ नियमातील पोटकलम - अ मध्ये दर्शविलेल्या तक्त्यातील फी ऐवजी खालील प्रमाणे वार्षिक अनुज्ञप्ती फीस 
आकारण्यांत येईल . 

२०० आसन क्षमते पर्यन्त रुपये २००० / 
२०१ ते ५०० आसन क्षमते पर्यन्त रुपये ४००० / 

५०१ व त्यावरील आसन क्षमतेस रुपये ८००० / 
( ब ) - मुळ नियमातील पोटकलम - ब मध्ये दर्शविलेल्या तक्त्यातील फी ऐवजी खालील प्रमाणे वार्षिक अनुज्ञप्ती फीस 
आकारण्यांत येईल . 

२०० आसन क्षमते पर्यन्त रुपये १००० / 
२०१ ते ५०० आसन क्षमते पर्यन्त रुपये २००० / 
५०१ व त्यावरील आसन क्षमतेस रुपये ४००० / 


( क ) - मुळ नियमातील पोटकलम - क मध्ये दर्शविलेल्या तक्त्यातील फी ऐवजी खालील प्रमाणे वार्षिक अनुज्ञप्ती फीस 
आकारण्यांत येईल . 
२०० आसन क्षमते पर्यन्त 

रुपये ३०० / 
२०१ ते ५०० आसन क्षमते पर्यन्त रुपये ५०० / 

५०१ व त्यावरील आसन क्षमतेस रुपये ७०० / 
( ड ) खंड (ड ) मधील - - 
( एक ) उपखंड ( एक ) मध्ये २० रुपये या मजकूरा ऐवजी, ४०० रुपये हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
( दोन ) उपखंड ( दोन ) मध्ये १० रुपये या मजकूरा ऐवजी, ३५० रुपये हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
( ई ) खंड ( ई ) मध्ये - 
( एक ) १ रुपये या मजकूरा ऐवजी , ३५० रुपये हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
( दोन ) २ रुपये या मजकूरा ऐवजी , ३५० रुपये हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

औ . भाग १ - १०१ 


७६८ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
( फ ) हा खंड नव्याने समाविष्ट करण्यांत येईल - ( एक ) सोशल क्लब्ज , स्पोर्टस्क्लब्ज यांच्या व्दारे चालविले जाणारे, अथवा 
खाजगी व्यवस्थापना मार्फत चालविले जाणारे ज्यांची नोंद मुंबई दुकाने व संस्था अधिनियम १९४८ , मुंबई दुकाने व संस्थानियम 
१९६१ चे कलम ६ अन्वये केली गेलेली असो अथवा नसो अशा 
१ - "डायव्हर्जन " पत्ते खेळण्याच्या खोल्या ( कार्ड रुम्स )किंवा पत्यांचे क्लब्ज सोशल क्लब किंवा न्यास बिलियडर्स / स्नकर्स 
व पूलगेम, पूलपार्लर्स, च्या बाबतीत , प्रत्येक खोलीत / झोनमध्ये जास्तीत जास्त दहा टेबल ठेवण्याची परवानगी असेल . “ बोलिंग 
अॅली कॅरम क्लब बाबत दोन खेळाडु / चार खेळाडु करिता पाच टेबल पर्यत वीस खेळाडूंची खेळण्याकरिताची व्यवस्था 
म्हणजे एक झोन समजण्यात येईल . त्या खोलीस / झोन करिता रु. १००००० / - मनपाक्षेत्रा अंतर्गत ब वर्ग नगरपालिका क्षेत्रा 
करीता रु. ७५००० / - व उर्वरीत सर्व नगरपालिका क्षेत्र व ग्रामिण भागासाठी रु. ५०००० / - फीस आकारण्यात येईल . 
२. एक अथवा दोन खेळाडु अथवा ०५ टेबल पर्यंत २० खेळाडूंची खेळण्या करीताची व्यवस्था म्हणजे एक झोन . 
११ . मुख्य नियमांच्या नियम २१८ मधील 
१ ) पोटकलम - २ मध्ये रुपये ५ / - ऐवजी रु. १००० / - वार्षिक हा मजकूर समाविष्ट करण्यांत येईल - तथापि कोणत्याही 

त उभारणीसाठी करण्यात येणार्या२ नाटक , ऑर्केस्ट्रा, वाद्यवृंद कार्यक्रम , व्यावसायिक नृत्य , इ. करमणूकीचे 
कार्यक्रमासाठी रु . १००० / - प्रती कार्यक्रम सादरीकरण शुल्क आकारण्यात येईल . 
२ ) पोटकलम - ३ मध्ये रुपये १० / - ऐवजी रु. ५०० / - प्रति कार्यक्रम हा मजकूर समाविष्ट करण्यांत येईल 
३ ) पोटकलम - ४ मध्ये रुपये ५ / - ऐवजी रु . ५०० / - कार्यक्रम हा मजकूर समाविष्ट करण्यांत येईल . तिकीट , पास , गेस्टकार्ड 
देऊन दाखविले जाणारे किंवा आर्थिक लाभाच्या उद्देशाने व्यावसायिक तत्वावर आयोजित करण्यांत आलेले दांडिया किंवा 
गरबा किंवा त्याच प्रकारचे समूह नृत्याचे कार्यक्रमाच्या बाबतीत 
( अ ) खुल्या मैदानातील प्रत्येक प्रयोगाला - रु. ५००० / 
( ब ) बंदिस्त किंवा खुल्या श्रोतृगृहातील प्रत्येक प्रयोगाला रु. ३००० / 
११ . मुख्य नियमांच्या नियम २२० मधील 
१ . पोटनियम - अ मध्ये रु. १५ ऐवजी रु.१०० / - हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
२ . पोटनियम - ब मध्ये रु . १० ऐवजी रु. ५० / - हा मजकूर दाखल करण्यांत येईल . 
३. पोटनियम - क मध्ये रु . ५ ऐवजी रु . ५० / - हा मजकूर दाखल करण्यांत येईल . 
४. पोटनियम - २ मध्ये रु. २ ऐवजी रु . ५० / - हा मजकूर दाखल करण्यांत येईल . 
प्रकरण - १८ सर्वसाधारण 
१२.मुख्य नियमांच्या नियम २२३ मध्ये पूढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल. तसेच श्रोतगृहाची आसन क्षमता , घेण्यांत 
येणार्या. खेळाची संख्या व तिकीटदर ठळकपणे दिसतील अशा ठिकाणी प्रदर्शित करण्यांत येतील . 
प्रकरण २० व २१ खंड ( अ ) नव्याने समाविष्ट करण्यात येईल . 
सिनेमा व्यतिरिक्त , सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यांचेनियंत्रण करणे व खेळे मेळे व तमाशा ( सायबर कॅफे 
वगळून ) यासह सार्वजनिक मनोरंजनाच्या प्रयोगांना, सादरीकरणास परवानगी देणे यासंबंधिची ( सुधारणा ) नियमावली - १९६० 
मधील प्रकरण १९, २०, व २१ मधील अटी व शर्थीचे अनुज्ञप्ती धारकाने पालन न केल्यास व अनियमीतता केल्यास , त्या त्या 
वेळी अस्तीत्वात असलेल्या अनुषंगीक नियमांमध्ये असलेल्या दंडात्मक तरतुदी व फौजदारी स्वरुपाच्या कार्यवाही या अनुज्ञप्ती 
धारकास लागू असतीलच त्या शिवाय 
१ अनुज्ञप्ती करीता लावण्यात आलेल्या फीसच्या तीन पट दंड आकारण्याची शास्ती येईल . 
२ एका वर्षात ( माहे जानेवारी ते डिसेंबर) सदरील अनुज्ञप्ती धारकाकडून अनियमीततेसह अनुज्ञप्तीतील अटी व शर्थीचे उल्लंघन तीन 
अथवा तीन पेक्षा अधिक वेळा झाल्याचे निदर्शानास आल्यास अनुज्ञप्ती कायमची रद्द करण्याची शास्ती जिल्हाधिकारी तथा 
जिल्हादंडाधिकारी यांना असेल . 


७६९ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ 

: नमुना डी - : A 
( (सिनेमा व्यतिरीक्त इतर ) सार्वजनिक मनोरंजनाच्या प्रयोगांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यांचे नियंत्रण करणे निमय १९६० ) 

दिनांक : 
प्रति , 
जिल्हादंडाधिकारी , नांदेड 


विषय : - सार्वजनिक मनोरंजनाच्या कार्यक्रमाचा परवाना मिळणेसाठीचा अर्ज . 


- 


महोदय , 


। 


मी निम्न स्वाक्षरी कर्ता/ कर्ती श्री . / श्रीमती - - - - - - - - - - 
- - याव्दारे विनंती अर्ज करतो / करते की , , - - - 

- - - -- - - -- -- - या ठिकाणी - - - 


। 


- -- -- - - - - - 


। 


- - - - - - - - - - - - - - - 


लवावयाच्या किंवा घ्यावयाच्या , 

- - - - - - -- या प्रकारच्या मनोरंजन केंद्रासाठी अनुज्ञप्ती 
मिळणेसाठी याव्दारे अर्ज करीत आहे. त्याबाबतचा तपशिल पुढिलप्रमाणे आहे . 
१ ) अर्जदाराचे संपूर्ण नांव पत्ता व वय : 


- 


- 


- 


२ ) सध्याचा व्यवसाय 

मनोरंजन कार्यक्रमाचे नेमके स्वरुप 


-- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 


३ ) गेम पार्लर मशीन ची संख्या | पुलपार्लर टेबल ची संख्या / नेट क्रिकेट अँली / कॅम ची संख्या - - 
४ ) लागू असलेल्या कागदपत्रांच्या जोडण्यांत आलेल्या प्रती 
१ ) दुकाने व आस्थापना अनुज्ञप्ती 
२ ) जागा अर्जदाराच्या मालकीची असल्यास मालकीबाबतची कागदपत्रे / जागा भाडयान घेतली असल्यास , भाडेपत्र / संमती 
पत्र 
३ ) प्रस्तावित मनोरंजन कार्यक्रमाच्या जागेचा नजरी नकाशा. 
४) १०० मीटरच्या अंतराच्या आत असलेल्या धार्मिक, शैक्षणिक संस्था व रुग्णालय दर्शविणारा जागेचा नकाशा 
५ ) मनोरंजन केंद्र स्थायी स्वरुपात उभारणे असल्यास बांधकाम व्यावसायिकाने प्रमाणित केलेलानकाशा ( ब्ल्यूप्रिंट ) 
६ . नगरपालिका / ग्रामपंचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्र वरील कागदपत्राच्या प्रती यासोबत जोडल्या आहेत . अन्य कोणतीही 
कागदपत्रे आवश्यकता असल्यास ती सादर करण्यांविषयी कळविण्यांत आल्यावर तीही सादर करण्यांत येतील . 
७ . मी चालवीत असलेल्या मनोरंजन केंद्रांस मुंबई करमणूक करअधिनियम १९२३ अन्वये कलम ४( २ ) ( ब ) निर्गमीत केला 
जातो त्यासाठी मासिक करमणूककराच्या तीनपट रक्कमेची राष्ट्रीयकृत बँकेकडील सुरक्षाठेव या अर्जासोबत सादर करीत आहे. 
आपणांस विनंती की आवश्यक ती अनुज्ञप्ती मंजूर करण्यांत यावी. अनुज्ञप्ती मधील सर्व अटी व शर्तीचे मी पालन करील . 


आपला विश्वासू 


( संपूर्ण नांव व सही ) 


७७० 


भाग १ - पुरवणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ 

: नमूना - डी : 


( नियम ९३ पहा ) 

क्र . २० .. / आरबी / डेस्क - १ / करमणूक कर 
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड 

दिनांक : 

:: जागेची अनुज्ञप्ती : 
जिल्हाधिकारी नांदेड , हे सिनेमा व्यतिरिक्त , सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यांचेनियंत्रण करणे व खेळे मेळे 
व तमाशा यासह ( सायबर कॅफे वगळुन ) सार्वजनिक मनोरंजनाच्या प्रयोगांना , सादरीकरणास परवानगी देणे यासंबंधिची 
( सुधारणा ) नियमावली - २०१४ मधील नियम १९२ व्दारे प्रदान करण्यांत आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , श्री . - -- - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- याना 

- -- - - यांना - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - दिनांक - - - - - - - 
- - -- - - - - ते दिनांक - - - -- - - - - - या कालावधीत सकाळी ११. ०० ते रात्री ११. ०० . वाजे पर्यन्त , - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - या ठिकाणी 

- - - - - - - यानावाने चालवावयाच्या किंवा घ्यावयाच्या , मनोरंजनाच्या 
कार्यक्रमासाठी / प्रकारासाठी , प्राधिकृत अनुज्ञप्ती याव्दारे देण्यात येते . 

सदर अनुज्ञप्ती , उपरोक्त नियमातील तरतुदीस अनुसरुन निलंबित अथवा रद्द करण्यांच्या अधीन असेल . 


- 


। 


-- - - - - - - 


M 


यावयाच 


च्या 


अ ) बंदिस्त श्रोतृगृहाच्या बाबतीत 
श्रोतगृहामधील आसन क्षमता 


प्रवेश/ निर्गम मार्गाची संख्या 


आसनांची वर्गवारी 


ब ) 


पूलगेम / पूलपार्लर्स / बिलियर्ड / स्नूकर/ प्लेईंग कार्ड / बोलिंग अॅ - ली / कॅम टेबल इ. बाबतीत 


१ . पूलगेम / पूलपार्लर्स / बिलियर्ड / स्नूकर / प्लेईंग कार्ड टेबल कॅम ची संख्या: 


- 


२. बोलिंग अॅमलीज - मार्ग संख्या : 


क ) अॅ म्युझमेंट पार्क / आनंद मेळा / प्रदर्शन च्या बाबतीत - 
खेळांचे प्रकार / स्टॉलची संख्या / 
( * लागू नसलेले खोडण्यांत यावे ) 
आज दिनांक 

रोजी माझ्या सही शिक्या निशी दिली. . 


जिल्हा दंडाधिकारी नांदेड 


नुतनीकरणाचा तपशील : 


नूतनीकरणाचा दिनांक 


नूतनीकरणचा कालावधी 


परवाना प्राधिकाऱ्याची स्वाक्षरी 


ONG 


| 


AVM 


m 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ 

७७१ 
नमुना डी - १ : 
(नियम ९३ ) 

परवाना क्रमांक .. 
जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय नांदेड 

दिनांक 

जागेची अनुज्ञप्ती : 
जिल्हादंडाधिकारी नांदेड , सिनेमा व्यतिरिक्त , सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यांचेनियंत्रण करणे 
व खेळे मेळे व तमाशा यासह ( सायबर कॅफे वगळुन ) सार्वजनिक मनोरंजनाच्या प्रयोगांना , सादरीकरणास परवानगी देणे 
यासंबंधिची ( सुधारणा ) नियमावली - २०१४ यामधील नियम १९३ व्दारे प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करुन उपरोक्त नियमात 
निर्धारित केलेल्या शर्तीच्या व निर्बंधाच्या अधीन राहन श्री . - - - - - -- -- - - - - - -- -- - - - - - - - - -- - - - - - -- -- -- -- - - - 

- - - - - - - - - - यांना - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- -- -- - - - -- - -- याठिकाणी - - - - - - - 

- - - - - - दिनांक - - - - - - - - --- - - - - - ते दिनांक - - -- - - -- - - - या कालावधीत 
सकाळी ११. ०० ते रात्री .. . वाजे पर्यन्त , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - यानावाने चालवावयाच्या किंवा घ्यावयाच्या , मनोरंजनाच्या कार्यक्रमासाठी / प्रकारासाठी 
, प्राधिकृत अनुज्ञप्ती याव्दारे देण्यात येते . 
सदर अनुज्ञप्ती, उपरोक्त नियमातील तरतुदीस तसेच खालील नमूद अटी व शर्तीस अनुसरुन निलंबित अथवा रद्द करण्यांच्या अधीन असेल . 

अनुज्ञप्तीच्या अटी व शर्ती : 
१ . सर्व संबंधित विभागाच्या विविध अनुज्ञप्त्यांमध्ये | ना - हरकत प्रमाणपत्रांमध्ये घालून दिलेल्या सर्व शर्तीचे, विशेषतः 
सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून , सर्व वेळी कटाक्षाने पालन करण्यात यावे . 
२. ( कार्यक्रमास) येणा - या ग्राहकांना (प्रेक्षकांना ) मोकळेपणाने , सुरक्षितपणे आणि अडथळयाविना ये - जा करणेसाठी पुरेशा 
संख्येतील आत येण्याचे व बाहेर जाण्याचे दरवाजे संपूर्ण वेळ चालू स्थितीत असावेत . ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण नियमात निर्धारित 
केलेल्या शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे. 
३ . आस्थापनेच्या भागातील रहिवाशांना व सर्वसाधारणपणे जनतेला कोणत्याही प्रकारे उपद्व होता कामा नये . 
४ . अनुज्ञप्तीधारकाने वाहने उभी करण्याची ( पार्किंगची ) आवश्यक ती व्यवस्था करावी किंवा त्यांचे ग्राहक कोणत्याही प्रकारची 
वाहतुकीची समस्या निर्माण करण्यास कारणीभूत होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी . 
५ . सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागा ( सिनेमा व्यतिरिक्त ) आणि मेळे व तमाशा यासह सार्वजनिक मनोरंजनाच्या कार्यक्रमाच्या 
जागा यांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यावर नियंत्रण करणे नियम १९६० यांचे आणि त्यामध्ये नमुद केलेल्या शर्तीचे पालन करण्यास 
अनुज्ञप्तीधारक कसूर करील तर ही अनुज्ञप्ती निलंबनासाठी किंवा रद्य करण्यासाठी पात्र असेल. 
६ . स्थानिक रहिवाशांकडून किंवा अभ्यांगताकडून त्यांना त्रास / धोका / जोखीम निर्माण झाली असल्याबद्यल कोणतीही तक्रार 
आल्यास ही अनुज्ञप्ती निलंबित किंवा रद्य करणे यासारखी कारवाई केली जाण्यास पात्र असेल. . 
७ . कोणत्याही व्यक्तीस या जागेमध्ये कोणतेही मद्य ( अल्कोहोलयुक्त ) पेय , गरम किंवा थंड पेय किंवा अन्न पदार्थ विकण्यास 
मुभा असणार नाही . 
८ . अनुज्ञप्ती धारकाने कोणत्याही स्वरुपात जुगाराला चालना / प्रोत्साहन देता कामा नये किंवा त्याकडे कानाडोळा करता कामा नये . 
९ . ज्या कार्यक्रमात किंवा खेळामध्ये श्रोतृवर्गास किंवा जनतेस जोखीम , क्षती / हानी किंवा धोका पोहचू शकतो किंवा जो 
श्रोत्यांना किंवा अनुज्ञापन प्राधिकरणास आक्षेपार्ह वाटतो अशा कोणत्याही कार्यक्रमास किंवा खेळास अनुज्ञप्ती धारकाने 
परवानगी देता कामा नये . 
१० . अनुज्ञप्ती धारकाने नमुना एक नुसार वापर कर्त्यांची प्रत्यक्ष रोज वही आस्थापनेत सुस्थितीत ठेवणे आवश्यक आहे . 
११ . चालू असलेल्या सर्व यंत्राचा दर्शनी भाग बाहेरीलछ बाजूस असावा म्हणजेच सायबर कॅफेच्या सामाईक मोकळया 
बाजूकडे तोंड करुन असावा . 
१२. पार्टीशन | कक्षिका असतील तर अशा वेळी पार्टीशनची उंची जमिनीच्या पातळी पासून साडेचार फूटापेक्षा जास्त नसावी 
आणि कक्षिका वरच्या बाजूने खुल्या ठेवण्यात याव्यात आणि तात्पुरत्या किंवा अन्यथा बंद केलेल्या नसाव्यात . 
आज दिनांक . . . . . रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिली . 

स्वाक्षरीत 

जिल्हादंडाधिकारी नांदेड 
: नुतनीकरणाचा तपशील : : 
नूतनीकरणाचा दिनांक नूतनीकरणचा कालावधी 

परवाना प्राधिकाऱ्याची स्वाक्षरी 


७७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 

: नमूना ई - १ 
कार्यक्रमाची अनुज्ञप्ती : 
( नियम - १०२( २) ) . 

क्र . २० .. / आरबी / डेस्क - १ / करमणूक कर 
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड 
दिनांक : 


जिल्हाधिकारी नांदेड , सिनेमा व्यतिरिक्त , सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यांचेनियंत्रण करणे व खेळे मेळे । 
व तमाशा यासह ( सायबर कॅफे वगळुन ) सार्वजनिक मनोरंजनाच्या प्रयोगांना , सादरीकरणास परवानगी देणे यासंबंधिची 
( सुधारणा ) नियमावली - २०१४ यामधील नियम १९३ व्दारे प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करुन उपरोक्त नियमात निर्धारित 
केलेल्या शर्तीच्या व निबंधाच्या अधीन राहून 
श्री . / मेसर्स - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- -- - 
यांना - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- 
यानांवाने चालवावयाच्या प्लेईंग कार्ड रुम मध्ये - - -- - - टेबल ठेवण्यांसाठी प्राधिकृत कार्यक्रम अनुज्ञप्ती याव्दारे देण्यांत 
येते . 

सदर अनुज्ञप्ती दिनांक - - - - - - -- - -- - - - - -- - ते दिनांक - - - - -- - -- - - या कालावधी वैध असेल. 


in 


3 


. 


; 


: अटी व शर्ती : 
कार्ड रुममध्ये / कॅरम क्लब मध्ये कोणत्याही स्वरुपातील जुगार खेळता येणार नाही . . 
जुगार प्रतिबंधक कायदयाचा भंग होणार नाही असे शपथपत्र सादर करावे लागेल. 
कार्यक्रम स्थळी मुंबई पोलिस अधिनियमातील तरतूदींचा भंग होणार नाही याची जबाबदारी आयोजकाची असेल . 

१८ वर्षा खालील मुलांना कार्डरुममध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही . 
६ . कार्ड / कॅरम रुम मध्ये मद्यविक्री अथवा मद्यसेवन करता येणार नाही. 

कार्ड / काम रुम रात्री ११ . ०० नंतर चालू ठेवू नये . 
८ . प्रस्तुत परवानगी ही वर दर्शविलेल्या कार्ड / कॅम रुम टेबल / झोन साठी वैध आहे व त्यापेक्षा अधिक टेबल्स 
ठेवावयाचे असल्यास त्या बाबतची लेखी पूर्व सूचना या कार्यालयात किमान पंधरा दिवसअगोदर द्यावी लागेल . 
९ . प्रत्येक टेबलवर जास्तीत जास्त चार व्यक्तींना किंवा खेळाडूंना बसता येईल . 
ज्यावेळी आपल्या आटोक्या बाहेरील अकल्पित परिस्थितीमुळे व्यवसाय बंद ठेवणे आपणांस भाग पडेल त्यावेळी 

सर्याआदिवशी लेखी सचना देऊन त्याची पोहच घ्यावी तसेच व्यवसाय चाल करण्यां पूर्वी लेखी 
सूचना देऊन त्याचीही पोहच घेणे आवश्यक राहील . 
११ . सदर अनुज्ञप्तीची वैधता संपण्या पूर्वी तिचे पूढील वर्षासाठी नुतनीकरण करुन घेणे आवश्यक राहील. त्यासाठी एक 
महिना आधी त्याबाबचा अर्ज कार्यालयास सादर करणे आवश्यक राहिल. या अनुज्ञप्ती मध्ये कोणत्याही प्रकरची दूरुस्ती अथवा 
खाडाखोड करण्यांत येऊ नये . अशी बाब निदर्शनास आल्यास सदर अनुज्ञप्ती रद्द करण्यांत येईल व त्याबाबत कायदेशीर कारवाई 
करण्यांत येईल. 


P 


| 


बम 


जिल्हादंडाधिकारी नांदेड 


७७३ 


M 


० . ७० 


२७८ 


- 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ 

अधिसुचना- ३ 

गांव 

किनी 
महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीने शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा- २००५ । 

विमोचक क्रं . १ 
(पहा कलम कायदयाचेकं . ५.०, ६. ०, ७.० ) 

सर्वे नं ./ गट क्रं . 

क्षेत्र ( हे .) 
२७२ 

१ .०० 
पाणी वापर संस्थांची कार्यक्षेत्र निश्चिती म.सि . शे. व्य. अधिनियम - 

२७३ 

० . ४४ 
२००५ व्या कलम क्र. ५, ६, ७ अन्वये जलशास्त्रीय तत्वावर आधारुन 

२७४ 

२. ०१ 
प्रशासनीक सोयीने करण्याचे ठरले असल्यामुळे मी. सं. सु, अवस्थी 

२७५ 

० . ४८ 
कार्यकारी अभियंता, नांदेड पाटंधारे विभाग नांदेड , या अधिसुचनेद्वारे 

२७६ 

१. ३० 
खाली नमुद केलेल्या पाणी वापर संस्थांची कार्यक्षेत्र निश्चिती करत 

२७७ 
आहे. आणि असे निर्देशित करत आहे की , त्या पाणी वापर संस्थांचे 

३. ६० 
अद्ययावत व सप्रमाणित नकाशे आणि भूधारक आणि/किंवा 

२७९ 

१ .०४ 
भोगवटाधारकांच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचायत, पाटबंधारे शाखा. उप 

२८० 
विभाग , विभाग यांची कार्यालये तसेच अन्य महत्वाच्या सार्वजनिक 

२८१ 

० . ४५ 
ठिकाणी सुचना फलकावर लावण्यात याव्यात . 

२८२ 

० . ३४ 
२८३ 

२.१० 

० . ६० 
२९६ 

० . २१ 
मी सं. सु . अवस्थी, कार्यकारी अभियंता, नांदेड पाटबंधारे विभाग नांदेड 

२९७ 

० .१६ 
या अधिसुचनेद्वारे असेही घोषित करत आहे की , समुचित प्राधिकरण 

२९८ 

० . ०९ 
व्यक्तीगत जमीनधारकाला किंवा भोगवटाधारकाला पाण्याचा पुरवठा 

० . ८७ 
करणार नाही आणि सिंचन पद्धतीने शेतकऱ्याकडून व्यवस्थापन या 

३०० 

० .१५ 
खाली येणाऱ्या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटाधारकावर पाणी 

३०१ 

०. ३१ 
वापर संस्थेतर्फे पाणी पुरवठा करुन घेणे बंधनकारक असेल . 

३०२ 

१ . ७० 
३०३ 

१. ३० 


० . ७८ 


२९५ 


२९९ 


३०४ 


१. ०० 


३०५ 


१. ०० 
० . ३६ 


३०८ 


- ( या अधिसुचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही 
अधिसुचना शासकिय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या 
आत अधिक्षक अभियंता , नांदेड पाटबंधारे मंडळ नांदेड, यांचेकडे 

अपील करता येईल. ) 


३०९ 


० . ५३ 


३१० 


० . ६३ 


० . ७० 


३११ 
३१२ 


० . ९१ 
१. ९० 


३१३ 


३१४ 


० . ०७ 


- 


- 


- 


सिंचन प्रकल्पाचे नाव : किनी ल. पा .प्रकल्प 

बृहत आराखडा क्रमांक : 
शाखा : पाटबंधारे व्यवस्थापन शाखा भोकर 
पाणी वापर संस्थेचे नांव : किनी पा . वा . संस्था , किनी 
गांवाचे नांव : किनी, दिवशी ( बु.), म्हाळसापूर 

एकूण क्षेत्र : महागांव, पाळज ८७६ हेक्टर 
समाविष्ट गाव : किनी, दिवशी ( बु.), म्हाळसापूर , महागांव , पाळज 


० . ९५ 


३१५ 
३१६ 


० . ८४ 


३१७ 


१. ०० 
१ . २० 


३१८ 
३१९ 
३२० 
३२१ 
३२८ 
३२९ 


१. २१ 
० . ४३ 
१ . ०० 


० . ३० 


० . ६० 


३३० 


१ . ४० 


३३१ 


० . ८० । 


७७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


किनी 


- 


• • गांव 

किनी 

विमोचक क्रं . १ 
सर्वे नं ./ गट क्रं . 

क्षेत्र (हे .) 
० . २१ 


गांव 

किनी 

विमोचक क्रं . २ 
सर्वे नं ./ गट क्रं . | 

क्षेत्र ( हे .) 
३४३ 

० . ९० 
३४४ 

०. ९२ 
३४५ 

०. ०९ 
३४६ 

१. ३० 
३४७ 

१. ०० 


गांव 

विमोचक क्रं . ४ 
। सर्वे नं./ गट क्रं . क्षेत्र ( हे . ) 

४५७ 
४८५ 

१ . ०० 


०. १० 


- 


- 


० . ०७ 


० . ०८ 


४८६ 


० . ९९ 


०. १९ 


४८७ 


० .९० 


A 


० . २२ 


४८८ 


० . ९९ 


० . ४४ 


० . १५ 


४८९ 


१ . ०१ 


एकूण 


३७. ६७ 


० . ०५ 


४९० 


१. ९० 


० . १६ 


. . 


४९१ 


० . ५२ 


४९२ 


१. ०२ 


० . १० 


४९३ 


०. ९८ 


२५ 


० . १० 


४९४ 


२ . ३० 


१०७४ 


० . ५० 


४९५ 


१. ०८ 


एकूण 


२६. ७९ 


४९६ 


किनी 
गांव 

विमोचक क्रं . २ 
सर्व्हे नं ./ गट क्रं . | क्षेत्र ( हे. ) 
३०५ 

१ .०७ 
३०६ 

० . ९१ 
३०७ 

१ . ८० 
३२१ 

१. ८० 
३२२ 

२. ८० 
३२३ । ० .०४ 
३२४ 

० . ३८ 


० . ५३ 


४९७ 


० . ७१ 


किनी 


४९८ 


० . ४१ 


विमोचक क्रं . ३ 


४९९ 


१. ३० 


५०० 


१ . २० 


क्षेत्र ( हे. ) 
१. ६० 


५०१ 


१ . ०० 


सर्वे नं./गट क्रं . | 

३४८ 
३४९ 
३५० 


३२५ 


१. ६२ 


१ . ०० 


५७४ 


० . ५६ 


३२६ 


१ . २९ 


५७५ 


० . ८४ 


१. ६१ 
० . २८ 


३२७ 


४४५ 


२ . ०० 


५७६ 


० . २५ 


३२८ 


० . ३० 


४४६ 


२. ३० 


५७७ 


० . १९ 


secreases 
as 
eas 
esseries 
sex 


३२९ 


१ . ०० 


४४७ 


२. ०० 


५७८ 


१ . ०२ 


३३० 


१. ३० 


४ .८० 


५७९ 


१. १० 


४४८ 
४४९ 


३३१ 


० . ७० 


१. ७० 


५८० 


१. ५५ 


३३२ 


२. ३१ 


४५० 


० . २९ 


१. २० 
१७. ८९ 


५८१ 
५८३ 


३३३ 


०. ३२ 


० . ३९ 


एकूण 


३३४ 


० . ३३ 


५८४ 


० . ११ 


० . २४ 


० . २९ 


३३५ 
३३६ 


५८५ 
५८६ 


० . २३ 


० .०५ 


३३७ 


० . २२ 


५८७ 


० . १९ 


३३८ 


० . २२ 


५८८ 


० . २७ 


३३९ 


० . ५० 


५८९ 


० . ३३ 


- 


३४० 


० . ४७ 


५९० 


० . ०५ 


० . ०२ 


० . २८ 


५९१ 
५९२ 


३४२ 


०. ५३ 


० . ६० 


Kini 


Kini 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ 


७७५ 


किनी 


गांव 


किनी 


गांव 


किनी 


AN 


विमोचक क्रं . ४ 


गांव 
। 

विमोचक क्रं . ४ 
सर्वे नं ./ गट क्रं . । क्षेत्र ( हे. ) 
५९३ 

० . ६० 


- 


सव्हे नं . / गट क्रं . 


विमोचक क्रं . ४ 
सर्वे नं ./ गट क्रं . 

क्षेत्र (हे.) 
१०७१ 

__ ० . २३ 


क्षेत्र ( हे. ) 
० . ९२ 
० . ४१ 


७०६ 


० . ४० 


७०७ 


१०७३ 


० . ३४ 


५९४ 
५९५ 
५९६ 


०.९५ 


७०८ 


० .१३ 


१०६६ 


० . २० 


० .८४ 


७०९ 


० . १० 


१०६७ 


० . ११ 


५९७ 


० . २० 


७१० 


० . ०६ 


० .१० 


० . २५ 


७११ 


० . ०३ 


१०६८ 
१०६९ 
एकूण 


५९८ 
५९९ 


० . २१ 


७१२ 


० . ०९ 


४७. ३८ 


६०० 


० . २५ 


७१३ 


० . २६ 


६०९ 


७१४ 


०. १० 


२. ३० 
२ .१० 


६१० 


७१५ 


० .१५ 


० . ६० 


७१६ 


० . १२ 


गांव 

किनी 

विमोचक क्रं . ५ 
सर्वे नं ./ गट क्रं . | क्षेत्र (हे .) 
६१४ 

१ . ६० 
६४३ 

० . ५० 


६१२ 


० . ३२ 


७१७ 


० . १४ 


६१३ 


० . ३४ 


७१८ 


० . ४० 


- 


६७३ 


० . ८० 


७१९ 


० . २४ 


६५२ 


० . ७९ 


६७४ 


० . ३२ 


७२० 


० . १९ 


६५३ 


१. ५० 


६७५ 


० . ०५ 


७२१ 


० . २५ 


६५६ 


०. ९८ 
३ . ५० 


६७६ 


० . २० 


७२२ 


० .१७ 


६५७ 


६७७ 


० . ०८ 


७२३ 


० . ०३ 


६५८ 


१. ५० 


६७८ 


० . ०७ 


७२४ 


० . ०४ 


० . ४७ 


६७९ 


० .०४ 


७२५ 


० .०२ 


० . ४३ 


६५९ 
६६० 
६६१ 
६६२ । 


६८० 


७२६ 


० . ०२ 


० . ३५ 


० . १५ 
०. ०१ 


६८१ 


७२७ 


० . १० 


० . ५५ 


६८२ 


०. ०१ 


७२८ 


० .०२ 


६६३ 


० . ५३ 


६८३ 


० .०२ 


७२९ 


० . ०२ 


६६४ 


० . ३५ 


६८४ 


० .०६ 


० . ०८ 


६६५ 


० . ३६ 


७३० 
७३१ 


६८५ 


० .०९ 


० .०४ 


६६६ 


० .०२ 


६९६ 


० . ०५ 


७३२ 


० . ०४ 


६६७ 


० . ०९ 


० . १२ 


७३३ 


० . ३६ . 


६६८ 


० . ०५ 


६९७ 
६९८ 
६९९ 


० .०५ 


७३४ 


० . ३७ 


६६९ 


० . ५६ 


० . ०७ 


७३५ 


० . ०१ 


६७० 


० . ५६ 


७०० 


० . ०९ 


७३६ 


६७१ 


० . ५४ 


० . ०९ 
० .०७ 


७०१ 


० . ११ 


६७२ 


० .५३ 


७३७ 
२७ 


७०२ 


० . ५४ 


७५६ 


० .०४ 


७०३ 


० . ३० 


२८ 


० . २३ 
० . २३ 
० . २७ 


७५७ 


० . ७३ 


७०४ 


० . ५७ 


१०७० 


७५८ 


० . १५ 


७०५ 


० . ३९ 


७५९ 


० . ३६ 


औ. भाग १-१०२ 


Kini 


७७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


गांव 


किनी 
गांव 

विमोचक कं . ५ 
सर्वे नं ./ गट क्रं . 


किनी 
विमोचक क्रं . ६ 


सर्वे नं ./ गट क्रं . | 


गांव 

किनी 

विमोचक क्रं . ६ । 
सर्व्हे नं ./ गट क्रं . | क्षेत्र ( हे .) 
८३६ 

० . ७७ 
८३७ 

० . २५ 


क्षेत्र ( हे. ) 
० .०८ 


+ 


AHMI 


wommmmwam 


७६० 


६३६ 


७६१ 


० .०८ 


६३७ 
६३८ 


Roman 


७६२ 


० . २१ 


८३८ 


०. १५ 


- 


७६३ 


० .१६ 


६३९ 


८३९ 


० . ९० . 


क्षेत्र ( हे.) 
१. ५० 
१. ६० 
१. ६० 
१ . ५५ 
१. ९० 
१. ०० 
१.०४ 
३. ५० 
१ . २९ 


७६४ 


० . १६ 


६४० 


८४१ 


० . ४५ 


७६५ 


० . १६ 


८४२ 


० . २४ 


७६६ 


० . १२ 


६४२ 


८४३ 


० . ६० 


७६७ 


० . १२ 


६४३ 


८४४ 


२. ८० 


७६८ 


०. ०७ 


६४४ 


८४५ 


० . १० 


७६९ 


० . ३८ 


६४५ 


१ . ४८ 


८५८ 
८५९ 


ওও 


० . ०५ 


६४६ 


२ .८० 
१ . ०० 


१. ९० 
२.१० 
१. २० 


७७१ 


० .१७ 


६४७ 


८६० 


७७२ 


० . ०७ 


६४८ 


१ . २० 


८६१ 


१. ४५ 


७७३ 


० .०४ 


६४९ 


८६२ 


• ०. १८ 


७७४ 


०. ०३ 


० . ८९ 
१. ५० 
१. ३० 


८६३ 


१ . ४८ 


७७५ 


६५० 
६५१ 
६५४ 


० . ०३ 


८६४ 


१. ५० 


७७६ 


० . ०४ 


१. ०० 


१. ९० 


८६५ 
८६६ 


७३८ 


६५५ 


१. ६० 


३. ५० 


२. ८० 
० . ०३ 


७४३ 


८०३ 


० . २० 


८८७ 


१. ६० 


७४४ 


० . ०९ 


८०४ 


८८८ 


४ . ३३ 


० . २५ 
०.०५ 


७४५ 


८०५ 


८८९ 


१. ९० 


० .०७ 
० .१२ 


७४६ 


८०६ 


०. १० 


एकूण 


६०. १२ 


७४७ 


० . २६ 


८०७ 


० .१६ 


७४८ 


० . ४४ 


८०८ 


० .०२ 


७४९ 


० .०६ 


८०९ 


० .०६ 


७५० 


० . ५६ 


८१० 


० .०२ 


७५१ 


० . ३३ 


८११ 


० .१४ 


७५२ 


० . ०८ 


८१२ 


० . १० 


७५३ 


० .०६ 


८१३ 


०.०७ 


७५४ 


० .०६ 


८१४ 


० .९३ 


० . ३८ 


८१५ 


० . १९ 


७५५ 
एकूण 


२४ . ३५ 


८१६ 


० .१७ 


- 


- 


० . ५१ 


८३३ 
८३४ 


० .०४ 


८३५ 


० . ०६ 


Kini 


. 


Kini 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ 


७७७ 


गांव 

किनी 

विमोचक क्रं . ७ 
सर्वे नं ./ गट क्रं . 

६२५ 
६३५ 


म्हाळसापूर 
विमोचक क्रं . ९ । 
सर्वे नं ./ गट क्रं . क्षेत्र ( हे. ) 

१ .८० 


क्षेत्र ( हे. ) 
१. ०० 


गांव 

म्हाळसापूर 
विमोचक क्रं . ८ 
सर्व्हे नं./ गट क्रं . क्षेत्र ( हे .) 
१०० 

२ . ४० 
१०१ 

० . ३५ 
१०२ 

०. ८३ 
१०३ 

१. ०५ 


- 


४ . ३० 


८ . ०० 


- 


८६७ 


१. ३८ 


२ .८० 
२. ८८ 


८६८ 


१. ३४ 
२.९३ 


८६९ 


२ . ७७ 


१०४ 


० . २५ 


७४ 


८७० 


२ . ०० 


१०५ 


१ . ५० 


१. ९४ 


८७१ 


२. ८० 


१०६ 


१. ४९ . 


७६ 


८७२ 


०. २४ 


१०९ 


४ . ७६ 


८४ 


१. ७१ 
३. ७५ 
६ . २८ 
२. १२ 


८७३ 


१. ९० 


दिवशी ( बु.) 


८५ 


८७४ 


४ . ०० 


१ .८५ 
२. १० 


१३८ 
१३९ 


- 


- 


८७५ 


३. ०१ 


८७६ 


१४० 


० . ७० 


१७ 


१. ३७ 
०. ६७ 
३. ६५ 
२. ४२ 


३. ६९ 
० . १० 
१. २० 


८७७ 


१४१ . 


१.०३ 
२ .८३ 


८७८ 


१४२ 


० .६७ 


१४३ 


१५ . ०० 


दिवशी ( बु. ) 


८७९ 
८८० 


४ . ०९ 


१४४ 


१. ५० 


० . ५० 


२. १० 


१४५ 


१. ६० 


४६ 


० . ३२ 


८८१ 
८८२ 
८८३ 


२. २० 


१४६ 


४७ 


१. ९९ 
१. २२ 


० .५६ 
० . २५ 


- 


१४७ 


४८ 


२. ५० 
३. १५ 


८८४ 


१४८ 


० . ९० 


४९ 


१. २० 


८८५ 


२ .८० 


१४९ 


२ . ०० 


६२९ 


२ .८८ 
० .९४ 


० . ३० 


१५० 


६३० 


१. ८० 


०. ८० 


१५१ 
१५२ 


२. ४६ 


४ . ८० 


५३ 


६३१ 
६३३ 


१ . ४५ 
० . ७३ 
१. २० 
२ .०० 
०. ८८ 


२. १० 


: 


१५३ 


१. ६३ 


एकूण 


५३.८० 


एकूण 


५७. ३७ 


२. ०० 


० . ३० 
१. ८० 


०. ७५ 


२ . ०० 


२ . ३० 


७० 


पर 


२ . ३० 
१. ६० 
१. ०५ 


७२ 


१ . ८५ 


७७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


- गांव 


म्हाळसापूर . 


___ गांव 


विमोचक . 


सर्वे नं./ गट क्रं . | 


क्षेत्र ( हे .) 
१. ६५ 


गांव 

महागांव , 
विमोचक क्रं . ९ 
सर्व्हे नं ./ गट क्रं . | क्षेत्र ( हे. ) 
१०८ 

०. ९५ 
१०९ 

०. ९८ 


७४ 


- 


७५ 


३ .०५ 


- 


७६ 


१. ९८ 


१ . ९० 


ওও 


१. ३२ 


१. ५९ 


१११ 
११२ 


७८ 


१ . ०० 


१. ६४ 


७९ 


। 


११३ 


म्हाळसापूर 
विमोचक क्रं . ९ 
सव्हे नं ./ गट क्रं . क्षेत्र (हे . ) 
११० 

___ ० . ६० 
१११ 

० . ३० 
११२ 

० . २० 
११३ 

१. ५० 
११४ 

२ . ३० 
. ११५ 

१. ०० 
११६ 

०. ५० 
११७ 

० . ५० 
११८ 

१. ३२ 

० . २८ 
१२० 

०. ६१ 
१२१ 

२१ .०० 

० . ८४ 
१२३ 

० . ४२ 
१२४ 

० . ३९ 


१. ३२ 
२. ६५ 


११४ 


१ . ३० 


११५ 
११६ 


१ .८८ 
१. ८० 
१. ९८ 
१. ९८ 
१. ६५ 


० . ७४ 


८३ 


० . ७५ 


१४३ 


१४४ 


१. ८५ 


१४५ 


१ . ४५ 


३. ८० 
१. २० 
२. ४२ 
२. १० 


१२२ 


१४६ 


१. ३५ 


१४९ 


१.८७ 
२०८. ३१ 


१. ८२ 


एकूण 


०. ९५ 


० . ३३ 


० . ४० 


२ . ०० 


१. ३२ 


१ . ६० 


२. ३२ 


१. ९८ 


१. ९० 
२. ३२ 
२. ६० 
२. ०० 


१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 


०. ६७ 


०. ५८ 


० . ९८ 


२. १९ 
२. ६५ 


१ .८२ 
१. ८० 
१ . ८० 
१. ६५ 
१. ६५ 
१. ६२ 


० . ९० 


१. ५८ 


१३५ 
१३६ 
१३७ 


१०१ 


० . ६० 


१०२ 


० . ४७ 


महागांव 


१०३ 


०. ९३ 


१. ६५ 
१. ३२ 


१०४ 


१०२ 


१. १५ 


१०५ 


१. ८५ 


१०३ 


१. ५८ 
१. ०८ 


२. ३२ 


१०४ 


१०६ 
१०७ 


१०५ 


१. ९५ 
० . ७३ 


१ . ५० 
१. ९८ 


१०८ 


१०६ 


१०९ 


० . ५० 


१०७ 


०. ९६ 


__ औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ 


७७९ 


गांव 

महागांव 
विमोचक क्रं . १० 
सर्व्हे नं ./ गट क्रं . | क्षेत्र (हे . ) 


गांव 

महागांव 
विमोचक क्रं . १० 
सर्वे नं ./ गट.क्रं . | क्षेत्र ( हे.) 

१.१० 
१. ८९ 
१. ६२ 


९२ 


० . ०२ 
० . ०१ 


३ . 


० .०२ 


१. ६० 


गांव 

महागांव 
विमोचक क्रं . १० 
सर्वे नं./ गट क्रं . 

क्षेत्र (हे.) 
१४८ 

१.९८ 
१५० 

१. ६० 
१५१ 
१५२ 

० . ४६ 
१५३ 

०. ४२ 
१५४ 

० . ४८ 
१५५ 

०. ६० 
१५६ 

१. ६० 
१५७ 

०. ९८ 


०. ४२ 


० . ६० 
१. २० 


० . ३७ 


० . ६४ 


१. २० 


० . ८० 


० . ३० 


०. ९३ 
० . ४२ 
० .५६ 
० .११ 
०. ०५ 


१०० 
११७ 


० . ९८ 
१. ६८ 


१५८ 


० .९६ 


११८ 


१. ७२ 


० .८९ 


१५९ 
१६० 


० . ८९ 


११९ 


०. ८० 


० . ८६ 
०. ९८ 


० . ८९ 


१६१ 


० . ६८ 


० . ४० 


० . ९८ 


१६२ 


० . ६२ 


१२० 
१२१ 
१२२ 
१२३ 


० .९८ 


१६३ 


० . ४७ 


. 


० . ८२ 


१६४ 


० .५३ 


१२४ 


१.१६ 


१६५ 


० . ७२ 


१६६ 


१. ९८ 


१२५ 
१२६ 


१. २० 
१ . २० 


१६७ 


३. ६० 


० . ३८ 
०. ३८ 
० .८५ 
१.१० 
० . ९० 
१. १० 
१.१० 
१. ९० 
१ . ९० 
१. ३० 


१. ०० 


१६८ 
१६९ 


३ . ६० 
२. ८९ 


० . ४० 


० . ६० 


१७० 


० . ८० 


१२७ 
१२८ 
१२९ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 


० .०२ 


१७१ 
१७२ 
१७३ 


२. २० 
१ . ३८ 


०. ७२ 


१. ०९ 


० . २० 


१. ३८ 
१ . ६८ 


० .१८ 


१७४ 


१. ०० 
१. १० 


१३४ 


० . ६८ 


म्हाळसापूर 


१. २० 


१३५ 


० . ८० 


० . ८० 


१. ४० 


१३६ 


० . ४० 


३. २० 


१ . ४० 


१३७ 


१. ०० 


० . ९८ 
२. ०१ 


१ . ८९ 


० . ८० 


१३८ 
१३९ 


० . ३० 


० . ६२ 


० . ३० 


१४० 


०. ३० 


१४१ 


१. ३२ 
०. ६८ 
० . ६२ 
२.०२ 
१.८० 


५ .१७ 
५. ४० 
४. ६० 


० . ७० 


१४२ 


४ . ०० 


१४७ 


७० 


७८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


- गांव 


महागांव 


गांव 


पाळज 


विमोचक क्रं . १० 


सर्वे नं ./ गट क्रं . | 


क्षेत्र ( हे.) 
१. ४० 


गांव 

म्हाळसापूर 
विमोचक क्रं .११ 
सर्वे नं./ गट क्रं . 

क्षेत्र ( हे. ) 
५१ 

४. ९५ 
३. ७२ 


विमोचक क्रं .१२ 
सर्वे नं ./ गट क्रं . 

क्षेत्र (हे .) 
१६६ 

२.१० 


७२ 


१६७ 


० . ०८ 


० . ५५ 


. १६८ 


० . ७२ 


ওও 


१६९ 


०. ३८ 


० . ९८ 
२.१० 
१. ८० 
१.९० 
२. १४ 
२. ८० 
२ . ८८ 


७ . ९८ 
४ . २५ 


७८ 


१७० 


० . ६१ 


७९ 


६. ०१ 


१ . ११ 


१७१ 
१७२ 


६. ५० 


० . १२ 


१. ८२ 


१७३ 


१ . १७ 


- 


- 


. 


४ . ६६ 


१७४ 


१. ५७ 
१. ६२ 


१२१ 


२ . २० 


१७५ 
१७६ 


० . १० 
० . ६१ 
० . १० 


१.८० 


१२२ 


४ . ९४ 


- 


१. ६० 


१२३ 


३ . ४३ 


१७७ 


० . ७१ 


१. ०० 


१२४ 


३. ६५ 


१७८ 


० . २८ 


० . ६२ 


१२५ । 
१२६ 


१. ०० 


७. ६८ 
२.०७ 
३ . ८१ 


१७९ 
१८० 
१८१ 


०. ६२ 
० .११ 
०. १५ 


० . ८९ 


१२७ 


१. २ 


१२८ 


० . ५० 


१८२ 


० .१४ 


१. २० 


१२९ 


० . ०८ 


० .८० 


१३० 


०. ५१ 


१११ 


० . ६८ 


१. ४६ 
२. ९२ 
१ . ६७ 
० . ७६ 
११. ४९ 


१३१ 
१३२ 


१८५ 


११२ 


० . ३० 


१८६ 


० . ३० 
० .१६ 
०.१५ 


एकूण 


१५६. ६९ 


१३३ 


१८७ 


१३४ 


० . ६१ 


१८८ 


० . १२ 


एकूण 


८७. ६३ 


१८९ 


० . २८ 


१९० 


० . २३ 


०. २४ 


१९२ 


१. १२ 


१९३ 


० . ४० 


१९४ 


० . ४५ 


१९५ 


० . ५८ 


१९७ 


१ .०५ 


१९८ 


२ . ४९ 


१९९ 


१. ४९ 


२०० 


०. ४६ 


२०१ 


०. ५१ 


२०२ 


० . ३८ 


७८१ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ 


गांव 


गांव 


पाळज 
विमोचक क्रं . १२ 
सर्व्हे नं ./ गट क्रं . | 

क्षेत्र (हे.) 
२०३ 

० . ३५ 


क्षेत्र ( हे .) 


पाळज 
विमोचक क्रं . १३ 
सर्वे नं ./ गट क्रं . क्षेत्र ( हे. ) 
२७५ 

- ४. ५० 
२७६ 

१. २० 
२७७ 

० . ५८ 


गांव 

| पाळज 

पाळज 
विमोचक क्रं . १३ 
सर्व्हे नं ./ गट क्रं . 
३१६ 

० .३४ 
३१७ 

० . ६२ 
०. ३८ 


२०४ 


१ . ५४ 


२. २६ 


३१८ 


२०५ 
२०६ 


० . ६५ 


२७८ 


० . ८४ 


०. ८९ 
० .३६ 


२०७ 


० .१५ 


२७९ 


० . ७० 


० . ५४ 


२८० 


० . २६ 


३१९ 
३२० 
३२१ 
३२२ 
३२३ 


२०८ 
२०९ 


० . २० 


४ . ९५ 


० .८५ 


० . २० 


२८१ 
२८२ 


२१० 


० . ०३ 


० . ५८ 


१. २० 
०. २० 


२११ 


० . ५७ 


३२४ 


० . २१ 
०. ६२ 


२१२ 


० . २१ 


० . १० 


३२५ 


० . ४१ 


३२६ 


० . ४० 


० . ३९ 


wwar||||| 


२१३ 
२१४ 
२१५ 
२१६ 


० . ०२ 
०. २० 
० .०२ 


३२७ 


० . २० 


० . ३९ 


एकूण 


३३. ३३ 


२. १७ 


० . ०३ 


० .५७ 


० . ६० 


२१७ 
२१८ 
२१९ 


० . ५४ 


० . ६० 


० . ५३ 


३०३ 


६ . ५० 


२२० 


१. ६५ 


३०४ 


३. ४५ 


१. ०४ 


३०५ 


० . ५० 


३०६ 


१.५२ 
० .८२ 
०. ६७ 


२ . ४१ 


३०७ 


२२१ 
२२२ 
२२३ 
२२४ 
२२५ 
२२६ 


२.०५ 


३०८ 


०. ८९ 


३०९ 


१. १७ 


३१० 


० . ३९ 


२. ०७ 
२. ४७ 
२. १९ 
७. ४५ 


२२७ 


३११ 


० . २९ 


२२८ 


० .०७ 


२२९ 


०. १० 


० .०८ 


३१२ 
३१३ 
३१४ 
३१५ 


२३० 


१ . ०० 


० . ३२ 
०. २६ 


२३१ 


१.०९ 


२३२ 


२.०७ 


२३३ 


२. ०० 


२३४ 


०. २२ 
६४ .६७ 


एकूण 


कार्यकारी अभियंता , 
नांदेड पाटबंधारे विभाग, 

नांदेड. 


७८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


MAHARASHTRA MANAGEMENT IRRIGATION SYSTEM 

BY FARMERS 

Act- 2005 

NOTIFICATION - 111 
(See Section 5 .0 .,6 .0 ,7 .0 of the Act ) 

(See Rule - 3. 0 ) 
Whereas,it has been decide to delineate the Area of 

Operation of water User Associations (WUAS ) on 
hydraulic basis and as per administrative convenience 
under See 5,6 , 7 and rule 3 of the MMISF Act 2005 

I. S. S . Awasthi the Executive Engineer ,Nanded 
Irrigation Division ,Nanded hereby , delineate areas of 
Operation of following WUAS and direct that certified 
copy of the updated map and list of land holders and / 
or Occupiers of said WUAs shall be displayed on the 

notice board of the offices of concerned Gram 
Panchyat , Tahesil office , Irrigation section , Sub 
Division and Division and at other prominent public 

places 


297 


1, S.S. Awasthi - The Executive Engineer, also here by 
declare that no water shall be applied by Appropriate 
Authority to an individualholder or Occupiers of such 
land and the system of supply of water through the 

water users Association shall be binding on all the 
holders an occupiers of the land under management 

of irrigation system by farmers. 


Village : 

KINI 
Out Let No . 1 
Sy.No./Gut.No Area (ha.) 
272 

1. 00 
273 

0 . 44 
274 

2 .01 
275 

0 .48 
276 

1 . 30 
277 

0 .70 
278 

3 .60 
279 

1 .04 
280 

0 .78 
281. 

0 . 45 
282 

0 . 34 
283 

2 . 10 
295 

0 .60 
296 

0 .21 

0 . 16 
298 

0 .09 
299 

0 .87 
300 

0 . 15 
301 

0 . 31 
302 

1 . 70 
303 

1. 30 
304 

1 .00 
305 

1 . 00 
308 

0 . 36 
309 

0 .53 
310 

0 .63 
311 

0 . 70 
312 

0 . 91 
313 

1. 90 

0 . 07 
315 

0 . 95 

0 .84 
317 

1 . 00 
318 

1 . 20 

1 .21 
320 

0 .43 

1 . 00 
328 

0 . 30 
329 

0 .60 
330 

1 . 40 
0.80 


(Any person affected by this notification or part 

thereof,may within thirty days from the date of 
publication of this notification in the officialGazette , 

File an appeal before Superintending 
Engineer ,NANDED IRRIGATION CIRCLE ,NANDED ) 


314 


KINI MINOR IRRIGATION TANK 
PROPOSED NAME OF WATER USER ASSOCITION :-KINI 

W . U . A .,KINI TQ .BHOKAR 


316 


w 


TOTAL AREA OF WATER USER ASSOCIATION:-876 .00HA , 


- 


319 


INCLUDED VILLAGES : 
KINI,MHALSAPUR ,MAHAGAON ,DIWASHI(BK ), PALAJ 


321 


KINI 


Village : 


6 


0 . 10 


487 


347 


1 .02 


24 


305 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ ७८३ 
Village : KINI 

Village : 

KINI 
Out Let No . 1 Out Let No .2 

Out Let No . 4 
Sy.No ./Gut.No Area (ha .) Sy.No . /Gut.No Area (ha .) 

Sy.No. /Gut.No | Area (ha .) 
0 .21 

343 0 . 90 

457 
0 .07 

344 0 . 92 

485 

1 . 00 
0 .08 

345 0 . 09 

486 

0 . 99 
0 . 19 

346 1 . 30 

0 . 90 
0 . 22 

1 . 00 

488 

0 . 99 
11 0 .44 

0 . 15 

489 

1 .01 
TOTAL 37 .67 

0 . 05 

490 

1 .90 
0 . 16 

491 

1 .02 
Village : KINI 

0 .52 

492 
Out Let No. 2 

0 . 10 

493 

0 . 98 
Sy .No./Gut.No | Area (ha.) 

25 0 . 10 

494 

2 . 30 
1 .07 . 

1074 0 .50 

495 

1 .08 
306 0 . 91 TOTAL 26 .79 

496 

0 .53 
307 1 .80 

497 

0 . 71 
321 1 . 80 Village : KINI 

498 

0 .41 
322 2 .80 Out Let No . 3 

499 

1 . 30 
323 0 .04 Sy. No ./Gut.No Area (ha. ) 

500 

1 . 20 
324 0 . 38 

348 1 .60 

501 

1 . 00 
325 1 .62 

349 1. 00 

574 

0 . 56 
326 1 .61 

350 1 . 29 

575 

0 .84 
327 0 . 28 

445 2 . 00 

576 

0 . 25 
328 0 .30 

446 2 . 30 

577 

0 . 19 
329 1 . 00 

447 2 .00 

578 

1 . 02 
330 1 . 30 

448 4 .80 

579 

1 . 10 
331 0 .70 449 

580 

1 .55 
332 2 . 31 

450 1 .20 

581 

0 . 29 
333 0 . 32 

TOTAL 17 . 89 

583 

0 . 39 
334 0 . 33 

584 

0 . 11 
335 0 . 24 

585 

0 . 29 
336 0 .23 

586 

0 . 05 
337 0 . 22 

587 

0 . 19 
338 0 . 22 

588 

0 . 27 
339 0 .50 

589 

0 . 33 
340 0 .47 

590 

0 .05 
341 0 . 02 

591 

0 . 28 
342 0 .53 

592 

0 .60 


1 .70 . 


- Kini 


Kini 
31 . HTI 9 - 903 


596 


715 


643 


७८४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
Village : KINI 

Village : KINI 

Village : 

KINI 
Out Let No. 4 Out Let No . 4 

Out Let No.4 
Sy.No./Gut. No Area (ha . ) 

Sy.No. /Gut.No Area (ha .) Sy. No ./Gut.No Area (ha.) 
593 0 .60 

706 0 . 92 

1071 

0 . 23 
594 0 .40 

707 0 .41 

1073 

0 . 34 
595 0 . 95 

708 0 . 13 

1066 

0 . 20 
0 .84 

709 0 . 10 

1067 

0 . 11 
597 0 . 20 

710 0 . 06 

1068 

0 . 10 
598 0 . 25 

711 0 .03 

1069 

0 .21 
599 0 . 25 

712 0 .09 

TOTAL 

47. 38 
600 0 . 25 

713 

0 . 26 
609 2 . 30 

714 0 . 10 Village : 

KINI 
610 2 . 10 

0 . 15 

Out Let No .5 
611 0 .60 

716 0 . 12 

Sy.No./Gut.No Area (ha. ) 
612 0 . 32 

717 0 . 14 . 

614 

1 .60 
613 0 . 34 

718 0 . 40 

0 .50 
673 0 .80 

719 0 .24 

652 

0 .79 
674 0 . 32 

720 0 . 19 

653 

1 . 50 
675 0 . 05 

721 0 . 25 

656 

0 . 98 
676 0 . 20 

722 0 . 17 

657 

3 . 50 
677 0 . 08 

723 0 .03 

658 

1 .50 
678 0 . 07 

724 0 .04 

659 

0 . 47 
679 0 . 04 

725 0 .02 

660 

0 .43 
680 0 . 15 

726 0 . 02 

661 

0 . 35 
681 0 . 01 

727 0 . 10 

662 

0 . 55 
682 0 .01 

728 0 . 02 

663 

0 .53 
683 0 . 02 

729 0 .02 

664 

0 . 35 
684 0 . 06 

730 0 .08 

665 

0 . 36 
685 0 .09 

731 0 .04 

666 

0 .02 
696 0 .05 

0 .04 

667 

0 . 09 
697 0 . 12 

733 0 . 36 

668 

0 . 05 
698 0 .05 0 . 37 

0 . 56 
699 0 .07 

735 0 .01 

670 

0 .56 
700 0 .09 

736 0 .09 

671 

0 .54 
701 0 . 11 

0 .07 

672 

0 .53 
702 0 .54 

27 0 .23 

756 

0 . 04 
703 0 . 30 

0 . 23 

757 

0 .73 
704 0 .57 1070 

758 

0 . 15 
705 0 . 39 

759 

0 . 36 


732 


734 


669 


737 


28 


0 . 27 


762 


0 . 24 


858 


860 


773 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ 064 
Village : KINI Village : KINI 

Village : 

KINI 
Out Let No. 5 Out Let No .6 

Out Let No .6 
Sy .No./Gut.No Area (ha .) Sy .No . /Gut.No Area (ha .) 

Sy .No./Gut.No Area (ha .) 
760 0 . 08 

636 1 . 50 . 

836 

0 . 77 
761 0 .08 

637 1.60 

837 

0 . 25 
0 .21 

638 1 .60 

838 

0 . 15 
763 0 . 16 

639 1 . 55 

839 

0 . 90 
764 0 . 16 

640 1 . 90 

841 

0 . 45 
765 0 . 16 

641 1.00 

842 
766 0 . 12 

642 1 .04 

843 

0 .60 
767 0 . 12 

643 3 . 50 

844 

2 . 80 
768 0 . 07 

644 1 . 29 

845 

0 . 10 
769 0 . 38 

645 1 . 48 

1 . 90 
770 0 . 05 

646 2 . 80 

859 

2 . 10 
771 0 . 17 

647 1. 00 

1. 20 
772 0 .07 

648 1 . 20 

861 

1. 45 
0 . 04 

649 0 .89 

862 

0 . 18 
774 0 . 03 

650 1 . 50 

863 

1. 48 
775 0 .03 

1 . 30 

864 

1 . 50 
0 . 04 

654 1 . 00 

865 

1 . 90 
738 2 . 80 

655 1 .60 

866 

3 .50 
743 0 .03 

803 0 .20 

887 

1 .60 
744 0 .09 

804 0 . 25 

888 

4 .33 
745 0 .07 

805 0 . 05 

889 

1 . 90 
746 0 . 12 

806 0 . 10 

TOTAL 

60 . 12 
747 0 . 26 

807 

0 . 16 
748 0 .44 

808 

0 .02 
749 0 .06 

809 

0 . 06 
750 0 . 56 

810 

0 .02 
751 0 . 33 

811 

0 . 14 
752 0 . 08 

812 

0 . 10 
0 . 06 

813 

0 .07 
0 . 06 

814 

0 .93 
755 0 . 38 

815 

0 . 19 
TOTAL 24 . 35 

816 

0 . 17 
833 

0 .51 
834 

0 . 04 
835 

0 .06 


651 


776 


. 


. . 


753 
754 


Kini 


Kini 


MAL 


868 


74 


AM 


105 


1. 94 


84 


874 


UCĘ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
Village : KINI 

MHALSAPUR 
Village : 

MHALSAPUR 

Village : 
Out Let No. 7 Out Let No. 8 

Out Let No . 9 
Sy .No ./Gut.No Area (ha.) 

Sy .No./Gut.No Area (ha .) Sy .No . /Gut.No Area (ha .) 
625 1.00 

100 2 . 40 

108 

1. 80 
635 4 . 30 

101 0 . 35 

109 

8 .00 
867 2 .80 

102 0 .83 

68 

1. 38 
2 . 88 

103 1 .05 

69 

1. 34 
869 2 . 77 

104 0 . 25 

2 . 93 
870 2 .00 

1 . 50 
871 2 .80 

106 1.40 

1.71 
872 0 . 24 

109 4 . 76 

3 .75 
873 1 . 90 DIWSHI (Bk .) 

85 

6 . 28 
1. 85 

138 4 .00 

92 

2 . 12 
875 2 . 10 

139 3 .01 

93 

1 . 37 
876 3 .69 

140 0 .70 

0 .67 
877 0 . 10 

141 1 .03 

98 

3 .65 
878 1 . 20 

142 2 .83 

99 

2 . 42 
879 0 .67 143 . 15 . 00 

DIWSHI (Bk .) 
880 4 .09 

144 . 1 . 50 

45 

0 .50 
881 2 . 10 

145 1.60 

46 

0 . 32 
882 2 .20 

146 1 . 99 

47 

0 .56 
883 2 . 50 

147 1. 22 

0 . 25 
884 3 . 15 

148 0 . 90 

1. 20 
885 2 .80 

149 2 . 88 

2 .00 
629 0 . 30 

150 0 . 94 

51 

1.45 
630 1 . 80 

151 0 . 80 

0 . 73 
631 2 . 46 

152 4 . 80 

53 

1 . 20 
633 2 . 10 

153 1.63 

54 

2 . 00 
TOTAL 53 .80 

TOTAL 57 . 37 

55 

0 . 88 
2 . 00 


97 


mu 


48 


49 
50 


52 


56 


57 


0 . 30 


65 


1 . 80 


67 


68 


70 


0 . 75 
2 .00 
2 . 30 
2 . 30 
1.60 
1. 05 
1 .85 


71 


72 


73 


MANN 


108 


75 


76 


77 


113 


78 
79 


80 


81 


119 


85 


145 


87 
88 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ 

ACO 
Village : MHALSAPUR 

Village : MHALSAPUR 

Village : 

MAHAGAON 
Out Let No . 9 . Out Let No . 9 

Out Let No . 9 
Sy.No ./Gut. No Area (ha .) Sy.No. /Gut.No | Area (ha. ) 

Sy .No./Gut.No Area (ha .) 
74 1 .65 

110 0 .60 

0 . 95 
3 . 05 

111 0 . 30 

109 

0 . 98 
1 . 98 

112 0 . 20 

110 

1 . 90 
1 . 32 

1 .50 

111 

1 .59 
1. 00 

114 2 . 30 

112 

1: 64 
1. 32 

115 1 . 00 

113 

1 .88 
2 . 65 

116 0 .50 

114 

1 . 80 
1 . 30 

117 0 .50 

115 

1 . 98 
0 . 74 

118 1 . 32 

116 

1 . 98 
0 . 75 

0 .28 

143 

1.65 
84 3 .80 

120 0 .61 

144 

1 . 85 
1 . 20 

121 21. 00 

1 . 45 
86 2 . 42 122 : 0 .84 

146 

1 . 35 
2 . 10 

123 0 .42 

149 

1 . 87 
1 . 82 

124 0 . 39 

TOTAL 208 .31 
89 0 .95 

125 

0 . 33 
90 0 . 40 

126 

2 . 00 
1 . 32 

127 

1.60 
92 1. 90 

128 

2 . 32 
2 . 32 

129 

1. 98 
2 .60 

130 

0 .67 
2 .00 

0 . 58 
0 . 98 

132 

1 . 82 
2 . 19 

133 

1 . 80 
2 .65 

134 
99 0 . 90 

135 

1.65 
100 1 .58 

136 

1 .65 
101 0 .60 

137 

1 .62 
102 0 . 47 

MAHAGAON 
103 1.65 

101 

0 . 93 
1 . 32 

102 

1. 15 
105 1 . 85 

103 

1 .58 
106 2 . 32 

104 

1 . 08 
1 . 95 

105 

1 .50 
108 0 . 73 

106 

1. 98 
109 0 . 50 

107 

0 . 96 


91 


93 


94 


131 


95 
96 


97 
98 


1 .80 


104 


107 


93 


152 


59 


67 


162 


63 


164 


OCC 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
Village : MAHAGAON 

Village : MAHAGAON 

Village : 

MAHAGAON 
Out Let No . 10 Out Let No . 10 

Out Let No . 10 
Sy.No./Gut.No | Area ( ha .) Sy .No. /Gut.No Area ( ha .) 

Sy.No./Gut.No Area (ha .) 
0 . 02 

92 1 . 10 

148 

1 . 98 
0 .01 

1 .89 

150 

1 .60 
0 .02 

94 1.62 

151 

1.60 
0 .42 

95 0 .60 

0 .46 
0 . 37 

96 1 . 20 

153 

0 . 42 
0 .64 

1 . 20 

154 

0 .48 
0 . 93 

98 0 .80 

155 

0 .60 
0 . 42 

99 0 . 30 

156 

1. 60 
0 .56 

100 0 . 98 

157 

0 . 98 
0 . 11 

117 1 .68 

158 

0 . 96 
55 0 . 05 

118 1 . 72 

159 

0 .89 
0 .89 

119 0 . 86 

160 

0 .80 
60 0 .89 

120 0 . 98 

161 

0 .68 
0 . 40 

121 0 . 98 

0 .62 
62 0 . 38 

122 0 . 98 

163 

0 . 47 
0 . 38 

123 0 .82 

0 .53 
64 0 . 85 

1. 16 

165 

0 . 72 
1. 10 

125 1. 20 

166 

1 . 98 
66 0 . 90 

126 1 . 20 

167 

3 .60 
1. 10 

127 1 .00 

168 

3 .60 
68 1 . 10 

128 0 .40 

169 

2 .89 
1. 90 

129 0 . 60 

170 

0 .80 
1. 90 

130 0 . 02 

171 

2 . 20 
1 . 30 

131 0 .72 

172 

1 . 38 
72 1 .09 

132 0 . 20 

173 

1 . 38 
1 . 00 

133 0 . 18 

174 

1 .68 
1. 10 

134 0 .68 

MHALSAPUR 
1 . 20 

135 

0 . 80 
1. 40 

136 0 .40 

61 

3 . 20 
1. 40 

137 0 . 98 

1 .00 
1.89 

138 2 .01 

63 

0 . 80 
0 . 30 

139 1 . 32 

0 .62 
0 . 30 

140 0 .68 

5 . 17 
89 0 . 30 141 

66 

5 .40 
90 0 . 70 

142 2 .02 

4 .60 
4 .00 147 

70 

2 . 90 


124 


65 


67 


69 


70 
71 


60 


0 . 80 


84 


85 


62 


86 


87 


64 


65 


0 .62 


67 


1 .80 


52 


55 


1 . 11 


81 


1.82 


122 


86 
87 
88 


3 .65 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ . ७८९ 
Village : MAHAGAON 

Village : MHALSAPUR 

Village : 

PALAJ 
. Out Let No . 10 

Out Let No . 11 

Out Let No . 12 
Sy.No./Gut.No ! Area (ha.) . Sy.No./Gut.No Area (ha .) 

Sy. No. /Gut.No Area (ha .) 
71 1 .40 

51 4 . 95 

166 

2 . 10 
0 . 98 

3 . 72 

167 

0 . 08 
2 . 10 

0 .55 

168 

0 . 72 
1 . 80 

7. 98 

169 

0 . 38 
1 . 90 

4 . 25 

170 

0 .61 
2 . 14 

6 .01 

171 
2 .80 

57 6 .50 

172 

0 . 12 
2 .88 : 1 

173 

1 . 17 
82 1 .57 

120 4 .66 

174 

0 . 10 
83 1.62 

121 2 . 20 

175 

0 .61 
1.80 

4 . 94 

176 

0 . 10 
1.60 

123 3 .43 

177 

0 .71 
1 . 00 124 

178 

0 . 28 
0 .62 

125 7 .68 

179 

0 .62 
1 . 00 

126 2 . 07 

180 

0 . 11 
0 .89 

3 .81 

181 

0 . 15 
94 1. 2 

128 0 .50 

182 

0 . 14 
1 . 20 

129 1. 46 

183 

0 . 08 
110 0 .80 

130 2.92 

0 .51 
111 0 .68 

131 1 .67 

185 

0 . 30 
112 0 . 30 

132 0 . 76 

186 

0 . 16 
TOTAL 156 .69 

133 11.49 

187 

0 . 15 
134 0 .61 

188 

0 . 12 
TOTAL 87 .63 

189 

0 . 28 
190 

0 . 23 
191 

0 . 24 
192 

1. 12 
193 

0 . 40 
194 

0 .45 
195 

0 .58 
197 

1 .05 

2 . 49 
199 

1. 49 
200 

0 . 46 

0 .51 
202 

0 . 38 


127 


95 


184 


198 


201 


७९० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


4 .50 


316 


0 . 58 


278 


320 


Village : 

PALAJ 
Out Let No. 13 
Sy.No./Gut. No Area (ha.) 

0 . 34 
317 

0 .62 
318 

0 . 38 
319 

0 .89 

0 . 36 
321 

0 . 20 
322 

0 . 20 
323 

0 .58 
324 

0 .21 
325 

0 .62 
326 

0 .40 
327 

0 . 20 
TOTAL 

33 . 33 


208 


Village : 

PALAJ 
Out Let No . 12 
Sy.No . /Gut.No Area (ha .) 
203 

0 . 35 
204 

1 .54 
205 

2 . 26 
206 

0 .65 
207 

0 . 15 

0 .54 
209 

4 . 95 
210 

0 .03 
211 

0 .57 
212 

0 . 21 
213 

0 .41 
214 

0 . 39 
215 

0 . 39 
216 

2 . 17 
217 

0 . 57 
218 

0 .54 
219 

0 .53 
220 

1. 65 
221 

1.04 
222 

0 . 50 

2 .41 
224 

2 . 05 
225 

2 .07 
226 

2 .47 
227 

2 . 19 
228 
229 

0 . 10 
230 

1 . 00 
231 

1 .09 
232 

2 . 07 
233 

2 .00 
234 

0 .22 
TOTAL 

64 . 47 


Village : 

PALAJ 
Out Let No. 13 
Sy .No. /Gut.No Area (ha .) 

275 
276 

1 . 20 
277 

0 .84 
279 

0 .70 
280 

0 . 26 
281 

0 . 85 
282 

1 . 20 
283 

0 . 20 
0 . 10 
0 .02 
0 . 20 . 
0 .02 
0 .03 
0 .60 

0 .60 
303 

6 .50 
304 

3 . 45 
305 

1 .52 
306 

0 .82 
307 

0 .67 
308 

0 .89 
309 

1 . 17 
310 

0 . 39 
311 

0 . 29 
312 

0 . 07 
313 

0 .08 . 
314 

0 . 32 
315 

0 . 26 


223 


7 .45 


Executive Engineer 
Nanded Irrigation Division , 

Nanded 


७९१ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ 

२७० 
जा .क्र . उपनि / प्रशा/ ओम अपार्टमेंट /नोंद/ १४ 

का र्या ल य 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था ता . बीड 

. दिनांक :- १२ / ०५/ २०१४ 
अधिसूचना 
___ अधिसूचित करण्यात येते की , ओम अपार्टमेंट गृहनिर्माण संस्था मर्या. बीड ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ ( १ ) सन १९६१ चा 
नियम क्र . ( २४) अन्वये, नोंदणी क्रमांक बीएचआर / बीएचआर/ एचएसजी/ ४३६/ २०१४ 
दि. १२/ ०५/ २०१४ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० च्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ च्या 
नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
सहभाडेकरू मालकी हक्क गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 


उपनिबंधक . 
सहकारी संस्था ता . बीड 


. १० 


कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१२ रोजी कार्यालयीन 

वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांज कडून 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . आर. पवार हे दिवाणी 
पहा - १ . श्रा . एस. आर . पवार दिवाणा न्यायाधाश, क . स्तर , लाहारा न्यायाधीश क स्तर व न्यायदंडाधिकारी नोट 
यांचे पत्र जा . कं . ७८ /१२. दिनांक २७ जानेवारी , २०१२ अन्वये प्राप्त 

पहातील . 
झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

जर श्री .एस . आर. पवार , हे सदरी रजवर गेले नसते तर ते 
आदेश 

दिवाणी नयायाधीश , क . स्तर , व न्यायदडाधिकारी , प्र . वर्ग, लोहारा 
जा . क्र . काव्यवि / (प्रशा) / १३०२/ २०१२ . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , म्हणन कार्यरत राहिले असते . 
उस्मानाबाद हे खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमीत करितात 

( दोन ) 
श्री . एस . आर . पवार , दिवाणी न्ययायाधीश, क. स्तर, व 

श्री . एस . आर . पवार , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , लोहारा यांची दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१२ ते 

न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, लोहारा यांच्या सदरील रजेच्या/ सुट्टीच्या 
१० फेब्रुवारी , २०१२ या ( ५ ) पाच दिवसाची आजत रजा महाराष्ट्र कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . ज . ज . मोहिते, सह 
नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम - ५४ नुसार (रजमागाल दिवाणी न्यायाधीश क स्तर उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१२ आणि रजेपुढील दिनांक ११ व १२ फेब्रुवारी 

शशिकांत अ . कुलकर्णी, 
२०१२ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह दिनांक ११ फेब्रुवारी 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 
२०१२ रोजी होणा- या न्यायीक अधिका- याच्या कार्यशाळेस हजर राहण्याच्या 

उस्मानाबाद, ३ फेब्रुवारी , २०१२ . 
अटीवर मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०१२ रोजीः । 


औ . भाग १ - १०४ 


MPA 


७९२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, यांजेकडून 

___ पोलीस आयुक्त यांजकडून 
वाचा -पोलीस अधिक्षक , जालना यांचा प्रस्ताव पत्र जा . क्र . जिविशा/ . मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
जा / 37 (1)3/ 2012 - 647 दि . १० फेब्रुवारी २०१२ . 

१२ . खालील आदेश 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) . . . जा . क्र . ११८१/ जिविशा/ २०१२ पोलीस अधीक्षक कार्यालय, हिंगोली 
११ आदेश 

दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१२ रोजी हिंदू धर्मीयांचा शिवजयंती उत्सव व 
क्रमांक जा . क्र . २०१२ / आरबी- डेस्क - १ / पोल -१ / कावी १८९ . - . . दिनांक २० फेब्रुवारी २०१२ रोजी महाशिवरात्री उत्सव साजरा करण्यात 
ज्या अर्थी,माझ्या असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , जालना 

येणार आहे. सदर शिजयंती उत्सव निमित्य मिरवणुका काढण्यात येतात , 
जिल्हयात जिल्हा परिषद/पंचायत समीती सार्वत्रीक निवडणुक २०१२ 

तसेच महाशिवरात्री निमित्ते . पो . स्टे औढां ना . प्रॉपर येथे दिनांक १७ 
ची मतमोजणी दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी ०८ तालुक्याच्या ठिकाणी 

___ फेब्रुवारी २०१२ ते २४ फेब्रुवारी २०१२ पावेतो मोठया प्रमाणत यात्रा 
होणार आहे त्यामुळे विजयी उमेदवार मिरवणुका काढण्याची शक्यता , भरणार आहे . तसेच दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१२ ते २८ मार्च २०१२ या 
आहे . दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१२ रोजीचे व्हॅलेंटाईन दिनास विविध कालावधीत उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा ( १२ वी ) व दिनांक १ 
हिंदुत्ववादी संघटनेचा विरोध आहे . दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१२ रोजी मार्च २०१२ ते दिनांक २८ मार्च २०१२ या कालावधीत माध्यमिक शालांत 
शिवजयंती साजरी होणार आहे त्या निमीत्ताने जिह्यात विविध ठिकाणी प्रमाण पत्र परीक्षा (१० वी ) परीक्षा होणार आहे. दरम्यान दिनांक ७ मार्च 
मिरवणुका काढण्यात येणार आहे . दिनांक २० फेब्रुवारी रोजी २०१२ रोजी होळी, दिनांक ८ मार्च २०१२ रोजी धुळवंडी सण व दिनांक 
जिल्हायात सर्वत्र महाशिवरात्र उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे , 

१० मार्च २०१२ रोजी शिवजयंती उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे . 
सदर वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . सदर शिवजयंती उत्सव निमित्य ब -याच ठिकाणी मिरवणुक काढण्यात 

त्या पार्श्वभुमी वर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व जिल्हायात येतात . सदर महाशिवरात्री उत्सव , शिवजयंती उत्सव व होळी/ धुळवंडी 
कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना जिल्ह्यात मुंबई पोलीस सण तसेच दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१२ ते दिनांक २८ मार्च २०१२ या 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३) लागू करणे आवश्यक आहे . कालावधीत उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा (१२ वी ) व दिनांक १ 

त्या अर्थी मी , वामन कदम, अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना मुंबई मार्च २०१२ ते दिनांक २८ मार्च २०१२ या कालावधीत माध्यमिक शालात 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये अधिकाराचा वापर . प्रमाणपत्र परीक्षा ( १० वी ) परीक्षा काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
करुन याव्दारे खालील निर्देश देत आहे . 

निर्माण होवू नये म्हणून हिंगोलीजिल्हयात शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी 
शासकीय कर्तव्य पार पाडण्या - या कर्मचा- याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही . मी सुधीर दाभाडे पोलीस अधीक्षक , हिंगोली मला प्राप्त कलम ३६ मुंबई 
व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या आसपास , 

पोलीस कायदा व इतर अधिकारान्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारा नुसार 
१. शस्त्रे , लाठया , सोटे , बंदुके , तलवारी, भाले, चाकू व इतर खालील प्रमाणे आदेश करीत आहे . 
शरीरास इजा अथवा अपाय करणा- या वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 

__ दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१२ ते १३ एप्रिल २०१२ पावेतो जिल्हयात 
२. तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी घातक - 

सर्व ठाणे स्वाधीन अंमलदार किंवा वरीष्ठ अधिकारी यांना मुंबई पोलीस 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 

कायदा कलम ३६ मध्ये पोट कलम अ ते फ प्रमाणे खालील बाबतीत 
३. दगड किंवा इतर उपकरणेकिंवा ( Means of Couusting ) 

लेखी किंवा तोंडी आदेश आपआपले हद्दीत देण्याचे अधिकार राहतील . 
प्रवर्तक शस्त्रे गोळा करून ठेवणार नाही . किंवा जवळ बाळगणार नाही 
४ . व्यक्तीच्या किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने 

- १ ) रस्त्याने व रस्त्यावरून चालणा- या लोकांनी किंवा जमावाने . 
असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही .वाद्य वाजविणारे नाही, गाणे म्हणणार 

___ कोणत्या दिशेने , रितीने चालावे, कोणत्या रितीने वागावे ते फर्मविण्यासाठी . 
नाही . 

२ ) कोणत्या ठिकाणी सभा घ्यावी, कोणत्या मार्गाने आणि वेळी जावे 
५. व्यक्तीचेकिंवा शवाचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार . अगर जावू नयेहे ठरविण्यासाठी.. 

३ ) सार्वजनिक रस्त्यावर गर्दी होणार असेल तर किंवा अडथळा 
६ . आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 

होण्याचा संभव असेल अशा सर्व बाबतीत अडथळा न होवू देण्यासाठी . 
सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे , निशाणी, घोषणा पत्रे ४) सर्व रस्त्यावर व रस्त्यामध्ये , जत्रा देवळे, आणि इतर सार्वजनिक । 
किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 

स्थळी सुव्यवस्था राखणे. 
हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१२ चे ०६ .०० । । 

५ ) कोणत्याही रसत्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ 
वाजेपासून ते दिनांक २७ फेब्रुवारी चे २४.०० वाजेजर्यंत अंमलात 

वाद्य वाजविण्याचेकिंवा गाणे गाण्याचे, किंवा ढोल ताशे व इतर वाद्य 
राहील . 

वाजविण्याचे आणि शिंगे व इतर कर्णकर्कश वाद्य वाजविण्याचेविनियमन 
__ हा आदेश आज दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१२ रोजी माझ्या सही - 

करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे . 
शिक्यानिशी देण्यात आला आहे . 

वामन कदम 

६ ) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 
जालना, १२ फेब्रुवारी , २०१२. अपर जिल्हादंडाधिकारी जालना . . . 

___ सार्वजनिक करमणुकीचेठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्याचे विनियमन 


नाही. 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ 

७९३ 
करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे . 

वाजे पावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) ( ३) चे आदेश निर्गमीत , 
७) सक्षम अधिका- याने या कायद्याची कलम ३३, ३५ , ३७ ते ४० , 

करणे आवश्यक आहे , अशी विनंती केली आहे . 
४२ , ४३ व ४५ अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधीन असलेले व त्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी 
त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देण . 

आदेश काढणे आवश्यक आहे. म्हणून मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 

कलम ३७ ( १ ) ( ३) अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करुन 
मी असा आदेश देतो की , कोणत्याही इसमाने सदर आदेश लागु 

मी प्रदीप कुलकर्णी, अप्पर जिल्हादंडाधिकरी हिंगोली या आदेशाव्दारे 
असेपर्यंत हिंगोली जिल्हयात जाहीर सभा , पदयात्रा, इत्यादी कार्यक्रमासंबंधी 

खालील प्रमाणेनिर्देश देत आहे . 
पोलीस अधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरीष्ठ अधिका-याकडून तारीख , 

१ . शासकिय कर्तव्य पार पाडणा- या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही सार्वजनिक 
वेळ, सभेची जागा व मिरवणुकीचा मार्ग, त्यात दिल्या जाणा- या घोषणा 

ठिकाणी किंवा त्यांच्या जवळ शस्त्र , काठी , तलवारी,बंदुका बाळगणार नाही . 
निश्चित केल्याशिवाय आयोजीत करु नये , तसेच संबंधीत पोलीस कारी 
यांचे आदेशाचे पालन करावे. जाहीर सभा, मिरवणुका, पदयात्रा, मोर्चा २. लाठया किंवा काठया , शारिरिक ईजा होणेस त्या कारणीभुत 
यात संयोजीत घोषणा सोडून ज्या घोषणेत शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा ठरतील , सहज हाताळता येतील अशा वस्तु जवळ बाळगणार नाहीत . 
होवू शकेल अशा घोषणा देवू नयेत . सदरचा आदेश लग्नाच्या वरातीस , ३. कोणतेही क्षारक पदार्थ, स्फोटक द्रव्य जवळ बाळगणार नाहीत . 
प्रेतयात्रा व धार्मिक कार्यक्रमास लागु नाहीत. कोणत्याही आदेशाचे उल्लघंन ४ . दगड , क्षेपणीक उपकरणे , विटंबणात्मक नकला किंवा सर्व 
केल्यास तो मुंबई पोलीस कायदा कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस पात्र प्रवर्तक द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत , किंवा जवळ बाळगणार 
राहील . सदरचा आदेश संपूर्ण हिंगोली जिल्हयात दिनांक १७ फेब्रुवारी नाहीत . 
२०१२ चे ०० .०० वाजेपासून ते १३ एप्रिल २०१२ चे २४ . ०० वाजेपावेतो 

५ . आवेशी भांडणे , अंगविक्षेप , विटंबणात्मक नकला करणार 
लागु राहील . 

नाहीत . सभ्यता नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा अराजकता माजेल 
हा आदेश माझे सहीनिशी व शिक्यानिशी आज दिनांक फेब्रुवारी . अशी चिन्हे , निशाणी, घोषणा फलक किंवा अशी कोणतीही वस्तु जवळ 
२०१२ रोजी दिला आहे . 

बाळगणार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत . 
सुधीर दाभाडे , 

६ . व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजुन दुखावतील या 
पोलीस अधीक्षक , हिंगोली 

उदेशाने वादय वाजविणार नाहीत किंवा जाहीरपणे असभ्य वर्तन करणार 
हिंगोली, १२ फेब्रुवारी २०१२ . 

नाहीत . 

७. जिल्हायात पाच किंवा अधिक व्यक्तल रस्त्यावर जमण्यास सक्त 
१३ 

मनाई करीत आहे . कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा ईतर 
पोलीस आयुक्त यांजकडून 

कोणतेही शासकिय कर्मचारी, विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम यात्रा 
वाचा- पोलीस अधिक्षक हिंगोली यांचे पत्रक जा . क्र . ११९६ / जिविशा/ . व त्याच प्रमाणे इतर कार्यक्रम ज्यांना सक्षम अधिकारी याने विशेषरित्या 
___ का . व . सु ./ २०१२ दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१२ . 

परवानगी दिलेल्या अशा कार्यक्रमास लागु होणार नाही . विशेषरित्या 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३) परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक हिंगोली यांना किंवा त्यांनी 
आदेश 

प्राधिकृत केलेल्या पोलीस अधिकारी यांना राहतील हे आदेश मी हिंगोली 
जा . क्र . २०१२/ अ - पोल / कावी दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१२ 

जिल्हयाच्या हद्दीपावेतो लागु करीत आहे . 
ज्याअर्थी, संदर्भीय पत्रकान्वये पोलीस अधिक्षक , हिंगोली यांनी कळविले 

. . . मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे आदेश 
आहे की ,हिंगोली जिल्हयात दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी मतमोजणी 

दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१२ रोजीचे ०६ .०० वाजलेपासुन ते दिनांक २ 
होणार असून दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१२ रोजी हिंदु धर्मीयांच्या वतीने 

मार्च २०१२ रोजीचे २४. ०० वाजेपर्यंत लागु करीत आहे . 
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंती निमित्य मिरवणुक काढण्यात हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागु असल्यामुळे याची प्रसिध्दी 
येणार आहेत . दिनांक २० फेब्रुवारी २०१२ राजी सर्वत्र महाशिवरात्री 

दवडीव्दारे , ध्वनीक्षेपणाव्दारे तसेच इतर सर्वप्रसिध्दी माध्यमाव्दारे पोलीस 
उत्सव साजरा करण्यात येणार असुन त्या निमित्य पोलीस स्टेशन औंढा अधिकारी यांनी करावी. 
( ना ) येथे दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१२ ते २४ फेब्रुवारी २०१२ पावेतो सदरील आदेश दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१२ रोजी माझ्या सही व 
मोठया प्रमाणात यात्रा भरणार आहे व दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१२ पासुन शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 
हिंगोली जिल्हयात उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परिक्षा सुरुवात 

( स्वाक्षरीत ) 
होणार आहे . सदर काळात अचानक उदभवणारी कायदा व सुव्यवस्थेची 

. अपर जिल्हादंडाधिकारी, हिंगोली . 
परिस्थिती हाताळण्यासाठी संपुर्ण हिंगोली जिल्हयात दिनाक १५ फेब्रुवारी 
२०१२ रोजीचे ०६. ०० वाजले पासुन ते २ मार्च २०१२ रोजीचे २४.०० हिंगोली , १६ फेब्रुवारी , २०१२ . 


१६ 


७९४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
१४ 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१२ व ४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

फेब्रुवारी २०१२ या ( २ ) दिवसाची अर्जित रजा रजेच्या पुढे दिनांक ५ 

फेब्रुवारी २०१२ २०१२ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १/ २०१२, दिनांक २ 

मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २ फेब्रुवारी २०२ रोजीचे 
फेब्रुवारी, २०१२ . 

कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१२ रोजीचे कार्यालयीन 
२) श्री . आर . डी . डांगे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
स्तर , अहमदपूर यांची दिनांक २ फेब्रुवारी, २०१२ . ते ४ फेब्रुवारी २०११ श्री . डी . एस . हातरोटे , हे रजेवरुन परत आल्या नंतर त्यांना 
पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा व सुट्टीचा लाभ मंजूर करणेबाबतचा त्यांचे पुर्वीच्या पदावर नेमण्यात येईल . 
विनंती अर्ज . 

श्री . डी . एस . हातरोटे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
३) सहा. अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर 

नियुक्ती जिल्हा न्यायाधीश -३ सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, लातूर या 

पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू राहील . 
यांची रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

श्री . डी . एस . हातरोटे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
कार्यालयीन आदेश 

न्यायालयाचा कार्याभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २ जानेवारी , 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा )/ ४९२/ २०११ प्रमुख जिल्हा व सत्र २०१२ च्या संदर्भय आदेशाप्रमाणे राहील . 
न्यायाधीश, लातूर हे श्री . आर . डी. डांगे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

कि . पु. जोशी, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अहमदपूर यांची दिनांक 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 
२ फेब्रुवारी , २०१२ ते ४ फेब्रुवारी २०१२ या ( ३ ) दिवसाची अर्जित रजा 

लातूर , २ फेब्रुवारी, २०१२. 
रेजेच्या पुढे दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०१२ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १ फेब्रुवारी 
२०१२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
परवानगी देण्यात येत आहे . 
श्री . आर डी . डांगे, हे रजेवरुन परत आल्या नंतर त्यांना 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १/ २०१२ , दिनांक २ 
त्यांचे पुर्वीच्या पदावर नेमण्यात येईल . 

जानेवारी, २०१२. 
श्री . आर . डी . डांगे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

२ ) श्रीमती एच . एच . वडणे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम कनिष्ठ स्तर , लातूर यांची दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१२ पर्यंतची ( ३ ) 
वर्ग, अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्तरुपात तशीच पुढे चालू राहील . दिवसाची वैज्ञकिय कारणांवरुन परावर्तीत रजा मंजूर करणे बाबतचा 
. श्री . आर. डी . डांगे , यांचे अनपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे दिनाक ९ फेब्रुवारी, २०१२ . रोजीचा विनती अजे. 
न्यायालयाचा कार्याभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २ जानेवारी , ३) सहाय्यक अधिक्षक , (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , 
२०१२ च्या संदर्भय आदेशाप्रमाणे राहील . 

जिल्हा न्यायालय , लातूर यांची रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
कि . पु . जोशी, 

४ ) अर्जदाराने दाखल केलेले वैज्ञकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 

प्रमाणपत्र . 
लातूर , १ फेब्रुवारी, २०१२ . 

. कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ६३२ / २०१२ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
१५ 

लातूर हे श्रीमती एच . एच . वडणे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , लातूर यांची दिनांक ६ फेब्रुवारी 
पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १/ २०१२ , दिनांक २ 

२०१२ ते ८ फेब्रुवारी २०१२ पर्यंतची ( ३ ) दिवसाची परावर्तीत रजा 
जानेवारी, २०१२ . 

वैद्यकिय कारणांवरुन मंजूर करीत आहेत . 
२) श्री .डी. एस. हातरोटे , जिल्हा न्यायाधीश-४ , लातूर यांचा 
दिनांक ३ फेब्रुवारी , २०१२ . व ४ फेब्रुवारी २०१२ या ( ०२) दिवसाची श्रीमती एच . एच . वडणे, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
३) सहा. अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर 

श्रीमती एच . एच. वडणे , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
यांची रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

नियुक्ती ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
आदेश 

प्रथम वर्ग, लातूर पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू राहील . 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/५१३/ २०१२ प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , लातूर हे श्री . डी . एस . हातरोटे , जिल्हा न्यायाधीश- ४ व 


0१७ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ 

७९५ 
श्रीमती एच . एच . वडणे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे वर्ग, निलंगा यांची दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१२ ते १५ फेब्रुवारी २०१२ 
न्यायालयाचा कार्याभार जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १ / २०१२, पर्यंतची ( ३ ) दिवसाची अर्जित रजा रजेच्या गागे दिनांक १२ फेब्रुवारी 
दिनांक २ जानेवारी, २०१२ प्रमाणे राहील . 

२०१२ रोजी रविवार निमित्त सुट्टी असल्यामुळे या सुट्टीचे लाभासह 
कि . पु . जोशी , 

मंजूर करण्यात येते. तसेच त्यांना दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१२ रोजीचे 

संध्याकाळ पासून ते दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१२ रोजीचे कार्यालयीन 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 

वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत 
लातूर , १० फेब्रुवारी , २०१२ . 

येत आहे . 

कु . आर . सी . पाटील , ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 

त्याचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

कु . आर. सी . पाटील , ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ५९७ / २०१२ , दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१२ . 

नियुक्ती सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
२) श्रीमती एच . एच . वडणे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

वर्ग, निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू राहील . 
कनिष्ठ स्तर , लातूर यांचे मंजूर अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचे पत्र कु . आर. सी . पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
क्रमांक ६६२ / २०१२, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१२ . 

न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १ / २०१२, दिनांक 
आदेश 

२ जानेवारी २०१२ प्रमाणे राहील . 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ६३३ /२०१२ प्रमुख जिल्हा व सत्र 

कि . पु . जोशी, 
न्यायाधीश , लातूर हे खालील प्रमाणे देत आहेत . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 
१ ) श्रीमती एच. एच . वडणे ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
सतर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर यांची जिल्हा न्यायालयाच्या 

लातूर , १३ फेब्रुवारी , २०१२ . 
आदेश क्रमांक ५९७/ २०१२, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१२ नुसार मंजूर 
करण्यांत आलेली दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१२ ते १० फेब्रुवारी २०१२ या 

१९ 
कालावधीची अर्जित रजा रद्द करण्यात येत आहे . 

प्रमुखजिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
२ ) वरील आदेशाची नांद संबंधित न्यायीक अधिका -याचे सेवापुस्तकात पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक१/ २०१२ दिनांक २ 
घेण्यात यावी . 

जानेवारी २०१२ . . 
कि . पु . जोशी, 

२) कु . एस . व्ही . फुलबांधे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 

रेणापूर यांची दिनांक २० जानेवारी २०१२ ते ५ फेब्रुवारी २०१२ पर्यंतची 
लातूर , १० फेब्रुवारी , २०१२ . 

(१७) दिवसाची वैद्यकिय कारणांवरुन परावर्तीत रजा मंजूर करणेबाबतचा 
दिनांक २० जानेवारी २०१२ व ३० जानेवारी २०१२ रोजीचेविनंती अर्ज . 

३) सहाय्यक अधिक्षक , ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , 

लातूर यांचा रजेच्या अनुज्ञेयते बाबतचा अहवाल . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

४ ) अर्जदाराने दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचेप्रमाणपत्र . 
___ पहा : - १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक१/ २०१२ , दिनांक २ 

कार्यालयीन आदेश 
जानेवारी २०१२ . 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ६३६ / २०१२ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
२) कु . आर . सी . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ लातूर हे कु . एस . व्ही . फुलबांधे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
स्तर , निलंगा यांची दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१२ ते १५ फेब्रुवारी २०१२ न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, रेणापूर यांची दिनांक २० जानेवारी २०१२ ते 
रोजीची ( ३ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. . ५ फेब्रुवारी २०१२ पर्यंतची ( १) दिवसाची परावर्तीत रजा वैद्यकिय 

३ ) सहाय्यक अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर कारणांवरुन मंजूर करीत आहेत . 
यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कु . एस . व्ही . फुलबांधे, ह्या रजेवरान परत आल्यानंतर त्यांना 
कार्यालयीन आदेश 

• त्यांचेपुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे कु . आर . सी . पाटील , सह 

कु . एस . व्ही . फुलबांधे, ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
दिवाणी न्यायाधीश, खालील प्रमाणे देत आहेत . 

नियुक्तही दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ६३५ / २०१२. श्रीमती एच . एच . वंडणे 

वर्ग, रेणापूर पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू राहील . 
६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम 


१८ 


७९६ 


___ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
कु . एस . व्ही . फुलबांधे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे २ ) श्री . एस . एम . महाडीक , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १/ २०१२ प्रमाणे अहमदपूर यांची दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१२ ते १८ फेब्रुवारी २०१२ 
राहील . 

पर्यंतची ( १३) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
कि . पु . जोशी, 

३ ) सहाय्यक अधिक्षक , (प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 

यांचा रजेच्या अनुज्ञेयते बाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 
लातूर , १० फेब्रुवारी , २०१२. 

क्रमांक काव्यवि( प्रशा)/ ५७८ / २०१२ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री . एस . एम . महाडीक , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

अहमदपूर यांची दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१२ ते १८ फेब्रुवारी २०१२ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पर्यंतची ( १३) दिवसाची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक ५ फेब्रुवारी 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक१/ २०१२ , दिनांक २ जानेवारी 

२०१२ आणि रजेच्या पुढे दिनांक १९ फेब्रुवारी २०११व २० फेब्रुवारी 

२०१२ रोजी अनुक्रमे रविवार व महाशिवरात्री निमित्त सुट्टया असल्याने 
२०१२ . 

त्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत 
२ ) श्रीमती एच . एच . वडणे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

मुख्यालय सोडयाची परवानगी देण्यात येत आहे . 
स्तर , लातूर यांची दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१२ ते १० फेब्रुवारी 

श्री . एस . एम . महाडीक , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
२०१२ पर्यंतची ( ०५) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 

त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
विनंती अर्ज . 

श्री . एस . एम . महाडीक , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
३ ) सहाय्यक अधिक्षक , (प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , 

नियुक्ती दिवाणी न्यायाधीश ; वरिष्ठ स्तर , अहमदपूर या पदावर 
लातूर यांचा रजेच्या अनुज्ञेयते बाबतचा अहवाल . 

तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू राहील . 
कार्यालयीन आदेश 

__ श्री . एस . एम . महाडीक , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ५९७/ २०१२ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २ जानेवारी २०१२ 
लातूर हे श्रीमती एच . एच . वडणे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवाणी च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे राहील . 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर यांची 

कि . पु . जोशी , 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१२ ते १० फेब्रुवारी २०१२ पर्यंतची ( ५ ) दिवसाची 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 
अर्जित रजा रजेच्या पुढे दिनांक ११ व १२ फेब्रुवारी २०१२ रोजी अनुक्रमे . लातूर , ४ फेब्रुवारी, २०१२ . 
दूसरा शनिवार व रविवार निमित्त सुट्टया असल्यामुळेया सुट्टयांचे लाभासह 
मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडयाची 

२२ 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजकडून 
श्रीमती एच. एच. वडणे ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक१/ २०१२, दिनांक २ 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

। जानेवारी २०१२ . 

२ ) श्री . पी . बी . रेमणे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
। श्रीमती एच. एच . वडणे , ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 

उदगीर यांची दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१२ ते ८ फेब्रुवारी २०१२ पर्यंतची 
नियुक्तही ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी 

( ३) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
प्रथम वर्ग, लातूर पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू राहील . 

३ ) सहाय्यक अधिक्षक , (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , 
श्रीमती. एच . एच. वडणे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे लातूर यांचा रजेच्या अनुज्ञेयते बाबतचा अहवाल . 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २ जानेवारी २०१२ 

कार्यालयीन आदेश . 
च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे राहील . 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) / ५७९/ २०१२ प्रमुख जिल्हा व सत्र 
कि . पु . जोशी, न्यायाधीश , लातूर हे श्री . पी . बी . रेमणे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 

कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग उदगीर यांची दिनांक ६ 

फेब्रुवारी २०१२ ते ८ फेब्रुवारी २०१२ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
लातूर , ९ फेब्रुवारी, २०१२ . 

रजा रजेच्या मागे दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१२ रविवार निमित्त सुट्टया 

असल्याने त्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
.. २१ 

दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

९ फेब्रुवारी २०१२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 
पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक१/ २०१२, दिनांक २ जानेवारी मुख्यालय सोडयाची परवानगी देण्यात येत आहे . 

२०१२ . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ 

७९७ 
श्री . पी . बी . रेमणे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . . 

२४ 
____ श्री . पी . बी . रेमणे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची २ रे सह 

विभागीय सहनिबंधक यांजेकडून 
. दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग उदगीर वाचा - १) कृषी. व सहकार विभाग , मुंबई व सहकार विभाग , सीएसएल / 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू राहील . 

१०८१/ ५३३/ २२०/ १५ सी , दिनांक २२ आक्टोबर १९८१ . 
श्री . ए. बी. रेमणे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २ जानेवारी २०१२ च्या संदर्भीय 

२) परभणी पिपल्स को - ऑप बँक लि . परभणी यांचा प्रस्ताव दिनांक 
आदेशाप्रमाणे राहील . 

२६ डिसेंबर २०११ व ठराव क्र . ( २) दिनांक २५ नोव्हेंबर २०११ . 
कि . पु . जोशी , 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर. 
लातूर , ६ फेब्रुवारी, २०१२. 

क्र . अर्थ-२/ परभणीपिपल्सबँक/विवअधिकार / १२ , ८ फेब्रुवारी , २०१२. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये, मला 
२३ 

प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार पी . व्हि एस . साहोत्रे, विभागीय 

सहनिबंक , सहकारी संसथा, औरंगाबाद परभणी पिपल्स को ऑप बँक लि . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

परभणी या पुर्वीच्या कर्ज वसुलीसाठी बँकेच्या अधिका - यांना खालील नमुद 
पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक१/ २०१२ , दिनांक २ 

तपशीलाप्रमाणे तयांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी या आदेशान्वय, 
जानेवारी २०१२ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१ ) ( २ ) आणि 
२) श्री . ए. एच. ए . सत्तार , जिल्हा न्यायाधीश -२ , लातूर यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९५६ चे नियम २ (एच ) ( वसुली 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१२ ते १० फेब्रुवारी २०१२ रोजीच्या ( ३ ) 

अधिकारी ) व ( जे ) (विक्रीअधिकारी ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

( ३) ( ५) (६) ( ७) (९) ( १० ) ( ११ ) ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची 
३ ) सहाय्यक अधिक्षक , ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , तरतुर वगळुन ) १२) ( १३ ) ( १४ ) ( १५) ( १६ ) ( १७) (१८ ) ( १९) ( २० ) 
लातूर यांचा रजेच्या अनुज्ञेयते बाबतचा अहवाल . 

( २१ ) ( २२) ( २३) अंतर्गत कलम १०१ अन्वये दाखला संदर्भात वसुली 
कार्यालयीन आदेश 

करण्या साठीचे अधिकार व कलम ९१ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाने 

दिलेल्या निवाडयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकारासहीत कलत 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ५९६/ २०१२ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री .ए . एच . ए. सत्तार , जिल्हा न्यायाधीश - २ अतिरिक्त सत्र 

९८ नुसार हुकुमनामा वसुली करण्यासाठीचे अधिकार खालील अटीस अधिन 
न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१२ ते १० फेब्रुवारी 

राहुन दिनांक १ ऑक्टोबर २०११ ते ३० सप्टेंबर २०१२ या कालावधीसाठी 
२०१२ पर्यंतची ( ३) दिवसाची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक ११ व 

अधिकार प्रदान करीत आहे . सदर अधिकार सहकारी कर्ज वसुली 
१२ फेब्रुवारी २०१२ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त करावयाच्या कार्यवाही पुरता मर्यादीत असेल . 
सुट्टया असल्यामुळे या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करण्यात येते तसेच त्यांना 
सदरील कालावधीत मख्यालय सोडयाची परवानगी देण्यात येत आहे. १ ) प्रस्तुत व्यक्तीचे बदली, निवृत्ती , मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार 

आपोआप रद्द होतील . 
श्री . ए. एच . ए. सत्तार , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना . 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

२) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास 
श्री . ए. एच . ए . सत्तार , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची आल्यास अधिकार काढुन घेण्यात येईल . 
नियुक्ती जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लातूर 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू राहील . 

३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी कलम १०१ च्या वसुली दाखल्याची 
श्री . एस . एच . ए. सत्तार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 

अंमलबजावणी करुन झालेल्या वसुलीवर नियमाप्रमाणे साचार्ज शासकीय 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १ / २०१२ दिनांक 

कोषागारात भरावा. 
२ जानेवारी २०१२ प्रमाणे राहील . 

४ ) संबंधीत बँकेने त्यांचेकडून अधिकार काढावे असे कळविल्सास अधिकार 
. कि . पु . जोशी , 

काढून घेण्यात येतील . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 
लातूर , ८ फेब्रुवारी, २०१२. 


७९८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ 
अ . क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव - 

शक्तीची व्याप्ती 


भाग १ - पुरवणी 
कार्यक्षेत्र 


हुद्दा 


१. श्री . अशोक शिवरामपंत देवडे 


व्यावस्थापक 


विशेष वसूली अधिकारी 


परभणी/ जालना जिल्हा 


२. श्री . दिनकर पंडीतराव जोशी 


वि वसुली अधि . 


विशेष वसुली अधिकारी 


परभणी/ जालना जिल्हा 


३ . श्री . मुरलीधर तुकाराम रेंगे 


वि वसुली अधि . 


विशेष वसुली अधिकारी 


परभणी/ जालना जिल्हा 


४. श्री . मधुकर मारोतराव रेंगे 


वि वसुली अधि . 


विशेष वसुली अधिकारी 


परभणी/ जालना जिल्हा 


५ . श्री . त्र्यंबक वैजनाथराव देशपुख 


वि वसुली अधि . 


विशेष वसुली अधिकारी 


परभणी/ जालना जिल्हा 


६ . श्री . माणिक नागोराव रेंगे 


वि वसुली अधि . 


विशेष वसुली अधिकारी 


परभणी/ जालना जिल्हा 


७ . श्री . दिलीप रामाजी कांबळे 


वि वसुली अधि . 


विशेष वसुली अधिकारी 


परभणी/ जालना जिल्हा 


८ . श्री. सुनिल रामदास डांगे 


वि वसुली अधि . 


विशेष वसुली अधिकारी 


परभणी/ जालना जिल्हा 


९ . श्री . रामराव ज्ञानोबा जाधव 


वि वसुली अधि . 


विशेष वसुली अधिकारी 


परभणी/ जालना जिल्हा 


१०. श्री . उध्दव रामकिशन रेंगे 


वि वसुली अधि . 


विशेष वसुली अधिकारी 


. परभणी/ जालना जिल्हा 


41 


COR 


व्हि . एस . साहोत्रे , 
विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद . 


औरंगाबाद , ८ फेब्रुवारी , २०१२ . 


जिल्हा उपनिबंधक , यांजकडून . 
वाचा : - १) शासकीय अधिसुचना कृषि व सहकार विभाग मंत्रालय 

मुंबई यांचे कडील क्र . सी . एस . एल - १०८१/५३३ इ . ए. स , 
२२० / १५ - सी , दिनांक २२ आक्टोंबर ,१९८१ . 

२) अवसायक , यशवंत अर्बन को - ऑप बँक लि . परभणी यांचे 
पत्र दिनांक २ जानेवारी २०१२ व सोबत ठराव दिनांक १४ नोंव्हेबर 
२०११ . च्या बैठकीतील ठराव क्र . ( ०५ ) ची सत्यप्रत . 

आदेश 
क्र . जिऊनि/ प्रशासन- २/ कलम १५६ / अधि / यशवंतबँक/ १२.दिनांक 
१९ जानेवारी २०१२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी शिवाजी बडे,जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संसथा , परभणी या 
आदेशान्वये यशवंत अर्बन को - ऑप बँक लि . परभणी या बँकेचे कर्मचारी 
श्री . एस . एन . जगलपुरे , यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० चे कलम (१ ) व (२ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , नियम 


१९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम 
( ३), (५ ), (७),( ९). ( १० ), ( ११ ), ( आपसेट प्राइज कायम करण्याची 
तरतूद वगळून ), ( १२) , (१३), ( १४ ), ( १५), (१७), (१८ ), व ( २० ) 
तसेच कलम ९८ , १०१ कलमानुसार दिलेल्या वसूली दाखल्याची । 
अमंलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाच्या तारखेपासून दिनांक ३० जून 
२०१२, पर्यंत किंवा पुढील आदेशा पर्यंत ( या पैकी जो कालावधी अगोदरचा 
असेल त्या कालावधी पर्यंत ) बँकेच्या कायक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली 
करावयाच्या कार्यवाही पुर्तीसाठी अधिकार प्रदान करीत आहे . 

नियमाप्रमाणे सरचार्ज वसूल करुन शासकीय कोषागारात भरणा 
करावा व त्याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी या कार्यालयात सादर करावा . 


0 . 


शिवाजी बडे , 
- जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था परभणी. 
परभणी, १९ जानेवारी , २०१२ . 


NAMAN 


७९९ 


२६ 


आहे . 


३ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ जानेवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३३ 

असेल अशी आवेशपुर्ण भाषणे करू नये . सोंग अगर हाव भाव करू 

नये आणि अशी चित्रे, चिन्हे फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

किंवा वस्तू तयार करू नये. त्यांचे प्रदर्शन करू नये. किंवा त्यांचा 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ३७ ( १) व ३७ ( ३ ) अन्वये खालील 

जनतेत प्रसार करू नये . तसेच आणखी असेही आदेशीत करीत 
आदेश 

आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यात पाच किंवा पाचापेक्षा 

अधिक व्यक्तीना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास निदर्शने , 
क्रं . २०१२/ गृहशाखा/दंडविभाग / कावी - १५४. - औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयात 

धरणे , मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत 
दि . १९ - २-२०१२ ते २२-०२- २०१२ रोजी दरम्यान महाशिवरात्र साजरी 
करण्यात येणार आहे . महाशिवरात्र निमीत्ताने पो . स्टे . खुलताबाद , पैठण , 
फुलंब्री, सोयगांव , चिकलठाण व इतर पो . स्टे . हद्दीतील मंदीरात भाविक 

हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
मोठ्या प्रमाणात दर्शन घेतात . ( २ ) दि . २१ -०२- २०१२ ते २८ -०३- २०१२ 

विवाह , अत्यंयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
रोजी दरम्यान औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 

विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 
शालांत प्रमाणपत्र परिक्षा होणार आहे . 

अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त 

जमण्यासाठी , सभा , मिरवणूका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात कोणताही अनुसुचित प्रकार घडू नये 

परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , 
तसेच कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी म्हणून पोलीस 

आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
अधिक्षक ग्रामिण यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा | औ | कावसु - 

इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 
३७( १)(३) २०१२ - ५०५ दिनांक १६/०२/ २०१२ अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ ( ३) चे लागू करणे बाबत विनंती केली 

हा आदेश औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्याच्या हद्दीपावेतो दिनांक २० / ०२ / 
आहे . 

२०१२ चे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक ०५ / ०३ / २०१२ च्या २४ . ०० वाजेपर्यंत 

अमंलात राहतील . हा आदेश दिनांक २४ / ०२ / २०१२ रोजी माझ्या सही व 
आणि त्या अर्थी अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामीण) जिल्हयात शिक्यानिशी पारीत करण्यात आलेला आहे . 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये मला 

कुणाल कुमार , 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , कुणाल कुमार , 

जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद . 
जिल्हादंडधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद : 

औरंगाबाद , २४ फेब्रुवारी , २०१२ . 
ग्रामिण जिल्हयात शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या व्यक्ती व्यतीरीक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्या जवळपास कोणतीही व्यक्ती, 

. २७ 
०१ . सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे, सोटा , 
तलवारी , भाले , दंडे,बंदुका, रिव्हाल्वर , सुरे , काटया किंवा लाठ्या 

पोलीस आयुक्त यांजकडून 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही मुंबई पोलीस अधिनियम ११५१ चे ३७ ( १ ) व ३७ ( ३) अन्वये खालील 
__ वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 

आदेश 
. ०२ . कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ 

क्रं .विशा-५/ औ / २०११-४७८ .- ज्या अर्थी माझे असे निदर्शनास आणुन 
जवळ बाळगणार नाही . 

देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये 
०३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनीक उपकरणे विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे त्यांच्या निरनिराळ्या मागण्यांच्या 

किंवानिमकॉस्टिक द्रव्ये गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ तसेच इतर विषयासंदर्भात काही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे . 
बाळगणार नाही . किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे 

दि . २१ /०२/ २०१२ ते २८ /०३/ २०१२ या कालावधीत शहरात १२ वी 
सोडावयाची किंवा फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार 

( HSC ) परीक्षा व दि . ०१/ ०२ / २०१२ ते २८/ ०३/ २०१२ या कालावधीत 
नाही किंवा तयार करणार नाही . 

शहरातील विविध शाळा महाविद्यालयाच्या ठिकाणी १० वी ( SSC ) परीक्षा 
०४ . कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भवना जाणून बुजून देखाव्याच्या घेण्यात येत आहे. 
उद्देशाने वादय वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक 

दि . ०७/०३/ २०१२ रोजी होळी व ०८ / ०३ / २०१२ रोजी धुलीवंदन औरंगाबाद 
किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रते 

शहरात साजरे करण्यात येणार आहे . सदर सणा निमीत्ताने धुलीवंदनाच्या 
किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही . 

दिवशी शहरातुन संस्थान गणपती ते सिटीचौक मार्गे सुपारी हनुमान 
०५ . जाहीरपणे घोषणा देणार नाही, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक मंदिरापर्यंत रंग मिरवणूक काढण्यात येते . 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 

दि . १० /०३/ २०१२ रोजी औरंगाबाद शहरात तिथी प्रमाणे शिवसेना 
०६. अशा प्राधिका-यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास भाजपाच्या वतीने शिवजयंती साजरी करण्यात येणार आहे . 
धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 

राज्यात मुंबई येथील दादर रेल्वे स्टेशनला चैत्यभुमी नाव देण्याचे 
येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत 

मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी , काँग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, आरपीआय ( आठवले 
औ . भाग १ - १०५ 


__ 


८०० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
गट ), मनसे यांचेत राजकीय वादविवाद चालु आहेत . त्यावरून आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम घेण्यात येत आहे . 

औरंगाबाद शहरा लगतची एकूण २८ गावांचा विकास करण्याकरिता 
शासनाच्या वतीने सिडकोला आदेश देण्यात आला असून त्यामधील आरक्षण 
व इतर मुद्यांबाबत आक्षेप असल्याने औरंगाबाद सिडको झालर कृती 
समितीच्या वतीने अध्यक्ष पंजाबराव वडजे यांच्या नेतृत्वाखाली विविध 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत . 

विद्युत वितरण कंपनी कडुन औरंगाबाद शहरा करिता फ्रेन्वायझीची 
नेमणुक करण्यात आली असून , फ्रेंचाईझीस विद्युत वितरण कंपनी मधील 
मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी संघटनांचा विरोध असल्याने सदर संघटना 
विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करत आहे . 

महानगरपालीका व जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबादच्या वतीने शहरातील 
विविध भागातील शासकीय जागेवरील अनधिकृत इमारतींची अतिकमणे 
काढण्याकरिता मोहीम राबविण्यात येत आहे. तसेच आगामी काळात धार्मिक 
स्थळांची अतिक्रमणे काढण्यात करिता मोठ्याप्रमाणावर मोहम राबविण्यात 
येण्याची शक्यत असून सदर बाबत स्थानिक नागरीकांकडुन व नगरसेवकाकडून 
विरोध होवुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्यी शक्यता आहे . .. 

अपेरिक्षा चालकाविरूध्द वाहतुक शाखेची मोहम चालू असल्याने अपेरिक्षा 
चालक सिटीबसवर दगडफेक, बंद , निदर्शने सारखे आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
घेण्याची शक्यता आहे . 
___ म . रा. विद्युत वितरण कंपनीच्या वतीने शहरात वीज ग्राहकांकडून होत 
असलेली वीज चोरी संदर्भात विद्युत मीटर चेक करण्यात येत असुन 
त्यामुळे नागरीकांमध्ये असंतोष आहे . तसेच लोडशेडिंगमुळे अचानक 
नागरीकांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत . 

औद्योगिक परिसरातील विविध कारखाने बंद आहेत . विविध कामगार 
संघटना व व्यवस्थापन यांच्यात पगार वाढ व इतर मागण्यासाठी वाद 
असून कामगार संघटना उपोषण , व्दारसभा , धरणे, निदर्शने , मोर्चे इ . 
सारख्या आंदोलनाचा मार्ग अवलंबीत आहेत . 

आणि त्याआर्थी अशा विविध कारणामुळे शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होवू शकतो. वरील कारणामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडु 
नये आणि सार्वजनिक शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी 
यासाठी, मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तिचा वापर करून मी , संजय कुमार , 
पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर असे आदेशीत करीत आहे की , औरंगाबाद 
पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या व्यक्ति व्यतिरिक्त 
अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणत्याही व्यक्ती . . 

०१. शस्त्रे , सोटा, तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका, सुरे , काटया किंवा 
लाठ्या शारीरिक इजा करण्याचा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 

०२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ जवळ बाळगणार 
नाही . 

०३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची प्रकरणे 
किंवा साधणे बाळुग नये, जमा करू नये किंवा तयार करणार नाही . 

०४. कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रतिमा अथवा प्रते किंवा आकृत्या यांचे 
प्रदर्शन करणार नाही. 

०५ . जाहीरपणे घोषणा देणार नाही, गाणेकिंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 
शातंता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 


- २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 

०६. अशा प्राधिका- यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास 
धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण 
भाषणे करू नये . सोंग अगर हावभाव करू नये आणि अशी चित्रे , चिन्हे 
फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तु तयार करू नये . त्यांचे 
प्रदर्शन करू नये . किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करू नये . 
___ तसेच आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद 
पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाचा पेक्षा अधीक व्यक्तिंना सार्वजनिक 
ठिकाणी एकत्र जमण्यास , निदर्शने , धरणे , मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास 
मनाई करण्याचा आदेश देत आहे . हा आदेश अत्यंयात्रा, विवाह आणि 
कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी , कर्मचारी किंवा शासकीय कर्मचारी 
तसेच पोलीस उप आयुक्त , सहाय्यक पोलीस आयुक्त , आणि पोलीस ठाणे 
प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी नुसार घेतलेल्या कार्यक्रमांना हा 
आदेश लागू होणार नाही . 
__ सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दि . २२ / 
०२/ २०१२ चे ०६.०० वाजेपासून ते दि . ०८ / ०३ / २०१२ चे २४ . ०० वाजेपावेतो 
लागू राहील . 

सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास उल्लघन करणारी व्यक्ति ही मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र रहील . 

मी पुढे असेही नमूद करतो की , सदरच्या आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन 
राजपत्रात समाविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिकटकावून ध्वनिक्षेपकाव्दारे जाहीर करण्यात 
येईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २२ / ०२ / २०१२ 
रोजी काढण्यात आला आहे . 

संजय कुमार , 

पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद. 
औरंगाबाद , २२ फेब्रुवारी , २०१२. 


पोलीस आयुक्त यांजेकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम ११५१ चे ३७ ( १) व ३७ (३) अन्वये खालील 

आदेश 
जा .क्रं .विशा-५/ औ/ २०१२ -८८७.- ज्या अर्थीमाझे असे निदर्शनास आणुन 
देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये 
विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे त्यांच्या निरनिराळ्या मागण्यांच्या 
तसेच इतर विषयासंदर्भात काही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे . 

दि . २१ /०२/ २०१२ ते २८ / ०३ / २०१२ या कालावधीत शहरात १२ वी 
( HSC ) परीक्षा व दि . ०१/ ०२ / २०१२ ते २८ / ०३ / २०१२ या कालावधीत 
शहरातील विविध शाळा महाविद्यालयाच्या ठिकाणी १० वी ( SSC ) परीक्षा 
सुरू आहे . 

दि . १० /०३/ २०१२ रोजी औरंगाबाद शहरात तिथी प्रमाणे शिवसेना 
भाजपा च्या वतीने शिवजयंती साजरी करण्यात येणार आहे . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ ८ ०१ 

दि . २३/ ०३ / २०१२ रोजीहिंदु बांधवाच्या वतीने गुढीपाडवा सण साजरा ०३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची प्रकरणे 
करण्यात येणार आहे . 

किंवा साधने बाळगु नये , जमा करू नये किंवा तयार करणार नाही . 
राज्यात मुंबई येथील दादर रेल्वेस्टेशनला चैत्यभुमी नाव देण्याचे । ___ _ ०४. कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रतिमा अथवा प्रते किंवा आकृत्या यांचे 
मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी , काँग्रेस , शिवसेना , बीजेपी , आरपीआय ( आठवले प्रदर्शन करणार नाही . 
गट ) , मनसे यांचेत राजकीय वादविवाद चालु आहेत . त्यावरून आंदोलनात्मक ०५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही, गाणे किंवा त्यांचेध्वनीमुळे सार्वजनिक 
कार्यक्रम घेण्यात येत आहे . 

शातंता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 
औरंगाबाद शहरा लगतची एकूण २८ गावांचा विकास करण्याकरिता ०६. अशा प्राधिका- यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 
शासनाच्या वतीने सिडकोला आदेश देण्यात आला असून त्यामधील आरक्षण धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
व इतर मुद्यांबाबत आक्षेप असल्याने औरंगाबाद सिडको झालर कृती ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण 
समितीच्या वतीने अध्यक्ष श्री . पंजाबराव वडजे यांच्या नेतृत्वाखाली विविध भाषणे करू नये . सोंग अगर हाव भाव करू नये आणि अशी चित्रे, चिन्हे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत . 

फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तु तयार करू नये. त्यांचे 

प्रदर्शन करू नये . किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करू नये . 
विद्युत वितरण कंपनी कडुन औरंगाबाद शहरा करिता फ्रेन्वायझीची 
नेमणुक करण्यात आली असून ,फ्रेंचाईझीस विद्युत वितरण कंपनी मधील तसेच आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद 
मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी संघटनांचा विरोध असल्याने सदर संघटना पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाचा पेक्षा अधीक व्यक्तिंना सार्वजनिक 
विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करत आहे . 

ठिकाणी एकत्र जमण्यास , निदर्शने , धरणे, मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास 
___ महानगरपालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबादच्या वतीने शहरातील 

मनाई करण्याचा आदेश देत आहे . हा आदेश अत्यंयात्रा, विवाह आणि 
विविध भागतील शासकीय जागेवरील अनिधकृत इमारतींची अंतिक्रमणे 

कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी , कर्मचारी किंवा शासकीय कर्मचारी 
काढण्याकरिता मोहीम राबविण्यात येत आहे . तसेच आगाती काळात धार्मिक 

तसेच पोलीस उप आयुक्त , सहाय्यक पोलीस आयुक्त , आणि पोलीस ठाणे 
स्थळांची अतिक्रमणे काढण्यात करिता मोठ्याप्रमाणावर मोहीम राबविण्यात 

प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी नुसार घेतलेल्या कार्यक्रमांना हा 
येण्याची शकयत असुन सदर बाबत स्थानिक नागरीकांकडून व नगरसेवकाकडून 

आदेश लागू होणार नाही . 
विरोध होवुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दि . ०९ / 

०३/ २०१२ चे ०६ . ०० वाजेपासून ते दि . २३ / ०३/ २०१२ चे २४ . ००, वाजेपावेतो 
अॅपेरिक्षा चालक विरूध्द वाहतुक शाखेची मोहीम चालू असलयाने अॅपेरिक्षा 

लागू राहील . 
चालक सिटीबसवर दगडफेक , बंद, निदर्शने सारखे आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
घेण्याची शक्यता आहे . 

सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास उल्लघन करणारी व्यक्ति ही मुंबई 

पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र रहील . 
म.रा . विद्युत वितरण कंपनीच्या वतीने शहरात वीज ग्राहकांकडून होत 
असलेली वीज चोरी संदर्भात विद्युत मीटर चेक करण्यात येत असुन 

मी पुढे असेही नमूद करतो की , सदरच्या आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन 
त्यामुळे नागरीकांमध्ये असंतोष आहे . तसेच लोडशेडिंगमुळे अचानक 

राजपत्रात समाविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील 
नागरीकांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत . 

दर्शनीय ठिकाणी चिकटकावून ध्वनिक्षेपकाव्दारे जाहीर करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ०७/ ०३ / २०१२ 
औद्योगिक परिसरातील विविध कारखाने बंद आहेत . विविध कामगार 

रोजी काढण्यात आला आहे . 
संघटना व व्यवस्थापन यांच्यात पगार वाढ व इतर मागण्यासाठी वाद 
असून कामगार संघटना उपोषण , व्दारसभा , धरणे , निदर्शने , मोर्चे इ. 

संजय कुमार , 
सारख्या आंदोलनाचा मार्ग अवलंबीत आहेत . 

पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद . 

औरंगाबाद , ०७ मार्च, २०१२ . 
आणि त्याआर्थी अशा विविध कारणामुळे शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होवू शकतो. वरील कारणामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडु 
नये आणि सार्वजनिक शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी 
यासाठी , मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तिचा वापर करून मी , संजय कुमार, 
पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद शहर असे आदेशीत करीत आहे की , औरंगाबाद वाचा - १. शासन पॉलीटिकल अॅड सर्व्हिसेस विभाग प्रशासन निर्णय 
पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या व्यक्ति 

क्र . पी .- १३ / II - B, १६ / जाने /१९५८ . 
व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणत्याही व्यक्ती . 

२ . शासन सामान्य प्रशासन विभाग अधिसुचना क्र . सी .- सुट्या 
___ ०१. शस्त्रे, सोटा, तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका , सुरे , काटया किंवा 

१८८२/ २१०० -ए/ एकोणतीस , दिनांक २९ / जून / १९८२. .. 
लाठ्या शारीरिक इजा करण्याचा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 

प्रशासकीय इमारत जालना 
कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 

अधिकसुचना 
०२ . कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ जवळ 
बाळगणार नाही . 

जा .क्रं . २०१२ / सा .प्र./ संकीर्ण/ स्थासु/प्र.क्र . - संदर्भीय शासन निर्णयाव्दारे 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, तुकाराम मुंढे, जिल्हाधिकारी 


२९ 


२८ र २०१२ 


Ha 


३० 


८०२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
जालना सन २०१२ या वर्षा करिता जालना जिल्हा हद्दी पावेतो खालील ( २ ) तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हताळता येतील अशी घातक 
दर्शविलेल्या दिवशी (०३) स्थानिक सुट्या या अधिसुचनेव्दारे जाहिर करीत आहे. 

वस्तू जवळ बाळगणार नाही. 

( ३ ) दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा ( Means of Cousting ) प्रवर्तक 
अ. क्र . दिनांक वार . तपशिल/ प्रयोजन 

शस्त्रे गोळा करून ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 
१ २८ मे २०१२ सोमवार दर्गाराजा बाग उत्सव यात्रा 

( ४ ) व्यक्तींच्या किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने 
२ ३० जून २०१२ शनिवार आनंदी स्वामी उत्सव यात्रा 

असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही. वाद्य वाजविणारे नाही, गाणे 
३ २ ऑगस्ट २०१२ . गुरूवार 

रक्षाबंधन 

म्हणणार नाही . 
( ५ ) व्यक्तीचे किंवा शवाचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार 

नाही. 
उपरोक्त तीन स्थानिक सुट्या जालना जिल्ह्यातील सर्व शासकीय 
कार्यालये, जिल्हा परिषदेतंर्गत कार्यालय , नगर पालिका कार्यालये, स्थानिक 

( ६ ) आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर कला करणार नाही आणि 
स्वराज्य संस्थाची कार्यालये तसेच कोषागार व उपकोषागार कार्यालये व 

सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची 
इतर शिक्षण संस्था यांना लागू राहील . ही अधिसुचना जालना जिल्ह्यातील 

सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे, निशाणी, 
दिवाणी व फौजदारी न्यायालयांना ,केंद्र शासनाच्या कार्यालयांना व बँकांना 

घोषणा पत्रे किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 
लागू होणार नाही . 

हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दि . २८ / ०२/ २०१२ चे ०६ . ०० वाजेपासून 
तुकाराम मुढे , . ते दि . १३/ ०३/ २०१२ चे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

जिल्हाधिकारी , जालना . 
जालना, १२ मार्च, २०१२ . 

___ हा आदेश आज दिनांक मार्च २०१२ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 

वामन कदम , 

अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, जालना. 
अप्पर जिल्हादंडाधिकारी यांजेकडून 

जालना , मार्च, २०१२ . 
वाचा .- पोलीस अधिक्षक , जालना यांचा प्रस्ताव पत्र जा .क्र ./ जिविशा/ जा / 

३७ ( १) ३/ २०१२ - ९०० , दिनांक २७- ०२- २०१२ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१ ) 

अप्पर जिल्हादंडाधिकारी यांजेकडून 
आदेश 

वाचा. - पोलीस अधिक्षक , जालना यांचा प्रस्ताव पत्र जा .क्र ./ जिविशा/ जा / 
जा .क्र . २०१२/ आरबी - डेस्क - १/ पोल- १ / कावि . - ज्या अर्थी माझ्या 

३७ (१ ) ३/ २०१२-९००, दिनांक २७ -०२-२०१२. 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , जालना जिल्ह्यात १२१ 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 
परीक्षा केंद्रावर HSC व SSC परीक्षा सुरू होणार असुन दि . ०७/०३/ २०१२ 

आदेश 
रोजी होळी व दि . ०८ /०२/ २०१२ रोजी धुलीवंदन हा सण साजरा करण्यात 
येणार आहे. तसेच जिल्ह्यात ठिकठिकाणी होळी दहन व रंगाच्या गाड्यांची जा .क्रमांक . २०१० / आरबी - डेस्क - १/पोल - १/ कावि . -- ज्या अर्थी माझ्या 
मिरवणुक काढण्यात येते . दि . १० / ०३ / २०१२ रोजी तिथीप्रमाणे शिवजयंती 

असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , जालना जिल्ह्यात १२१ 
साजरी होणार आहेत सदर वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 

परीक्षा केंद्रावर HSC व SSC परीक्षा सुरू होणार असुन दि . ०७/ ०३/ २०१२ 
होण्याची शक्यता आहे . 

रोजी होळी व दि . ०८ / ०२ / २०१२ रोजी धुलीवंदन हा सण साजरा करण्यात 

येणार आहे . तसेच जिल्ह्यात ठिकठिकाणी होळी दहन व रंगाच्या गाड्यांची 
वरील पार्श्वभुमी वर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व जिल्ह्यात 

मिरवणुक काढण्यात येते. दि . १० /०३/ २०१२ रोजी तिथीप्रमाणे शिवजयंती 
कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना जिल्ह्यात मुंबई पोलीस 

साजरी होणार आहेत सदर वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
अधिनयिम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) लागू करणे आवश्यक आहे . 

होण्याची शक्यता आहे . 
त्या अर्थी मी , वामन कदम , अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई 

त्या दृष्टीकोनातून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व जिल्ह्यात 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन 

कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना जिल्ह्यात मुंबई पोलीस 
याव्दारे खालील निर्देश देत आहे. 

अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३) लागू करणे आवश्यक आहे . 
शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या कर्मचा - या व्यतिरिक्त इतर कोणताही 

त्या अर्थी मी , वामन कदम , अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, जालना मुंबई 
व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या आसपास , 

पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन 
( १ ) शस्त्रे , लाठ्या, सोटे ,बंदुके , तलवारी, भाले , चाकू व इतर शरीरास याव्दारे पाच ( ५ ) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा, मिरण्वणुका 
इजा अथवा अपाय करणा - या वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 

मोर्चा काढण्यास मनाई करीत आहे . 


३१ 


३ 


RAM 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ ८०३ 

हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू ( ६) आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि * 
होणार नाही . तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना व सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची 
उपविभागतील पोलीस अधिकारी जालना, अंबड , परतूर , भोकरदन यांनी सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे, निशाणी , . 
विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूका, सभा , मोर्चा यांना लागू होणार नाही . घोषणा पत्रे किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 
___ हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दि . २८/ ०२/ २०१२ चे ०६. ०० वाजेपासून ___ हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दि . १५-०३ - २०१२ चे ०६. ०० वाजेपासून 
ते दि . १३/ ०३/ २०१२ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

ते दि . २९ - ०३ - २०१२ चे २४. ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
हा आदेश आज दिनांक मार्च २०१२ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी हा आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०१२ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 

देण्यात आला आहे . 
वामन कदम , 

वामन कदम , 
अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , जालना . 

अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, जालना . 
जालना , मार्च, २०१२. 

जालना , १६ मार्च, २०१२ . 


. 


. 


३२ 


अप्पर जिल्हादंडाधिकारी यांजेकडून 
वाचा. - पोलीस अधिक्षक , जालना यांचा प्रस्ताव पत्र जा .क्र ./जिविशा/ जा / 

३७ (१ ) ३/ २०१२- १०८४, दिनांक १३- ०३- २०१२ . 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) .. 


आदेश 


अप्पर जिल्हादंडाधिकारी यांजेकडून 
वाचा .- पोलीस अधिक्षक , जालना यांचा प्रस्ताव पत्र जा .क्र ./ जिविशा/ जा / 

३७ (१ ) ३/ २०१२- १०८४ , दिनांक १३- ०३- २०१२ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१. चे कलम ३७ ( १ ) 

आदेश . 
जा .क्र . २०१२/ आरबी - डेस्क - १ /पोल- १/ कावि . - ज्या अर्थी माझ्या 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , जालना जिल्ह्यात सद्या 
HSC व SSC परीक्षा सुरू असुन दि . २७ / ०३/ २०१२ रोजी गुडीपाडवा हा 
सण साजरा करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्ह्यात शेतकरी संघटनांच्या 
वतीने वीज दरवाढ , वीजकपात , भारनियमनाच्या संदर्भात शेतक -यांकडून 
नाराजी व्यक्त होत आहे . सदर वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता आहे . 

वरीलपार्श्वभुमी वर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व जिल्ह्यात 
कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना जिल्ह्यात मुंबई पोलीस 
अधिनयिम १९५१ चे कलम ३७ ( १) लागू करणे आवश्यक आहे . 

त्या अर्थी मी , वामन कदम , अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन 
याव्दारे खालील निर्देश देत आहे . 

शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या कर्मचा- या व्यतिरिक्त इतर कोणताही 
व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या आसपास , 
(१ ) शस्त्रे , लाठ्या , सोटे ,बंदुके , तलवारी, भाले , चाकू व इतर शरीरास 

इजा अथवा अपाय करणा- या वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 
( २ ) तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हताळता येतील अशी घातक 

वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 
( ३) दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा ( Means of Cousting) प्रवर्तक 

शस्त्रे गोळा करून ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 
( ४) व्यक्तींच्या किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचेउद्देशाने 

असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही. वाद्य वाजविणारे नाही, गाणे 

म्हणणार नाही. 
( ५) व्यक्तीचे किंवा शवाचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार 

नाही . 


जा .क्र . २०१० / आरबी- डेस्क -१ / पोल - १/ कावि . - ज्या अर्थी माझ्या 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , जालना जिल्ह्यात सद्या 
HSC व SSC परीक्षा सुरू असुन दि . २७/ ०३ / २०१२ रोजी गुडीपाडवा हा 
सण साजरा करण्यात येणार आहे . तसेच जिल्ह्यात शेतकरी संघटनांच्या 
वतीने वीज दरवाढ , वीजकपात , भारनियमनाच्या संदर्भात शेतक - यांकडून 
नाराजी व्यक्त होत आहे . सदर वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता आहे . 
___ त्या दृष्टीकोनातून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व जिल्ह्यात 
कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना जिल्ह्यात मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (३) लागू करणे आवश्यक आहे . 
___ त्या अर्थी मी , वामन कदम , अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन . 
याव्दारे पाच (५ ) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा, मिरण्वणुका 
मोर्चा काढण्यास मनाई करीत आहे . 
___ हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू 
होणार नाही . तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना व 
उपविभागतील पोलीस अधिकारी जालना, अंबड , परतूर, भोकरदन यांनी 
विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूका, सभा , मोर्चा यांना लागू होणार नाही . 

हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दि . १५ -०३ - २०१२ चे ०६. ०० वाजेपासून 
ते दि . २९ -०३-२०१२ चे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०१२ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी 
देण्यात आला आहे . . 


वामन कदम , 
अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, जालना . 


जालना , १६ मार्च, २०१२ . . 


८०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 

मंदिर तुळजापूर येथे चैत्र पोर्णिमा यात्रा व श्री येडेश्वरी मंदिर येरमाळा येथे 
पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

दि . ०५- ०४- २०१२ ते ११- ०४ -२०१२ पावेतो चैत्र पोर्णिमा यात्रा संपन्न होणार 

आहे . दि . १४ -०४ - २०१२ ते ३० -०४ - २०१२ पावेतो डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
आदेश 

जयंती साजरी होणार आहे . तसेच दि . १६ -०४- २०१२ ते १८-०४- २०१२ 
जा .क्र . जि .वि . शा ./ १२७७/ २०१२. - उस्मानाबाद जिल्हयात दिनांक पावेतो काळ भैरवनाथ यात्रा व दि . १७-०४- २०१२ ते २४ -०४- २०१२ श्री संत 
०७. ११ .२०११ रोजी होळी पोर्णिमा , दि . ०८ -०३- २०१२ रोजी धुलीवंदन दि . गोरोबा काका यात्रा तर येथे संपन्न होणार आहे . . 
१० - ०२- २०१२ रोजी शिवजयंती (तिर्थीप्रमाणे ), दि . १२-०३ - २०१२ रोजी 

वरील सण / उत्सव जिल्हयात शांततेत पार पडावा व कोणत्याही 
रंपंचमी हे धार्मिक सण / उत्सव साजरे होणार आहेत . 

अनुचित प्रकार न घडता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी जर , तणावाची 
तरी वरील सण / उत्सव जिल्हयात शांततेत पार पडावेत व कोणत्याही परिस्थिती निर्माण झाली तर त्या परिस्थितीवर तात्काळ मात करता यावी , 
अनुचित प्रकार न घडता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी जर , तणावाची म्हणुन मी , “ दत्तात्रय कराळे " पोलीस अधिक्षक , उस्मानाबाद मुंबई पोलीस 
परिस्थिती निर्माण झाली तर त्या परिस्थितीवर तात्काळ मात करता यावी , अधिनीयम १९५९ चे कलम ३६ प्रमाणे उस्मानाबाद जिल्हयातील सर्व 
म्हणुन मी “ दत्तात्रय कराळे पोलीस अधिक्षक , उस्मानाबाद मुंबई पोलीस पोलिस उप-निरीक्षक व त्यापेक्षा वरीष्ठ अधिका - यांना दि . ०४ .०४. २०१२ 
अधिनीयम १९५९ चे कलम ३६ प्रमाणे उस्मानाबाद जिल्हयातील सर्व रोजीचे ०० . ०० ते दि . ३० .०४ . २०१२ रोजीचे २४ .०० वाजे पावेतो खालील 
पोलिस उप -निरीक्षक व त्यापेक्षा वरीष्ठ अधिका- यांना दि . ०६.०३. २०१२ प्रमाणे आधिकार प्रदान करत आहे . 
रोजीचे ००.०० ते दि . १३.०३. २०१२ रोजीचे २४ . ०० वाजे पावेतो खालील (१ ) सडकांवरील किंवा सडकेने जाण - या मिरवणुकीतील किंवा जमावातिल 
प्रमाणे आधिकार प्रदान करत आहे . 

लोक कशा रितीने चालावे, त्यांनी त्याची वर्तवणुक किंवा वागणुक 
( १) सडकांवरील किंवा सडकेने जाण - या मिरवणुकीतील किंवा जमावातिल कशी ठेवावी याविषयी निर्देश देणे . 

लोक कशा रितीने चालावे, त्यांनी त्याची वर्तवणुक किंवा वागणुक ( २) अशा कोणत्याही मिरवणुका ज्या मार्गानी जाव्यात किंवा त्या मार्गानी 
कशी ठेवावी याविषयी निर्देश देणे . 

जाऊ नयेत ते मार्ग विहीत करणे . 
( २) अशा कोणत्याही मिरवणुका ज्या मार्गानी जाऊ नयेत ते मार्ग विहीत ( ३) सर्वमिरवणूकीच्या व जमावांचे प्रसंगी व उपासनेच्या सर्व जागांच्या 
करणे . 

आसपास उपासनेच्या वेळी व कोणत्या सडकेवरून किंवा सार्वजनिक 
( ३) सर्व मिरवणूकीच्या व जमावांचे प्रसंगी व उपासनेच्या सर्व जागांच्या 

जागी किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी, गर्दी होणार असेल 
आसपास उपासनेच्या वेळी व कोणत्या सडकेवरून किंवा सार्वजनिक 

किंवा अडथळा होण्याची शक्यता असेल , अशा सर्वठिकाणी अडथळा 
जागी किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी, गर्दी होणार असेल 

न होवू देणे. 
किंवा अडथळा होण्याची शक्यता असेल , अशा सर्व ठिकाणी अडथळा 

( ४) सर्व रस्त्यांवर , नद्यांचे घाटांवर सार्वजनिक ठिकाणी, स्नानाचे कपडे 
न होवू देणे . 

धुण्याचे ठिकाणी जागेमध्ये, बंदोबस्त व सुव्यवस्था राखणे , कोणत्याही 

रस्त्यात सडकेजवळ किंवा सार्वजनीक जागेत किंवा जागेजवळ वाद्य 
( ४) सर्व रस्त्यांवर , नद्यांचे घाटांवर सार्वजनिक ठिकाणी , स्नानाचे कपडे 

वाजविण्याने आणि शिंगे , कर्कश वाद्य वाजविणे यावर नियमन करणे 
धुण्याचेठिकाणी जागेमध्ये, बंदोबस्त व सुव्यवस्था राखणे, कोणत्याही 

अगर त्यावर नियंत्रण ठेवणे . 
रस्त्यात सडकेजवळ किंवा सार्वजनीक जागेत किंवा जागेजवळ वाद्य 
वाजविण्याने आणि शिंगे , कर्कश वाद्य वाजविणे यावर नियमन करणे 

( ५ ) सक्षम अधिका- यांनी या अधिनीयमाच्या कलम ३३,३४ ,३७ ते ४२ ,४५ , या 
अगर त्यावर नियंत्रण ठेवणे . 

कलमान्वये केलेल्या कोणत्याही, नियमनात्मक आदेशाचे अधिन असलेले 

व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 
( ५ ) सक्षम अधिका- यांनी या अधिनीयमाच्या कलम ३३ ,३४,३७ ते ४२, ४५ , या 

( ६) जो कोणी वरील नियमनात्मक आदेशाचेकोणत्याही प्रकारे उल्लंघन 
कलमान्वये केलेल्या कोणत्याही , नियमनात्मक आदेशाचे अधिन असलेले 

करेल तर तो मुंबई पोलीस अधिनियम कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस 
व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 

पात्र राहिल . . . 
( ६) जो कोणी वरील नियमनात्मक आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन 

दत्तात्रय कराळे, 
करेल तर तो मुंबई पोलीस अधिनियम कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस 

पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद . 
पात्र राहिल . 

उस्मानाबाद , २५ मार्च, २०१२ . 
दत्तात्रय कराळे , 

पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद . 
उस्मानाबाद , २८ फेब्रुवारी, २०१२ . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
३५ 

पोलीस अधिक्षक , लातूर यांचे पत्र क्रमांक जिविशा/ का. व.सु ./ ५३३३/ २०११, 

दिनांक - १६/ ११/ २०११ . 
पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१ ) ( ३) प्रमाणे 
आदेश 

___ अधिसुचना 
जा .क्र . जि . वि . शा ./१८१७/ २०१२. - उस्मानाबाद जिल्हयात उस्मानाबाद 
जिल्ह्यात दिनांक ०५- ०४ - २०१२ ते ०८ - ०४- २०१२ पावेतो श्री . तुळजाभवानी 

____ क्रमांक - २०११/एमएजी/ डेस्क - १/ कावि- २०६६ :- ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , 
लातुर यांनी संदर्भ क्रं १ चे पत्रानव्ये कायदा व सुव्यस्था सार्वजनीक शांतता 


३६ 


८०५ 


RU 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७, शके १९३६ 
व सार्वजनीक सुरक्षितता राखणेसाठी मुबंई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम 

३७ 
३७ ( १) ( ३) ची तरतुद लागू करणेची मागणी केली आहे . व सदर तरतुद 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
लागू करण्यासाठी माझे समाधान झाले असल्याने जिल्हयात कायदा व 
सुव्यस्था. टिकून राहवी या दृष्टीकोनातून प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करणे 

पोलीस अधिक्षक, लातूर यांचे पत्र क्रमांक जिविशा/ का .व. सु./ ५९१६ / २०११ / 
आवश्यक आहे . 

दिनांक - १४ / १२/ २०११ . 
त्याअर्थी मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियम ३२ ) मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे 
कलम ३७ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर मी 

__ अधिसुचना 
शिवाजी शिंदे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातुर खालील गोष्टीस मनाई 
करीत आहे . 

क्रमांक - २०११/ एमएजी/ डेस्क - १/ कावि -२३२९ : - ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , 
१ ) शस्त्रे , सोठे, तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका , सुरे व काठया किंवा 

लातुर यांनी संदर्भ क्रं १ चे पत्रानव्ये कायदा व सुव्यस्था सार्वजनीक शांतता 
लाठया किंवा शारिरिक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी 

व सार्वजनीक सुरक्षितता राखणेसाठी मुबंई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम 
कोणतीही वस्तु बरोबर नेणे. 

३७ (१ ) (३ ) ची तरतुद लागू करणेची मागणी केली आहे व सदर तरतुद 
२) कोणतेही दाहक पदार्थकिवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

लागू करण्यासाठी माझे समाधान झाले असल्याने जिल्हयात कायदा व 
३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , सोडण्याची किंवा फेकावयाची उपकरणे सुव्यस्था टिकून राहवी या दृष्टीकोनातून प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करणे 
. किंवा बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार करणे 

. आवश्यक आहे . 
४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेते , किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे 

त्याअर्थी मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियम ३२ ) 
प्रदर्शन करणे, जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणने वादय वाजविणे . कलम ३७ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर मी 
५) अशा प्राधिका -यांच्या तो ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका शिवाजी शिंदे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातुर खालील गोष्टीस मनाई 
पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा करीत आहे . 
ज्यामध्ये उलथवून टाकण्याची प्रवृती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण 

१ ) शस्त्रे , सोठे , तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका , सुरे व काठया किंवा 
भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि चित्रे , गुन्हे 

लाठया किंवा शारिरिक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी 
फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तु तयार करणे, त्यांचे . 

कोणतीही वस्तु बरोबर नेणे . 
प्रदर्शन करणे, किंवा जनतेत प्रसार करणे . 
हा आदेश संपुर्ण लातुर जिल्ह्याचे हद्दीत दिंनाक १६/ ११/ २०११ रोजीचे २) कोणतेही दाहक पदार्थ किवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
११. ०० वा पासून ते दिनांक ३० / ११/ २०११ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यत ( दोन्ही 

३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , सोडण्याची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
दिवस धरुन ) लागू राहिल . 

किंवा बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे 
२) आणि ज्याअर्थी सार्वजनीक शांतता व सुव्यस्था राहण्याकरीता खालील 

४) व्यक्तीचे अथवा प्रेते, किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे 
आदेश काढणे आवश्यक आहे . 

प्रदर्शन करणे, जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणने वादय वाजविणे. 
मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ ( १९५१ चा अधिनियम २२) चे कलम ३७ 
( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी ५ ) अशा प्राधिका-यांच्या तो ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका 
शिवाजी शिंदे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातुर या व्दारे संपुर्ण लातूर 

पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
जिल्हयाचे हद्दीत कोणत्याही सडकेवर किंवा कोणत्याही एका ठिकाणी पाच ज्यामध्ये उलथवून टाकण्याची प्रवृती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण 
किंवा अधिक व्यक्तीना एकत्र जमण्यास किंवा मिरवुणक काढण्यास मनाई भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि चित्रे , गुन्हे 
करीत आहे. आणखी असे की . हा आदेश कामावरील कोणत्याही पोलीस फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तु तयार करणे , त्यांचे 
अधिकारी किंवा इतर शासकिय कर्मचारी, आणि विवाह , अंत्ययात्रा यांना 

प्रदर्शन करणे , किंवा जनतेत प्रसार करणे. 
लागू राहणार नाही. सभा , धार्मीक मिरवणुक , मोर्चा, उपोषण यांना परवानगी 

हा आदेश संपुर्ण लातुर जिल्ह्याचे हद्दीत दिनाक १६ / १२ / २०११ रोजीचे 
देण्याचे अधिकार , पोलीस अधिक्षक , पोलीस उपअधिक्षक व संबधित पोलीस 

०० . १० वा पासून ते दिनांक ३१ / १२ / २०११ रोजीचे २४ .०० वाजेपर्यत ( दोन्ही 
निरिक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक जिल्हा लातुर यांना राहतील . 

दिवस धरुन ) लागू राहिल . 
... त्यांनी परवानगी देण्यापूर्वी संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा 
तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याशी सल्लामसलत करुन दयावी, पोलीस 

२ ) आणि ज्याअर्थी सार्वजनीक शांतता व सुव्यस्था राहण्याकरीता खालील 
खात्याचे परवानगी दिल्याची लेखी माहिती तत्वरीत संबधित उपविभगीय 

आदेश काढणे आवश्यक आहे . 
दंडाधिकारीकिंवा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांना कळवावे . 

___ मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ ( १९५१ चा अधिनियम २२ ) चे कलम ३७ 
हा आदेश संपुर्ण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक १६ / ११/ २०११ रोजीचे ११.०० ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी 
वा . पासून ते दिनांक ३० /११/ २०११ ते २४ . ०० वाजपर्यत ( दोन्ही दिवस शिवाजी शिंदे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, लातुर या व्दारे संपुर्ण जिल्हयाचे 
धरुन ) लागू राहतील . 

हद्दीत कोणत्याही सडकेवर किंवा कोणत्याही एका ठिकाणी पाच किंवा 
वरील आदेश आज आज दिनांक १६ / ११/ २०११ रोजी माझ्या सही व अधिक व्यक्तीना एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणक काढण्यास मनाई करीत 
शिक्यानिशी निर्गमित्त करण्यात आले . 

आहे. आणखी असे की . हा आदेश कामावरील कोणत्याही पोलीस अधिकारी 
शिवाजी शिंदे, किंवा इतर शासकिय कर्मचारी, आणि विवाह , अंत्ययात्रा यांना लागू राहणार 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, लातुर . नाही . सभा , धार्मीक मिरवणुक , मोर्चा, उपोषण यांना परवानगी देण्याचे 
लातूर , १६ नोव्हेंबर , २०११. 

अधिकार , पोलीस अधिक्षक, पोलीस उपअधिक्षक व संबधित पोलीस निरिक्षक , 
पोलीस उपनिरीक्षक जिल्हा लातुर यांना राहतील . 


८०६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ फेब्रुवारी २०१५ : माघ १७ , शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
त्यांनी परवानगी देण्यापूर्वी संबधित उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तालुका हा आदेश संपुर्ण लातुर जिल्ह्याचे हद्दीत दिनाक १६ / ०२ / २०१२ रोजीचे 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याशी सल्लामसलत करुन दयावी, पोलीस खात्याचे ०० .१० वा पासून ते दिनांक २९ / ०२/ २०१२ रोजीचे २४. ०० वाजेपर्यत ( दोन्ही 
परवानगी दिल्याची लेखी माहिती त्वरीत संबधित उपविभगीय दंडाधिकारी दिवस धरुन ) लागू राहिल . 
किंवा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांना कळवावे. 

२) आणि ज्याअर्थी सार्वजनीक शांतता व सुव्यस्था राहण्याकरीता खालील 
हा आदेश संपुर्ण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक १६ / १२/ २०११ रोजीचे ०० . १० आदेश काढणे आवश्यक आहे . 
वा . पासून ते दिनांक ३१ / १२/ २०११ ते २४. ०० वाजपर्यत ( दोन्ही दिवस 

मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ ( १९५१ चा अधिनियम २२ ) चे कलम ३७ 
धरुन ) लागू राहतील . 

( १ ) (३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी 
.. वरील आदेश आज आज दिनांक १६/ १२/ २०११ रोजी माझ्या सही व 

शिवाजी शिंदे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, लातुर या व्दारे संपुर्ण जिल्हयाचे 
शिक्यानिशी निर्गमित्त करण्यात आले . 

हद्दीत कोणत्याही सडकेवर किंवा कोणत्याही एका ठिकाणी पाच किंवा 
शिवाजी शिंदे, अधिक व्यक्तीना एकत्र जमण्यास किंवा मिरवुणक काढण्यास मनाई करीत 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातुर . आहे . आणखी असे की . हा आदेश कामावरील कोणत्याही पोलीस अधिकारी 
लातूर , १५ डिसेंबर , २०११ . 

किंवा इतर शासकिय कर्मचारी, आणि विवाह , अंत्ययात्रा यांना लागू राहणार 
नाही . सभा, धार्मीक मिरवणुक , मोर्चा, उपोषण यांना परवानगी देण्याचे 
अधिकार , पोलीस अधिक्षक , पोलीस उपअधिक्षक व संबधित पोलीस निरिक्षक , 

पोलीस उपनिरीक्षक जिल्हा लातुर यांना राहतील . 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

त्यांनी परवानगी देण्यापूर्वी संबधित उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तालुका 
पोलीस अधिक्षक , लातूर यांचे पत्र क्रमांक जिविशा/ का . व. सु ./ ७९९/ २०१२/ 

कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याशी सल्लामसलत करुन दयावी , पोलीस खात्याचे 
दिनांक - १४/०२/ २०१२ . 

परवानगी दिल्याची लेखी माहिती तत्वरीत संबधित उपविभगीय दंडाधिकारी 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे किंवा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांना कळवावे. 
अधिसुचना 

___ हा आदेश संपुर्ण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक १६ / ०२ / २०११ रोजीचे ०० .१० 

वा . पासून ते दिनांक २९ /०२/ २०१२ ते २४ . ०० वाजपर्यत ( दोन्ही दिवस 
क्रमांक - २०११ / एमएजी / डेस्क -१/ कावि - १४२ :- ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , 

धरुन ) लागू राहतील . 
लातुर यांनी संदर्भ क्रं १ चे पत्रानव्ये कायदा व सुव्यस्था सार्वजनीक शांतता 
व सार्वजनीक सुरक्षितता राखणेसाठी मुबंई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम वरील आदेश आज दिनांक १५/ ०२/ २०१२ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
३७ (१) ( ३) ची तरतुद लागू करणेची मागणी केली आहे व सदर तरतुद 

निर्गमित्त करण्यात आले . 
लागू करण्यासाठी माझे समाधान झाले असल्याने जिल्हयात कायदा व 

शिवाजी शिंदे, 
सुव्यस्था टिकून राहवी या दृष्टीकोनातून प्रतिंबधात्मक कार्यवाही करणे 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातुर . . 
आवश्यक आहे . 

लातूर , १५ फेब्रुवारी, २०१२ . 
त्याअर्थी मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियम ३२ ) 
कलम ३७ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर मी 
शिवाजी शिंदे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातुर खालीली गोष्टीस मनाई 

महाराष्ट्र राज्य सरकारी अपील न्यायालय, मुंबई खंडपीठ यांजकडून 
करीत आहे . 

- परीपत्रक 
१) शस्त्रे , सोठे , तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका , सुरे व काठया किंवा 

लाठया किंवा शारिरिक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी जा .क्र . मरासअन्या / पत्ताबद्दल / १९ / २०१२. - या कार्यालयाशी संबंधीत 
कोणतीही वस्तु बरोबर नेणे. 

पक्षकार व विधिज्ञ व संबंधीतांना कळविण्यात येते की , मा . उच्च न्यायालयाचे 
२) कोणतेही दाहक पदार्थ किवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

आदेश क्र . ८८७१ दि . २३- १२ -२०११ अन्वये दि . ०२-०१- २०१२ पासुन 

महाराष्ट्र राज्य सरकारी अपली न्यायालय , मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद व . 
३) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , सोडण्याची किंवा फेकावयाची उपकरणे महाराष्ट्र राज्य सहकार न्यायालय , औरंगाबाद या कार्यालयाचे नविन 
किंवा बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे 

इमारतीत स्थलांतर करण्यात आलेले आहे . नविन कार्यालयाचा 
४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेते , किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे 

पत्ता खालीलप्रमाणे आहे . 
प्रदर्शन करणे,. जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणने वादय वाजविणे . 

__ नविन पत्ता - सहकार न्यायालय व सहकार अपील न्यायालय मुंबई , 
५ ) अशा प्राधिका - यांच्या तो ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका खंडपीठ , औरंगाबाद , दुसरा माळा जुने हायकोर्ट इमारत , अदालत रोड , 

पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा औरंगाबाद . 
ज्यामध्ये उलथवून टाकण्याची प्रवृती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण 

सदस्य , 
भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि चित्रे, गुन्हे 

महाराष्ट्र राज्य सरकारी अपील न्यायालय , 
फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तु तयार करणे, त्यांचे 

मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद . 
प्रदर्शन करणे , किंवा जनतेत प्रसार करणे . 

औरंगाबाद , ०२ जानेवारी, २०१२ . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


